RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


SEN 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ५, अंक ४३]] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ७८, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१. 


क्रमांक आयडीसी / २०११ / प्र.क्र .६२ ९ / उद्योग - १४.- महाराष्ट्र 

औद्योगिक 
अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा.३) याचे कलम ६३ चे पोटकलम (१) व पोट कलम 
( ३) चा खंड ( जे ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व त्याबाबतीत त्यास 
समर्थन करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळाशी, विचार विनिमय करून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
नियम , १ ९ ६२ मध्ये सुधारणा करण्याकरीता खालील नियम करीत आहे 


१ 


या नियमाना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास ( सुधारणा) नियम २०१ ९ असे 
म्हणण्यात येईल . 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास नियम, १९ ६२ ला जोडलेल्या सुची " अ ", सुची 
" ब" आणि सुची " क " ऐवजी खालील प्रमाणे बदल करण्यात यावा, म्हणजे 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


सूची " अ " 


नियम २ ९ ( १) पहा 


५०० चौरस 


५०० पेक्षा 


सेवा शुल्काचे दर रुपये प्रति चौरस मीटर प्रती वर्ष 

२००० चौरस 
मीटर पर्यंत जास्त परतु 

मीटर पेक्षा जास्त 
औद्योगिक क्षेत्राचे नाव क्षेत्रफळाच्या 

२००० चौरस 
भूखंडाकरीता मीटर दरम्यान भूखंडाकरीता 

क्षेत्रफळाच्या 

मूखंडाकरीता 
२ ३ 

५ 
हिंजवडी औद्योगिक क्षेत्रातील सर्व 

१५.०० 
टप्प , डोंबिवली , वागळे इस्टेट , 


५०० चौरस 


सेवा शुल्काचे दर रुपये प्रति चौरस मीटर प्रती वर्ष 

५०० पेक्षा २००० चौरस 
मीटर पर्यंत जास्त परंतु 

मीटर . पेक्षा जास्त 
औद्योगिक क्षेत्राचे नाव क्षेत्रफळाच्या 

२००० चौरस 

क्षेत्रफळाच्या 
भूखंडाकरीता मीटर दरम्यान भूखंडाकरीता 

क्षेत्रफळाच्या 

भूखंडाकरीता 
ठाणे, टि.टि.सी. , अंबरनाम्या, अति . 
अंबरनाथ ( सर्व टप्पे), बदलापूर , 
तळोजा, 

कल्याण-भिवंडी, 
पाताळगंगा, अति . पाताळगंगा, 
पिंपरी-चिंचवड , चाकण ( सर्व टप्पे), 
तळवडे 

( इलेक्ट्रॉनिक्स 
सॉफटवेअर) , खराडी ज्ञान उद्यान , 
तळेगांव पुष्प संवर्धन उद्यान , 
तारापूर, तळेगांव , 
( रांजणगांवा , नाशिक ( सातपूर, 
अंबड), खंडाळा, केसुर्डी, फलटण , 

औरंगाबाद , 
चिखलठाणा, कागल - हातकणंगले 
( कोल्हापूर), 

नागपूर ( आयटी) 
नागपुर (हिंगणा, बुटीबोरी), अति . 
बुटीबोरी नागपूर (पंचतारांकित) , 
चंद्रपूर ( ताडाळी), जळगांव , अति . 
जळगांच , 

सांगली- मिरज , 
नागोठणे, उसर टप्पा-१ . साडवली, 
चिपी परुळे विमान धावपट्टी, मुरबाड , 
अति. मुरबाड (सर्व टप्पे) महाड , 
अति . महाड ( सर्व टाम ), महाड 
(पंचतारांकित्ता, 

विळे - भागड 
( माणगांव), 
रत्नागिरी, कुडाळ , रोहा, बारामती. 
इंदापूर , जेजुरी, अति , जेजुरी ( सर्व 
टप्पे) , कुरकुंभ, लोणंद , कोल्हापूर 
गोकुळ -शिरगांव, शिरोली) , 
सातारा, अति . सातारा ( सर्च टप्पा , 
श्रीरामपूर, 

नेवासा , 


लोटे - परशुराम , 


पारनेर , 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


३ 


सेवा शुल्काचे दर रुपये प्रति चौरस मीटर प्रती वर्ष 


५०० चौरस 


५०० पेक्षा 


२००० चौरस 


अ.क्र 


२००० चौरस 


मीटर पर्यंत जास्त परतुं । मीटर . पेक्षा जास्त 
औद्योगिक क्षेत्राचे नाव क्षेत्रफळाच्या 

क्षेत्रफळाच्या 
भूखंडाकरीता मीटर दरम्यान भूखंडाकरीता 

क्षेत्रफळाच्या 

भूखंडाकरीता 
औरंगाबाद (वाळुज, शेंद्रे) ( सर्व टप्पे), 
जालना, अति . जालना (सर्व टप्प), 
धुळे , अति . धुळे , नरडाणा, 
अमरावती, अति . अमरावती 
(नांदगाव पेठ) ( सर्व टप्पे), यवतमाळ , 
अति.यवतमाळ ( सर्व 
मलकापूर . 


टप्पो, 


८.०० 


९ .०० 


१०.०० 


२ सोलापूर , सिन्नर, नानोरे , विंचूर, 

अति . विंचूर , चिंचोली, लातूर, अति . 
लातूर ( सर्व टप्पे) उस्मानाबाद , 
अकोला , अकोला ( ग्रोथ सेंटर) , 
चंद्रपूर, अति . चंद्रपूर ( सर्व टप्प), 
वर्धा, भंडारा , गोंदीया , चिपळूण 
( खेर्डी आणि गणे खडपोली), 
इस्लामपूर , पलुस , अति . पलुस , 
शिराळा, हलकर्णी, पैठण , हिंगोली , 
खामगांव कळमेश्वर, चाळीसगांव , 
भुसावळ , नवापूर , चिखली, वरोरा , 
अति . वरोरा, नांदेड, कृष्णूर , वाई , 

भद्रावती, मूर्तिजापूर , 
गडहिंग्लज , उमरेड , भिगवण, 


कराड, 


الي 


३.०० 


४.०० 


५.०० 


कळंब ( अमरावती) , दापोली, 
देवरुख, वैभववाडी, म्हसवड , 
पाटण , 

कळमनुरी , वसमत , 
गंगाखेड , कंधार , निलंगा, कळंब, 
भूम , बुलढाणा, मेहकर, देऊळगांव 
राजा, बाळापूर, मंगळूरपीर , पातूर, 
बार्शी- टाकळी, आकोट , तेल्हारा , 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


सेवा शुल्काचे दर रुपये प्रति चौरस मीटर प्रती वर्ष 


५०० चौरस 


५०० पेक्षा 


२००० चौरस 


२००० चौरस 


मोहाडी, 


नागभिर , 


मीटर पर्यंत जास्त परंतु मीटर . पेक्षा जास्त 
औद्योगिक क्षेत्राचे नाव क्षेत्रफळाच्या 

क्षेत्रफळाच्या 
भूखंडाकरीता मीटर दरम्यान भूखंडाकरीता 

क्षेत्रफळाच्या 

भूखंडाकरीता 
मनोरा, मोशी, दर्यापूर, वरुड , 
तिवसा, धारणी (मेळघाट ), चांदूर 
रेल्वे, भाटकुली, अंजनगांव , 
नांदगांव - खांदेश्वर, मोरेगांव , वणी , 
दिग्रस , घाटंजी, महागांव, 
उमरखेड , हिंगणघाट , 

समुद्रपूर , 
कारंजा, कामटी- कन्हान, नरखेड , 
पारशिवनी, कुही, शिवापूर , तुमसर , 

घुग्गुस, 
शिंदेवाडी, चिमुर, उमरगा, वैजापूर , 
गडचिरोली, मुल, पुसद, दारव्हा, 
संगमेश्वर, आजरा , कुर्ल्डवाडी, 
टेंभुर्णी, मंगळवेढा , सुरगणा, पेंट, 
दिंडोरी, परतूर , अंबड ( मराठवाडा) , 
भोकरदन , जाफराबाद , जिंतूर , 
अष्टी, देगलूर, औसा, अहमदपूर , 
वाशिम, अचलपूर , धामणगांव , 
देवळी, काटोल , सावनेर, देऊरी, 
राजुरा, अहेरी , तिरोडा, अति . 
तिरोडा, पंदारे , कोरेगाव, कडेगांव , 
अति . कडेगांव, बीड, जत , 
कवठेमहांकाल, 

शहादा, 
खुलदाबाद , 

परभणी, राहूरी, 
किनवट , विटा , धारुर, पाटोदा , 
माजलगाव, मुदखेड , औसा, 
अहमदपूर, कौडगाव टप्पा क्र .१ व 
३, अलकूड-मणेराजुरी, करमाळा 
(वि.के.), मालेगांव , जामखेड, 
ब्राम्हणवेल( साक्री), 

रायपूर , 
नंदूरबार (ठोकरतळ), काटोले 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 


५ 


५०० चौरस 


अ.क्र 


औद्योगिक क्षेत्राचे नाव 


सेवा शुल्काचे दर रुपये प्रति चौरस मीटर प्रती वर्ष 

५०० पेक्षा २००० चौरस 
मीटर पर्यंत जास्त परंतु 

मीटर . पेक्षा जास्त 
क्षेत्रफळाच्या २००० चौरस 

क्षेत्रफळाच्या 
भूखंडाकरीता मीटर दरम्यान भूखंडाकरीता 

क्षेत्रफळाच्या 
भूखंडाकरीता 


(वि.कें .), सावनेर (वि.कें .), देवळी 
(वि.कें .), धानोरा ( लघु), कुरखेडा 
( लघु), मालेगांव ( लघु), अमरावती, 
रिसोड , पांढरकवडा, संग्रामपूर , 
लोणार . 


टिप : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ हे मोकळी जागा तसेच बांधीव गाळयांच्या 
भूखंड धारकांना चटई क्षेत्र निर्देशांक १ पेक्षा जास्त ज्या प्रमाणात वाढविण्यासाठी 
मान्यता देईल , त्याप्रमाणात सेवाशुल्काच्या दरामध्ये वाढ करता येईल . म्हणजेच 
सेवाशुल्कांचे दर मंजूर करण्यात आलेल्या अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या 
प्रमाणात आकारण्यात यावे. 


सूची “ ब” 


नियम २ ९ ( २) ( आ 


५०० चौरस 


५०० पेक्षा 


अ.क्र 


औद्योगिक क्षेत्राचे नाव 


सेवाशुल्काचे दर खाली दिलेल्या रुपये प्रति चौरस 
मीटर प्रती वर्ष दरापेक्षा जास्त नसावेत . 

२००० चौरस 
मीटर पर्यंत जास्त परंतु मीटर. पेक्षा जास्त 
क्षेत्रफळाच्या २००० चौरस 

क्षेत्रफळाच्या 
भूखंडाकरीता मीटर दरम्यान भूखंडाकरीता 

क्षेत्रफळाच्या 

भूखंडाकरीता 
३ ४ 

५ 
१२.०० १३.०० 

१५.०० 


१ 

२ 
१ हिंजवडी औद्योगिक क्षेत्रातील सर्व 

टप्पे , डोंबिवली , वागळे इस्टेट , 
ठाणे, टि.टि.सी., अंबरनाथ , अति . 
अंबरनाथ ( सर्व टप्पे), बदलापूर , 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 


५०० चौरस 


५०० पेक्षा 


तळोजा, 


औरंगाबाद , 


सेवाशुल्काचे दर खाली दिलेल्या रुपये प्रति चौरस 
मीटर प्रती वर्ष दरापेक्षा जास्त नसावेत . 

२००० चौरस 
मीटर पर्यंत 
औद्योगिक क्षेत्राचेनाव 

जास्त परंतु मीटर. पेक्षा जास्त 
क्षेत्रफळाच्या २००० चौरस 

क्षेत्रफळाच्या 
भूखंडाकरीता मीटर दरम्यान भूखंडाकरीता 

क्षेत्रफळाच्या 

भूखंडाकरीता 
कल्याण -भिवंडी, 
पाताळगंगा , अति . पाताळगंगा, 
पिंपरी-चिंचवड , चाकण ( सर्व टप्पे), 
तळवडे 

( इलेक्ट्रॉनिक्स 
सॉफटवेअर), खराडी ज्ञान उद्यान , 
तळेगांव पुष्प संवर्धन उद्यान, 
तारापूर , तळेगांव , शिरुर 
( रांजणगांव), नाशिक ( सातपूर, 
अंबड), खंडाळा, केसुर्डी, फलटण, 

अहमदनगर , 
चिखलठाणा, कागल - हातकणंगले 
( कोल्हापूर), नागपूर ( आयटी), 
नागपूर (हिंगणा, बुटीबोरी), अति. 
बुटीबोरी नागपूर (पंचतारांकित), 
चंद्रपूर ( ताडाळी), जळगांव, अति . 
जळगांव , 

सांगली-मिरज , 
नागोठणे, उसर टप्पा -१ , साडवली, 
चिपी 

परुळे विमान 
धावपट्टी, मुरबाड , अति . 
( सर्व टप्पे), महाड , अति . महाड ( सर्व 
टप्पे), महाड (पंचतारांकित), विळे 
भागड (माणगांव), लोटे - परशुराम , 
रत्नागिरी , कुडाळ , रोहा, बारामती, 
इंदापूर , जेजुरी, अति . जेजुरी (सर्व 
टप्पे), कुरकुंभ , लोणंद, कोल्हापूर 
(गोकुळ -शिरगांव , शिरोली , 
सातारा , अति . सातारा (सर्व टप्पे), 
श्रीरामपूर, पारनेर, 
औरंगाबाद (वाळुज, शेंद्रे) ( सर्व 


अति . मुरबाड 


नेवासा, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


५०० चौरस 


५०० पेक्षा 


अ.क्र 


औद्योगिक क्षेत्राचे नाव 


सेवाशुल्काचे दर खालीदिलेल्या रुपये प्रति चौरस 
मीटर प्रती वर्ष दरापेक्षा जास्त नसावेत . 

२००० चौरस 
मीटर पर्यंत 

जास्त परंतु मीटर. पेक्षा जास्त 
क्षेत्रफळाच्या २००० चौरस 

क्षेत्रफळाच्या 
भूखंडाकरीता 

भूखंडाकरीता 
क्षेत्रफळाच्या 
भूखंडाकरीता 


मीटर दरम्यान 


टप्प), जालना, अति , जालना (सर्व 
टप्पे), धुळे , अति. धुळे, नरडाणा, 
अमरावती, अति . अमरावती 
( नांदगाव पेठ) (सर्व टप्पे) , 
यवतमाळ, अति.यवतमाळ (सर्व 
टप्पे), मलकापूर , 


८.०० 


९ .०० 


१०.०० 


२ सोलापूर , सिन्नर , नानोरे , विंचूर , 

अति . विंचूर, चिंचोली, लातूर , 
अति . लातूर 

( सर्व टप्पे ) 
उस्मानाबाद , अकोला, अकोला 
( ग्रोथ सेंटर), चंद्रपूर, अति . चंद्रपूर 
( सर्व टप्प), वर्धा, भंडारा , गोंदीया , 
चिपळूण ( खेर्डी आणि गणे 
खडपोली), इस्लामपूर, पलुस , 
अति . पलुस, शिराळा, हलकर्णी, 
पैठण, हिंगोली, खामगांव 
कळमेश्वर , चाळीसगांव , भुसावळ , 
नवापूर, चिखली, वरोरा , अति . 
वरोरा , नांदेड, कृष्णूर , वाई , 
कराड, भद्रावती, 

भद्रावती, मूर्तिजापूर , 
गडहिंग्लज, उमरेड , भिगवण , 
कळंब ( अमरावती), दापोली , 
देवरुख, वैभववाडी, म्हसवड, 
पाटण , कळमनुरी , वसमत, 
गंगाखेड , कंधार , निलंगा, कळंब, 
भूम , बुलढाणा, मेहकर , देऊळगांव 
राजा, बाळापूर , मंगळूरपीर , पातूर , 
बार्शी-टाकळी, आकोट , तेल्हारा , 


३ 


३.०० 


४.०० 


५.०० 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


सेवाशुल्काचे दर खालीदिलेल्या रुपये प्रति चौरस 

मीटर प्रती वर्ष दरापेक्षा जास्त नसावेत . 


५०० चौरस 


५०० पेक्षा 


२००० चौरस 


अ.क्र 


मीटर . पेक्षा जास्त 
क्षेत्रफळाच्या 
भूखंडाकरीता 


मीटर पर्यंत जास्त परंतु 
औद्योगिक क्षेत्राचे नाव 

क्षेत्रफळाच्या 

२००० चौरस 
भूखंडाकरीता मीटर दरम्यान 

क्षेत्रफळाच्या 

भूखंडाकरीता 
मनोरा , मोर्शी, दर्यापूर , वरुड , 
तिवसा, धारणी ( मेळघाट ), चांदूर 
रेल्वे, भाटकुली, अंजनगांव, 
नांदगांव- खांदेश्वर, मोरेगांव , वणी , 
दिग्रस, घाटंजी, 

महागांव , 
उमरखेड , हिंगणघाट , समुद्रपूर , 
कारंजा, कामटी - कन्हान , नरखेड , 
पारशिवनी, कुही, शिवापूर, 
तुमसर, मोहाडी, घुग्गुस , नागभिर , 
शिंदेवाडी , 

चिमुर, उमरगा, 
वैजापूर, गडचिरोली, मुल , पुसद, 
दारव्हा , 

संगमेश्वर , आजरा, 
कुर्दुवाडी, टेंभुर्णी, मंगळवेढा, 
सुरगणा, पेंट , दिंडोरी, , परतूर, 
अंबड (मराठवाडा), भोकरदन , 
जाफराबाद , जितूर, अष्टी , देगलूर , 
औसा, 

अहमदपूर , 
अचलपूर , धामणगांव , देवळी, 
काटोल , सावनेर, देऊरी, राजुरा, 
अहेरी, तिरोडा, अति , तिरोडा, 
पंदारे, कोरेगाव, कडेगांव , अति . 


वाशिम , 


कडेगांव , 


बीड , 


जत, 


कवठेमहांकाल . 

शहादा, 
खुलदाबाद , परभणी, राहूरी , 
किनवट , विटा , धारुर, पाटोदा, 
माजलगाव, मुदखेड, 
अहमदपूर, कौडगाव टप्पा क्र .१ व 
३, अलकूड- मणेराजुरी , करमाळा 
(वि.कें .), मालेगांव , जामखेड , 


औसा, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


or 


सेवाशुल्काचे दर खाली दिलेल्या रुपये प्रति चौरस 

मीटर प्रती वर्ष दरापेक्षा जास्त नसावेत . 


५०० चौरस 


५०० पेक्षा 


२००० चौरस 


अ.क्र 


२००० चौरस 


मीटर पर्यंत 
औद्योगिक क्षेत्राचे नाव 

जास्त परंतु | मीटर . पेक्षा जास्त 
क्षेत्रफळाच्या 

क्षेत्रफळाच्या 
भूखंडाकरीता मीटर दरम्यान भूखंडाकरीता 

क्षेत्रफळाच्या 

भूखंडाकरीता 
ब्राम्हणवेल ( साक्री), रायपूर , 
नंदूरबार ( ठोकरतळ), काटोले 
(वि.कें .), सावनेर ( वि.कें .), देवळी 
( वि.कें .), धानोरा ( लघु), कुरखेडा 
( लघु), मालेगांव ( लघु), अमरावती, 
रिसोड , पांढरकवडा, संग्रामपूर , 
लोणार . 

टिप: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ हे मोकळी जागा तसेच बांधीव गाळयांच्या 
भूखंड धारकांना चटई क्षेत्र निर्देशांक १ पेक्षा जास्त ज्या प्रमाणात वाढविण्यासाठी 
मान्यता देईल, त्याप्रमाणात सेवाशुल्काच्या दरामध्ये वाढ करता येईल . म्हणजेच 
सेवाशुल्काचे दर मंजूर करण्यात आलेल्या अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या 
प्रमाणात आकारण्यात यावे. 


सूची “ क 
नियम २९ ( २) (ब) पहा 


अ.क्र 


औद्योगिक क्षेत्राचे नाव 


सेवाशुल्काचे दर खाली 
दिलेल्या रुपये प्रति चौरस 
मीटर प्रती वर्ष दरापेक्षा 

जास्त नसावेत . 


१ 


३ 


१ . 


१५.०० 


२ . 


२ 
तक्ता क्र .१ मधील अ.क्र .१ च्या सर्व औद्योगिक 
क्षेत्रातील बांधीव गाळ्यांचे दर . 
तक्ता क्र .१ मधील अ.क्र .२ च्या सर्व औद्योगिक 
क्षेत्रातील बांधीव गाळ्यांचे दर 
तक्ता क्र .१ मधील अ.क्र .३ च्या सर्व औद्योगिक 
क्षेत्रातील बांधीव गाळ्यांचे दर. 


१०.०० 


३ . 


५.०० 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 


टीप . - महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ हे मोकळी जागा तसेच बांधीव गाळ्यांच्या भूखंडधारकांना चटई क्षेत्र 
निर्देशांक १ पेक्षा जास्त ज्या प्रमाणात वाढविण्यासाठी मान्यता देईल , त्याप्रमाणात सेवा शुल्काच्या दरामध्ये वाढ करता येईल . 
म्हणजेच सेवा शुल्काचे दर मंजूर करण्यात आलेल्या अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या प्रमाणात आकारण्यात यावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . ना . कों . भोसले, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


११ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 

Mumbai 400 032 , dated the 24th October 2019 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT Act, 1961. 


No. 2011 /CR (629 )/ Ind - 14, In exercise of the powers conferred by sub -section 


( 1) and clause () of sub -section (2 ) of section 63 read with section 17 of the 
Maharashtra Industrial Development Act, 1961, (Mah . Ill of 1962 ) and of all 
other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra , after 
consultation with theMaharashtra Industrial Development Corporation , hereby 
makes the following rules further to amend the Maharashtra Industrial 


Development Rules, 1962, namely : 


1 . 


These rules may be called the Maharashtra Industrial Development 
(* Amendment) Rules, 2019 . 


2 . 


For Schedule A , Schedule B and Schedule C appended to the 


Maharashtra Industrial Development Rules, 1962 , the following shall 


by substituted , namely : 


Schedule " A 
(See rule 29 ( 1) 

Rates of the service charges per square 

meter per year in Rupees 
For plot For plot 

For plot 
area 500 

area more area above 
Name of Industrial Area and Industrial Square 

than 500 2000 
Estate meter . 

Square 
2000 meter. 
Square 
meter. 


Sr. 
No. 


but upto 


1 


ليلة 


4 


5 
15.00 


1 . 


12.00 


13.00 


2 
Hinjawadi ( all Phases), Dombivali, Wagle 
Estate Thane, TTC , Ambernath , Addl. 
Ambernath ( all Phases ), Badlapur,Taloja , 
Kalyan -Bhivandi, Patalganga, Addi. 
Patalganga , Pimpri-chinchwad , Chakan (all 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१ ९/ कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 


Sr. 
No. 


Name of Industrial Area and Industrial 

Estate 


Rates of the service charges per square 

meter per year in Rupees 
For plot For plot For plot 
area 500 area more area above 
Square than 500 2000 
meter. but upto 

Square 
2000 meter 
Square 
meter. 


phases), Talawade ( Electronis Software), 
Kharadi Knowledge park , Talegaon 
Floriculture Park , Tarapur, Talegaon , Shirur 
(Ranjangaon ), Nashik (Satpur, Ambad ), 
Khandala , Kesurdi, Phaltan , Aurangabad , 
Ahmednagar , Chikhalthana, Kagal 
Hathkanangale (Kolhapur ), Napur ( IT), 
Nagpur (Hingna , Butibori), Addl. Butibori 
Nagpur (5 Star ), Chandrapur (Tadali), 
Jalgaon , Addi. Jalgaon , Sangli-Miraj, 
Nagothane, Usar Phase 1, Sadavali, Chippi 
Parule Airstrip , Murbad , addi. Murbad (all 
phases) , Mahad , Addl. Mahad (All phases ), 
Mahad (5star), Vile bhagad, (Mangaon ), 
Lote -Parshuram , Ratnagiri, Kudal, Roha , 
Baramati, Indapur, Jejuri, Addl. Jejuri (all 
Phases ), Kurkumbh , Lonand , Kolhapur 
(Gokul-Shirgaon , Shiroli), Satara, Addl. 
Satara (All Phases), Shrirampur, Parner, 
Newasa , Aurangabad (Waluj, Shendra ) (All 
phases ), Jalna, Addl. Jalna (All phases), 
Dhule , Addl. Dhule , Nardhana , Amravati, 
Addl. Amravati , (Nandgaon Peth ) (All 
phases), Yavatmal, Addl. Yavatmal, (All 
phases), Malkapur. 
Solapur, Sinnar, Nanore, Vinchur, Addl. 
Vinchur, Chincholi, , Latur, Addl. Latur (all 
phases), Osmanabad , Akola , Akola (Growth 
Center ), Chandrapur , Addl. chandrapur (all 
phases ), Wardha, Bhandara, 

Bhandara , Gondia , 
Chiplun (Kherdi and Gane Khadpoli ), 
Islampur, Palus, Addl. Palus, Shirala , 
Halkarni, Paithan , Hingoli, Khamgaon , 
Kalmeshwar, Chalisgaon , Bhusawal 
Navapur, Chikhali, Warora, Addl. Warora , 
Nanded , Krushnoor, Wai, Karad , Bhadravati, 
Murtizapur, Gadhhinglaj, Umred , Bhigwan . 
Kalamb (Amravati), Dapoli, Devrukh , 
Vaibhavwadi, Mhaswad , Paten , Kalamnuri, 


2 . 


8.00 


9.00 


10.00 


3 . 


3.00 


4.00 


5.00 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


१३ 


Sr. 
No. 


Name of Industrial Area and Industrial 

Estate 


Rates of the service charges per square 

meter per year in Rupees 
For plot For plot 

For plot 
area 500 area more area above 
Square than 500 2000 
meter . but upto 

Square 
2000 

meter. 
Square 
meter. 


Basmat, Gangakhed , Kandhar, Nilanga , 
Kalamb, Bhoom , Buldhana , Mehekar, 
Deoulgaonraja , Balapur, Mangulpir , Patur, 
Barshi- Takali . Akot, Telhara , Manora , 
Morshi, 

Daryapur, Warud , Tiwasa , 
Dharani(Melghat ), Chandur railway , 
Bhatkuli, Anjangaon , Nandgaon 
Khandeshwar, Moregaon , Wani, Digras , 
Ghatanji, Mahagaon , Umerkhed , 
Hinganghat, Samudrapur, Karanja , kamti 
kanhan , Narkhed , Parshivani, Kuhi, 
Shivapur, Tumsar , Mohadi, Ghuggus, 
Nagbhir , Shindewadi, Chimur, Umerga, 
Vaijapur, Gadchiroli, Mul, Pusad , Darwha , 
Sangameshwar, Ajara , Kurduwadi, 
Tembhurni, Mangalveda, Surgana, Peth , 
Dindori, Partur , Ambad (Marathwada ), 
Bhokardan , Jafrabad , Jintur, Ashti, Degloor, 
Ausa, Ahmadpur, Washim , Achalpur, 
Dhamangaon , Devli , Katol, Saoner, Deori, 
Rajura , Aheri , Tiroda , Addl. Tiroda , Pandare , 
Koregaon , Kadegaon , Addl. Kadegaon , 
Beed , Jath , Kavthe -Mahakal, Shahada , 
Khultabad , Parbhani, Rahuri, Kinwat, Vita , 
Dharur,Patoda , Majalgaon , Mudkhed , Ausa , 
Ahmadpur, Kaudgaon Phase 1 and 3 , Alkud 
Manerajuri, Karmala (Growth center ), 
Malegaon , Jamkhed , Brahmnavel (Sakri), 
Raipur, Nandurbar (Thokartal), Katol 
(Growth center ), Saoner (Growthcenter), 
Deoli (Growth center), Dhanora (mini), 
Kurkheda (mini), Malegaon (mini), Amravati , 
Risod , Pandharkavada, Sangrampur, Lonar 


Note :- The above rates of service charges shall be increased for more than one 
Floor Space Index to the extent upto which the allottee of open plot or built up 
premises is permitted by the Maharashtra Industrial Development Corporation 
to increase the Floor Space Index i.e. service charges shall be proportionately 
charged , if additional Floor Space Index is permitted . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 


" Schedule " B " 
(See rule 29 (2 ) (a ) ) 

Rates of the service charges per square 

meter per year in Rupees 
For plot For plot For plot 
area Upto area more area above 

500 than 500 2000 
Square 

Square 
meter 2000 

meter 
Square 
meter 


Sr. 


Name of Industrial Estate 


but upto 


3 


1 
1 . 


5 
15.00 


12.00 


13.00 


2 
Hinjawadi (all Phases), Dombivali, Wagle 
Estate Thane , TTC , Ambernath , Addi. 
Ambernath (all Phases ), Badlapur, Taloja , 
Kalyan - Bhivandi, Patalganga , Addl. 
Patalganga , Pimpri-chinchwad , Chakan ( all 
phases ), Talawade (Electronis Software), 
Kharadi Knowledge park , Talegaon 
Floriculture Park Tarapur, Talegaon , 
Shirur (Ranjangaon ), Nashik (Satpur, Ambad ), 
Khandala , Kesurdi, Phaltan , Aurangabad , 
Ahmednagar, Chikhalthana, Kagal 
Hathkanangale (Kolhapur), Napur(IT ), 
Nagpur (Hingna , Butibori ), Addl. Butibori 
Nagpur 5 Star ), 

Chandrapur( Tadali ), 
Jalgaon , Addl. Jalgaon , Sangli 
Miraj,Nagothane, Usar Phase 1, Sadavali, 
Chippi Parule Airstrip , Murbad, Addl. 
Murbad (all phases),Mahad , Addl.Mahad (All 
phases ), Mahad (5star),Vile bhagad , 
(Mangaon), Lote -Parshuram , Ratnagiri , 
Kudal, Roha, Baramati , Indapur, Jejuri, Addl. 
Jejuri ( all Phases), Kurkumbh , Lonand , 
Kolhapur (Gokul-Shirgaon , Shiroli), Satara , 
Addl. Satara (All Phases), Shrirampur, 
Parner, Newasa , Aurangabad (Waluj, 
Shendra ) (All phases ), Jalna , Addl. Jalna (All 
phases ), Dhule , Addl. Dhule , Nardhana , 
Amravati, Addl. Amravati, (Nandgaon Peth ) 
( All phases), Yavatmal, Addl. Yavatmal , ( All 
phases), Malkapur. 
Solapur, Sinnar, Nanore, Vinchur, Addl. 
Vinchur, Chincholi , , Latur, Addl. Laturfall 
phases), Osmanabad , Akola , Akola (Growth 
Center), Chandrapur, Addl. Chandrapur (all 
phases ), Wardha , Bhandara , Gondia , 


2 . 


8.00 


9.00 


10.00 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


१५ 


Sr. 
No. 


Rates of the service charges per square 

meter per year in Rupees 
For plot For plot For plot 
area Upto area more area above 

500 than 500 2000 
Square but upto Square 
meter 2000 meter 

Square 
meter 


Name of Industrial Estate 


3 . 


3.00 


4.00 


5.00 


Chiplun (Kherdi and Gane 

Gane Khadpoli), 
Islampur, Palus, Addl. Palus, Shirala, 
Halkarni, Paithan , Hingoli, Khamgaon , 
Kalmeshwar, Chalisgaon , Bhusawal, 
Navapur, Chikhali, Warora, Addl. Warora , 
Nanded , Krushnoor,Wai, Karad , Bhadravati, 
Murtizapur, Gadhhinglaj, Umred , Bhigwan . 
Kalamb (Amravati), Dapoli, Devrukh , 
Vaibhavwadi, Mhaswad , Patan , Kalamnuri, 
Basmat, Gangakhed , Kandhar, Nilanga , 
Kalamb , Bhoom , Buldhana,Mehekar, 
Deoulgaonraja, Balapur, Manguipir , Patur, 
Barshi- Takali, Akot, Telhara, Manora , 
Morshi, Daryapur, Warud , Tiwasa, Dharani 
(Melghat), Chandur railway, Bhatkuli, 
Anjangaon , Nandgaon-Khandeshwar, 
Moregaon , Wani, Digras, Ghatanji, 
Mahagaon , Umerkhed , Hinganghat, 
Samudrapur, Karanja , Kamti- kanhan , 
Narkhed , Parshivani, 
Parshivani, Kuhi, 

Kuhi, Shivapur, 
Tumsar, Mohadi, 

Mohadi, Ghuggus, Nagbhir, 
Shindewadi, Chimur, Umerga , Vaijapur, 
Gadchiroli, Mul, Pusad , 

Darwha, 
Sangameshwar, Ajara , Kurduwadi, 
Tembhurni, Mangalveda, Surgana , Peth , 
Dindori, Partur, Ambad (Marathwada ), 
Bhokardan , Jafrabad , Jintur, Ashti, Degloor , 
Ausa, Ahmadpur, 
Ahmadpur, Washim , 

Washim , Achalpur, 
Dhamangaon , Devli, Katol, Saoner, Deori, 
Rajura, Aheri, Tiroda, Addl. Tiroda, Pandare, 
Koregaon , Kadegaon , Addl. Kadegaon , 
Beed , Jath , Kavthe-Mahakal, Shahada , 
Khultabad , Parbhani, Rahuri , Kinwat, Vita , 
Dharur,Patoda , Majalgaon , Mudkhed , Ausa , 
Ahmadpur, Kaudgaon Phase 1 and 3 , Alkud 
Manerajuri, Karmala 

Karmala (Growth center), 
Malegaon , Jamkhed , Brahmnavel (Sakri ), 
Raipur, Nandurbar (Thokartal), Katol 
(Growth center), Saoner (Growthcenter), 


@ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


Rates of the service charges per square 

meter per year in Rupees 
For plot For plot For plot 
area Upto area more area above 

500 than 500 2000 
Square but upto 

Square 
meter 2000 

meter 
Square 
meter 


Name of Industrial Estate 


No. 


Deoli (Growth center), Dhanora (mini), 
Kurkheda (mini), Malegaon (mini), 
Amravati, Risod , Pandharkavada , 
Sangrampur, Lonar 


Note :-The above rates of service charges shall be increased for more than one 
Floor Space Index to the extent upto which the allottee of open plot or built up 
premises is permitted by the Maharashtra Industrial Development Corporation 
to increase the Floor Space Index i.e. service charges shall be proportionately 
charged , if additional Floor Space Index is permitted . 


" Schedule " C " 
( See rule 29 ( 2 ) (b )) 


Sr. 
No. 


Name of Industrial Estate 


Rates of the service Per 
square meter per year in 

Rupees 

3 


1 


15.00 


2 
Built up galas for all industrial estate 
mentioned under Sr. No 1 in Schedule " B " 
Built up galas for all industrial areas 
mentioned under Sr. No 2 in " Schedule B 
Built up galas for all industrial areas 
mentioned under Sr. No 3 in " Schedule B 


2 . 


10.00 


3 . 


5.00 


Note :-The above rates of service charges shall be increased for more than one 
Floor Space Index to the extent upto which the allottee of open plot or built up 
premises is permitted by the Maharashtra Industrial Development Corporation 
to increase the Floor Space Index i.e. service charges shall be proportionately 
charged , if additional Floor Space Index is permitted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . N. K. BHOSALE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


१७ 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत 


-܀ 


१ ९ १ 


बुधवार , जुलै २०, २०१६ / आषाढ २९ , शके १९ ३८ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ मार्च २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम ,२०१५ . 

क्रमांक.टीईएम . २०१५ / सीआर ५३६ / टीई- ४.- महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे 
विनियमन ) अधिनियम, २०१५ ( २०१५ चा महा. २८ ) च्या कलम २३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , 
याद्वारे पूर्णवेळ व्यावसायिक पदवीपूर्व तांत्रिक पाठ्यक्रमांच्या प्रथम वर्ष व थेट द्वितीय वर्षासाठी ( अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान , औषधनिर्माणशास्त्र , 
वास्तुशास्त्र आणि हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेय व्यवस्था तंत्रज्ञान ) द्यावयाचे प्रवेश विनियमित करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे 
१. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ, 

( १) या नियमांना, महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( पूर्णवेळ व्यावसायिक पदवीपूर्व तांत्रिक पाठ्यक्रमांच्या 
प्रवेशाचे विनियमन ), नियम , २०१६ असे म्हणावे. 

( २) ते दिनांक ११ मार्च २०१६ पासून अंमलात येतील . 


२. व्याख्या, 


“ 


" 


( १) या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , - 

( क ) अधिनियम याचा अर्थ, महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) 
अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा महा.२८ ), असा आहे; 

प्रवेश उपस्थिती केंद्र " याचा अर्थ, जेथे उमेदवार प्रवेशाबाबतची कागदपत्रे सादर करून आणि शुल्काचा भरणा करून प्रवेश 
निश्चित करण्यासाठी उपस्थित राहील असे केंद्र, असा आहे ; 


“ 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


" 


( ग ) “ अखिल भारतीय जागा याचा अर्थ, कोणत्याही पात्र भारतीय उमेदवारास उपलब्ध होणा- या जागा , असा आहे; 

आवेदनपत्राचा नमुना ” याचा अर्थ, उमेदवाराने प्रवेशाकरिता संगणकीय पद्धतीने ( ऑनलाईन ) भरावयाचा विहित नमुना, असा 
आहे; 


~ 


( ङ ) “ स्वायत्त संस्था ” याचा अर्थ, ज्या संस्थेला विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून स्वायत्तता प्रदान करण्यात आलेली आहे अशी संस्था , 
असा आहे ; 


" 


" 


. 


“ 


“ 


~ 


( च ) “ केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप) जागा याचा अर्थ, सक्षम प्राधिका -याकडून केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत (कॅप) ज्या जागांवर 
प्रवेश देण्यात येतात अशा जागा, असा आहे ; 

पाठ्यक्रम याचा अर्थ, अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान , औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र आणि हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेय व्यवस्था 
तंत्रज्ञान यामधील पूर्ण वेळ पदवीपूर्व तांत्रिक पाठ्यक्रम , असा आहे; 

( ज ) पात्र उमेदवार ” याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट कलम (१) अन्वये शासनाने वेळोवेळी अधिसूचित केल्यानुसार 
विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रमाच्या प्रवेशासाठी पात्र असणारे उमेदवार , असा आहे; 

( झ ) “ सुविधा केंद्र ” याचा अर्थ, जेथे आवेदनपत्रासंबंधातील सामग्रीची विक्री , संगणकीय पद्धतीने ( ऑनलाईन ) नमुने भरणे, कागदपत्रांची 
पडताळणी व तक्रारींचे निवारण करणे यांसारख्या सेवा पुरविल्या जातात , असे केंद्र , असा आहे; 
( त्र ) 

मूळ 

विद्यापीठ ” याचा अर्थ,यातील नियम ५ ( १ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे विद्यापीठ क्षेत्र, असा आहे; 
( ट ) “ एचएससी ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक शाळा 
प्रमाणपत्र (इयत्ता १२ वी ) परीक्षा अथवा मान्यताप्राप्त मंडळाकडून देण्यात येणारे त्यास समतुल्य असे प्रमाणपत्र, असा आहे; 

( ठ ) “ संस्थास्तरीय कोटा ” याचा अर्थ, शासनाने किंवा समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी जाहीर केल्यानुसार पात्र उमेदवारांना प्रवेशासाठी 
संस्थास्तरावर उपलब्ध असणा- या जागा, असा आहे; 

( ड ) परस्पर गुणवत्ता ” याचा अर्थ, उमेदवारांच्या विविध वर्गांच्या प्रवर्गाच्या संबंधात गुणानुक्रम , असा आहे; 
( ढ ) जेईई मुख्य परीक्षा ” याचा अर्थ, माध्यमिक शिक्षण मंडळ नवी दिल्ली , द्वारे त्या विद्यावर्षासाठी घेण्यात येणारी संयुक्त प्रवेश 
परीक्षा, असा आहे; 

( ण ) अल्पसंख्यांकासाठी जागा याचा अर्थ, ती संस्था ज्या अल्पसंख्याक समाजाकरिता आहे अशा, राज्यातील अल्पसंख्याक 
समाजातील विद्यार्थ्यांकरिता 

राखून 

ठेवलेल्या जागा , असा आहे ; 
( त ) बिगर स्वायत्त संस्था ” याचा अर्थ, ज्या स्वायत्त संस्था नाहीत अशा संस्था, असा आहे ; 
( थ ) भारताचे 

समुद्रपार 

नागरिकत्व याचा अर्थ, नागरिकत्व अधिनियम, १९५५ च्या कलम ७ क अन्वये केंद्र सरकारने घोषित 
केल्याप्रमाणे भारताबाहेरील ( समुद्रपार ) नागरिकत्व म्हणून नोंदणी केलेली उमेदवार / व्यक्ती असा आहे आणि त्यामध्ये भारतीय वंशाच्या 
व्यक्तींचा समावेश होतो ; 

स्पष्टीकरण.- या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, सर्व विद्यमान भारतीय वंशाच्या व्यक्ती म्हणजे ज्यांनी गृह मंत्रालय , भारत सरकारच्या 
अधिसूचना क्र . २६०११/ ०४ / ९ ८ / एफ ( एक ), दिनांक १९ ऑगस्ट, २००२ अनुसार नोंदणी केलेली असून त्या कार्डधारक आहेत व त्यांना 
आता गृह मंत्रालय , भारत सरकारच्या अधिसूचना क्र . २५०२४ / ९/ २०१४ / एफ ( एक ), दिनांक ९ जानेवारी, २०१५ अनुसार भारताचे 
कार्डधारक समुद्रपार नागरिक समजण्यात येईल ; 
( द ) मूळ विद्यापीठ क्षेत्राबाहेरील ( ओएचयू) ” याचा अर्थ, मूळ विद्यापीठ क्षेत्राबाहेरील क्षेत्र, असा आहे; 
( ध ) अर्हता परीक्षा ” याचा अर्थ, ज्या परीक्षेच्या आधारे एखादा उमेदवार प्रवेशाकरिता पात्र होतो अशी परीक्षा किंवा तिला समतुल्य 
असलेली परीक्षा, असा आहे; 

एसएससी याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे घेण्यात येणारी माध्यमिक शाळा 
प्रमाणपत्र ( इयत्ता १० वी ) परीक्षा किंवा मान्यताप्राप्त मंडळाकडून देण्यात येणारे तिला समतुल्य असलेले प्रमाणपत्र , असा आहे ; 


“ 


" 


“ 


“ 


" 


“ 


. 


“ 


“ 


" 


( न ) 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ १ ९ 

अधिसंख्य जागा ” याचा अर्थ, समुचित प्राधिकरणाने आणि शासनाने वेळोवेळी मान्यता दिलेल्या , मंजूर प्रवेश क्षमतेहून अधिक 
असतील अशा जागा, असा आहे. 
( २) या नियमांमध्ये वापरलेल्या परंतु व्याख्या न केलेल्या शब्दांना व शब्दप्रयोगाना अधिनियमामध्ये अनुक्रमे जो अर्थ नेमून दिलेला असेल 
तोच अर्थ असेल . 


३. आवेदनपत्र मागविणे.- ( १ ) सक्षम प्राधिकरण ,व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थामध्ये शैक्षणिक वर्षाकरिता ज्या व्यावसायिक पाठ्यक्रमाच्या 
प्रवेशासाठी राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा ( सीईटी ) आवश्यक आहे अशा पाठ्यक्रमाच्या प्रवेशासाठीच्या सीईटीसाठी उमेदवाराकडून संगणकीय 
पद्धतीने ( ऑनलाईन ) अर्ज मागवील. 


व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थामध्ये व्यावसायिक पाठ्यक्रमांकरिता उमेदवारांनी प्रवेश घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपद्धती असेल , 


( क ) या नियमांच्या नियम ७( १), ७( २) , ७( ३ ) आणि ७( ५ )( ख) मध्ये नमूद केलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार सक्षम प्राधिकरणाकडे 
केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेश मिळावा यासाठी आवेदनपत्र सादर करतील ; 

( ख ) या नियमांच्या नियम ७( ४ ) मध्ये नमूद केलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार प्रथम सक्षम प्राधिकरणाकडे आवेदनपत्र सादर करतील , 
त्यानंतर समुचित प्राधिकरणाने विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अशा उमेदवारांना परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश देणे संस्थाना शक्य व्हावे म्हणून 
सक्षम प्राधिकरण सर्व अशा उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार करून प्रसिद्ध करेल; 

( ग) या नियमांच्या नियम ७( ४ ) व ७( ५ )( क ) मध्ये नमूद केलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर 
संस्थास्तरावरील प्रवेशासाठी संबंधित संस्थेकडे आवेदन पत्र सादर करतील . संस्था, सक्षम प्राधिकरणाने तयार करून प्रसिद्ध केलेल्या 
गुणवत्ता यादीतील परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश देईल. 
( ३ ) उमेदवाराने आवेदनपत्राचा नमुना भरतेवेळी लागू असतील त्याप्रमाणे आवश्यक प्रमाणपत्रे संबंधित सक्षम प्राधिका-याने विहित केलेल्या 
आवश्यक प्रपत्रात सादर करावीत . 


४. सीईटी परीक्षेचे माध्यम, पद्धती, अभ्यासक्रम व वेळापत्रक इत्यादी जाहीर करणे, 
( १) सक्षम प्राधिकरण( राज्य सामायिक प्रवेश प्रक्रियेसंबंधी) सीईटीसंबंधी पुढील माहिती घोषित करीलः 

( क ) सीईटी परीक्षेचे माध्यम; 


( ख ) सीईटी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप ; 


( ग ) सीईटी परीक्षा घेण्याची पद्धत ; 


( घ ) सीईटी परीक्षेचे वेळापत्रक ; 


ङ ) सीईटी प्रवेशपत्र वितरण; 


( च ) सीईटी परीक्षेचा निकाल जाहीर करणे , इत्यादी. 
( २) याशिवाय सक्षम प्राधिकरण , संचालक , तंत्र शिक्षण यांच्याशी विचारविनिमय करून सीईटीसंबंधी परीक्षेचा अभ्यासक्रम व इतर माहिती 
घोषित करील. 


५. उमेदवारीचे प्रकार, 

( १ ) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी 
“ ए ” ( क ) प्रथम वर्षासाठी : 

( एक ) महाराष्ट्र राज्यातील मान्यताप्राप्त संस्थेमधून एसएससी आणि अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचेठिकाण ज्या संबंधित 

तसेच एचएससी किंवा अभियांत्रिकी पदविका किंवा विज्ञान विद्यापीठ क्षेत्राच्या अधिकारक्षेत्रांतर्गत येत असेल 
पदवी परीक्षा उत्तीर्ण झालेला उमेदवार ; आणि 

ते विद्यापीठ . 


( दोन ) महाराष्ट्र राज्याच्या एकतर अधिवासी असलेला आणि /किंवा 

महाराष्ट्र राज्यात जन्मलेला आहे, असा उमेदवार . 


भाग चार - ब -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


प्रकार 


पात्रतेचे निकष 


मूळ विद्यापीठ 


( ख ) थेट द्वितीय वर्षाकरिता : 


बी 


( एक ) ( १ ) अभियांत्रिकी प्रवेशाकरीत : महाराष्ट्र राज्यातील 

मान्याताप्राप्त संस्थेमधून एसएससी किंवा एचएससी तसेच 

अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान पदविकाकिंवाविज्ञान पदवी अथवा 
तिला समतुल्य 

परीक्षा उत्तीर्ण असलेला उमेदवार ; 
( २) औषधनिर्माणशास्त्र प्रवेशाकरिता : महाराष्ट्र राज्यातील 
मान्यताप्राप्त संस्थेमधून एचएससी आणि औषधनिर्माणशास्त्र 

पदविका उत्तीर्ण असलेला उमेदवार; 
( दोन ) महाराष्ट्र राज्याचा एकतर अधिवासी असलेला आणि /किंवा 

महाराष्ट्र राज्यात जन्मलेला आहे , असा उमेदवार. 
जो उमेदवार प्रकार “ ए ” मधील निकषाची पूर्तता करीत नसेल, परंतु जो अधिवास प्रमाणपत्र देणा - या प्राधिकरणाचे ठिकाण 
उमेदवार किंवा ज्या उमेदवाराचे वडील किंवा आई महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी ज्या विद्यापिठाच्या क्षेत्रांतर्गत येत असेल ते विद्यापीठ. 
असून त्यांच्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र आहे , असा उमेदवार . 
जो उमेदवार प्रकार 

बी ” मधील निकषाची पूर्तता करीत उमेदवाराच्या वडिलांच्या किंवा आईच्या पदस्थापनेचे 
नसेल , परंतु ज्या उमेदवाराचे वडील किंवा आई केंद्र शासनाचे किंवा ठिकाणाच्या विद्यापीठाच्या अधिकारक्षेत्रात येत असेल 
शासनाच्या उपक्रमातील कर्मचारी आहेत व ज्यांची नियुक्ती महाराष्ट्र राज्यात ते विद्यापीठ . 
झालेली आहे व कॅपसाठी आवेदनपत्र सादर करण्याच्या शेवटच्या तारखेच्या 
आधी ते महाराष्ट्र राज्यात कामावर रुजू झालेले आहेत , असा उमेदवार . 
जो उमेदवार प्रकार ए 

बी व “ सी ” मधील निकषाची पूर्तता उमेदवाराच्या वडिलांच्याकिंवा आईच्या पदस्थापनेचे 
करीत नसेल , परंतु ज्या उमेदवाराचे वडील किंवा आई महाराष्ट्र शासनाचे किंवा निवृत्तीनंतर स्थायिक झाल्याचेठिकाण किंवा 
किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या उपक्रमाचे कर्मचारी किंवा निवृत्त कर्मचारी आहेत, जर महाराष्ट्राबाहेर प्रतिनियुक्ती करण्यात आली 
असा उमेदवार . 

असेल तर अंतिम पदस्थापनेचे ठिकाण ज्या 
विद्यापीठाच्या अधिकारक्षेत्रात येत असेल ते विद्यापीठ . 


“ 


सी 


"ए व प्रकार 


" 


" 


डी 


१ 


ई 


( क ) प्रथम वर्षाकरिता, महाराष्ट्र-कर्नाटक वादग्रस्त सीमाक्षेत्रातील मान्यताप्राप्त उमेदवाराचा मूळ विद्यापीठा बाहेरील किंवा 
संस्थेची एसएससी आणि /किंवा एचएससी परीक्षा उत्तीर्ण झालेले आणि राज्यस्तरावरील जागांसाठी विचार करण्यात येईल . 
ज्याची 

मातृभाषा मराठी आहे , असा उमेदवार 
( ख ) थेट द्वितीय वर्षाकरिता : महाराष्ट्र - कर्नाटक वादग्रस्त सीमाक्षेत्रातील 
मान्यताप्राप्त संस्थेमधून एसएससी आणि /किंवा एचएससी परीक्षा, अभियांत्रिकी 
किंवा तंत्रज्ञान किंवा औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अथवा तिला समतुल्य 
परीक्षा उत्तीर्ण झालेले आणि ज्याची मातृभाषा मराठी आहे, असा उमेदवार . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 


२१ 


( २ ) अखिल भारतीय उमेदवारी 


भारतीय नागरिकत्व असणारे उमेदवार , या प्रवर्गाखाली पात्र आहेत . 


- 


( ३ ) अल्पसंख्याक उमेदवारी राज्यांतर्गत असलेल्या आणि शासनाने अधिसूचित केलेल्या एखाद्या विशिष्ट भाषिक किंवा धार्मिक 
अल्पसंख्याक समाजातील, महाराष्ट्राचे अधिवासी असलेले उमेदवार या प्रवाईखाली पात्र आहेत . 

( ४ ) अनिवासी भारतीय उमेदवारी –अधिनियमाच्या कलम २ खंड ( ढ ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे शतींची पूर्तता करणारे, उमेदवार या 
प्रवाईखाली पात्र आहेत . 


( ५ ) विदेशी विद्यार्थी किंवा भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेले किंवा भारतीय वंशाची व्यक्ती असलेले उमेदवार 
अधिनियमाच्या कलम २ च्या खंड ( झ ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे विदेशी विद्यार्थी उमेदवार , नियम २ च्या खंड ( थ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे 
भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेले उमेदवार व अधिनियमाच्या कलम २ च्या खंड ( ण ) मध्ये व्याख्या करण्यात आलेले भारतीय वंशाची 
व्यक्ती असलेले उमेदवार , या प्रवाईखाली पात्र आहेत . 

( ६ ) जम्मू व काश्मीर स्थलांतरितांसाठी उमेदवारी – ( क ) आतंकवादी कारवायांमुळे १ ९९ ० पासून जम्मू व काश्मीरमधून भारताच्या 
कोणत्याही भागात किंवा व जम्मू व काश्मीरच्या असुरक्षित सीमाक्षेत्रातून, जम्मू व काश्मीरमधील त्यामानाने सुरक्षित ठिकाणी विस्थापित होऊन 
आलेले आहेत अशा नागरिकांची मुले; किंवा 

ख ) भारतीय प्रशासकीय सेवा ( भाप्रसे ) किंवा भारतीय पोलीस सेवा ( भापोसे ) किंवा भारतीय विदेश सेवा ( भाविसे ) यामधील 
अधिका-यांची मुले आणि आतंकवादी कारवायांचा बिमोड करण्यासाठी जम्मू व काश्मीरमध्ये बदली झालेल्या , तसेच प्रवेशाकरिता 
आवेदनपत्र सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास किंवा त्यापूर्वी कामावर रुजू झालेल्या लष्करी व निमलष्करी दलातील कर्मचा-यांची मुले; 
किंवा 


JC 


( ग) आतंकवादाचा सामना करण्यासाठी जम्मू व काश्मीरमध्ये कार्यरत असलेल्या पोलीस दलातील कर्मचा-यांची व अधिका-यांची मुले 
या प्रवाईखाली पात्र आहेत . 


६. विविध पाठ्यक्रमांकरिता मंजूर प्रवेशक्षमता व अधिसंख्य जागा ( १ ) जे प्राधिकरण संबंधित पाठ्यक्रमांना मान्यता देण्याकरिता 
सक्षम आहे त्या प्राधिकरणाने दिलेल्या मान्यतेनुसार आणि संबंधित संलग्न विद्यापीठाने दिलेल्या संलग्नतेनुसार प्रथम वर्ष पदवी पाठ्यक्रमाची 
आणि थेट द्वितीय वर्ष ( आनुषंगिक प्रवेश ) स्वतंत्र तुकडी पदवी पाठ्यक्रमांची मंजूर प्रवेशक्षमता असेल . थेट द्वितीय वर्षासाठी प्रवेश देण्यासाठी 
( आनुषंगिक प्रवेश ) अनुसूची-दोन मध्ये दिल्याप्रमाणे उपलब्ध जागांची गणना करण्यात येईल . 

( २ ) खाजगी व्यायसायिक शैक्षणिक संस्थामध्ये मंजूर प्रवेशक्षमतेपेक्षा अधिक असलेल्या आणि समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी मान्यता 
दिल्यानुसार अधिसंख्यजागा , प्रवेशासाठी उपलब्ध असतील. 


७. जागावाटप –मूळ विद्यापीठातील तसेच मूळ विद्यापीठाबाहेरील विविध प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता जागा आणि राज्यस्तरीय जागांच्या 
वाटपाची टक्केवारी ही , विविध पदवीपूर्व पाठ्यक्रमांच्या प्रथमवर्षासाठी अनुसूची- एक मध्ये, आणि थेट द्वितीय वर्षासाठी अनुसूची-दोन मध्ये 
दिलेल्या शासन धोरणानुसार असेल; 

(१) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारीसाठी जागा -या नियमांच्या नियम ५(१)मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेले 
उमेदवार हे या जागांसाठी पात्र असतील . 


( २ ) अखिल भारतीय उमेदवारीसाठी जागा –या नियमांच्या नियम ५ ( २) मध्ये दिल्याप्रमाणे उमेदवारी असलेले उमेदवार हे या 
जागांसाठी पात्र असतील . 


( ३) अल्पसंख्याक कोट्यातील जागा -या नियमांच्या नियम ५( ३ ) मध्ये नमूद केलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार अनुसूची-एक व 
अनुसूची-दोन मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे या जागांसाठी पात्र असतील. या जागा अधिनियमाच्या कलम ६ मधील पोट- कलम २ च्या 
तरतुदींनुसार भरण्यात येतील ; 


( ४ ) संस्थास्तरावरील कोटा -संस्थेला मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या २० टक्के पर्यंत पात्र उमेदवारांना संस्था स्तरावर प्रवेश देता येतील , हे प्रवेश 
खालीलप्रमाणे देण्यात येतील : 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३०, २०१ ९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 


( एक ) या नियमांच्या नियम ५ (१), ५ ( २), ५ (३ ), ५( ४ ) आणि ५ (६ ) मध्ये नमूद करण्यात आलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार या 
कोट्यातील जागांवर प्रवेशासाठी पात्र असतील ; 


( दोन ) जास्तीत जास्त ५ टक्के जागा, समुचित प्राधिकरणाची मान्यता असल्यास अनिवासी भारतीय उमेदवारांमधून संस्थास्तरावर भरता 
येतील ; 

( तीन ) अनिवासी भारतीय उमेदवारासाठी राखीव असलेल्या जागा रिक्त राहिल्यास अशा रिक्त जागा संस्थेस अखिल भारतीय उमेदवारी 
असणा- या पात्र उमेदवारांमधून भरता येतीलः 

परंतु, या रिक्त जागा भरताना महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असणा- या उमेदवारांना परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे प्राधान्य देण्यात येईल . 
( ५ ) अधिसंख्य जागा 

( क ) भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेल्या व्यक्ती / भारतीय वंशाच्या व्यक्ती, आणि आखाती देशांतील भारतीय कामगारांची 
मुले, विदेशी विद्यार्थी, 

( एक ) या नियमांच्या नियम ५( ५ ) मध्ये दिल्यानुसार उमेदवारी असणारे आणि आखाती देशांतील भारतीय कामगारांची मुले या 
अधिसंख्य जागासाठी पात्र असतील ; 

( दोन ) संस्थेच्या मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या कमाल १५ टक्के किंवा समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी विहित केल्यानुसार या जागा 
असतील. या १५ टक्के जागांपैकी एक तृतीयांश जागा या आखाती देशातील भारतीय कामगारांच्या मुलांसाठी राखीव असतील व दोन 
तृतीयांश जागा भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेले / भारतीय वंशाच्या व्यक्ती किंवा विदेशी विद्यार्थी यांच्यासाठी राखीव असतील; 

( तीन ) या जागा, संस्था , या नियमांच्या नियम ८ मध्येदिलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करून उमेदवारांच्या परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे 
भरील. 
( ख ) जम्मू काश्मीरमधून विस्थापित अशी उमेदवारी असणारे उमेदवार , 

( एक ) या नियमांच्या नियम ५(६ ) मध्ये नमूद करण्यात आलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार या जागांसाठी पात्र असतील ; 
( दोन ) या कोट्यातील जागांची संख्या शासनाच्या धोरणानुसार असेल; 
( तीन ) या जागा सक्षम प्राधिकारी भरेल. 


८. गुणवत्ता यादी तयार करणे ( १) गुणानुक्रम देणे, - ज्या उमेदवारांनी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत प्रवेश मिळण्यासाठी आवेदनपत्र 
सादर करण्याकरिता विनिर्दिष्ट केलेल्या अंतिम दिनांकास किंवा त्या दिनांकापूर्वी आवेदनपत्र सादर केली आहेत अशा सर्व पात्र उमेदवारांना 
गुणानुक्रम देण्यात येईल . गुणवत्ता यादी सामायिक प्रवेश परीक्षेतील प्राप्तांकाची बेरीज करून मिळालेल्या प्राप्तांकाच्या आधारे तयार करण्यात 
येईल . 

( २) पडताळणीमुळे गुणांमध्ये होणारा बदल ,- गुणांची पडताळणी केल्यामुळे अर्हता परीक्षेमधील गुणांमध्येफेरबदल झाले असतील आणि 
संबंधित सक्षम प्राधिका-याने किंवा मंडळाने ते गुण यथोचितरीत्या प्रमाणित केलेले असतील तर , ते गुण, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत प्रवेश 
मिळण्यासाठीच्या सक्षम प्राधिका-याला किंवा त्याच्या पदनिर्देशित प्रतिनिधींना तात्काळ कळविण्यात येतील . तथापि , अशा बदलामुळे होणारा 
परिणाम , केवळ प्रवेशाच्या नंतरच्या फेरीसाठी ( फे - यांसाठी ) विचारात घेण्यात येईल . 

( ३) पात्रता ठरविण्यासाठी अर्हता परीक्षेतील गुणांची गणना करण्याची पद्धत, - उमेदवारांची पात्रता ठरविताना पुढील कार्यपद्धती अनुसरण्यात 
येईल , 

( क ) दशांशानंतर दोन स्थानापर्यंत पूर्णांक करून घेऊन गुणांच्या टक्केवारीची गणना करण्यात येईल; 
( ख ) एसएससी, एचएससी, पदविका , बी.एससी पदवी किंवा त्यांच्याशी समतुल्य परीक्षेत अक्षरी श्रेणी दिलेल्या असतील तर, 
उमेदवाराने, आवेदनपत्र सादर करण्याच्या वेळी संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून किंवा मंडळाकडून अक्षरी श्रेणींचे समतुल्य गुणांमध्ये 
रूपांतर करुन घेण्यासाठी अवलंबण्यात येणा- या पद्धतीचे प्रमाणपत्र सादर केले पाहिजे. समतुल्य गुणांच्या आधारे उमेदवाराची पात्रता 
ठरविण्यात येईल ; 


( ग ) जर उमेदवार सर्व विषय घेऊन अर्हता परीक्षेला पुन्हा बसला असेल तर केवळ शेवटी दिलेल्या परीक्षेमध्ये मिळालेल्या गुणांचाच 
विचार करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


२३ 


( ४ ) विविध पाठ्यक्रमाच्या प्रवेशासाठी गुणानुक्रम देणे, - ( क ) प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान प्रवेश, 

( एक ) या नियमांच्या नियम ५ ( १) , ५ ( २), ५( ३) व ५ (६ ) अनुसार उमेदवारी असणा- या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी ही , सक्षम 
प्राधिकरणाने घेतलेल्या सीईटीत ( सामाईक प्रवेश परीक्षेत ) उमेदवाराला मिळालेल्या गुणांच्या किंवा प्राप्तांकाच्या आधारे किंवा या पाठ्यक्रमांच्या 
प्रवेशासाठी शासनाने घोषित केल्यानुसार संबंधित समुचित प्राधिकरणाने घेतलेल्या इतर कोणत्याही परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या किंवा 
प्राप्तांकाच्या आधारे, तयार करण्यात येईलः 

परंतु, सारखेच गुण किंवा प्राप्तांक असल्यास , उमेदवारांमधील सापेक्ष गुणवत्ता पुढील पसंतीक्रमाने व खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने 
ठरविण्यात येईल, 

( क ) सीईटीमध्ये ( सामाईक प्रवेश परीक्षेमध्ये ) गणित या विषयातील अधिकतम गुणांस प्राधान्य; 
( ख ) सीईटीमध्ये ( सामाईक प्रवेश परीक्षेमध्ये ) भौतिकशास्त्र या विषयातील अधिक गुणांस प्राधान्य; 
( ग ) मंडळाच्या किंवा अर्हता परीक्षेत भौतिकशास्त्र , गणित व रसायनशास्त्र या विषयातील एकत्रित गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस 
प्राधान्य ; 


( घ ) एचएससी परीक्षेत गणित या विषयात गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य; 
( ङ ) एचएससी परीक्षेत भौतिकशास्त्र या विषयातील गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य; 

( च ) एचएससी परीक्षेतील एकत्रित गुणांच्या अधिक टक्केवारीस प्राधान्य; 
( दोन ) या नियमांच्या नियम ५( ४ ) व ५ (५ ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अनिवासी भारतीय , भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेल्या 
व्यक्ती, भारतीय वंशाच्या व्यक्ती, आणि विदेशी विद्यार्थी या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी ही , अर्हता परीक्षेमध्ये उमेदवारास मिळालेल्या 
भौतिकशास्त्र , रसायनशास्त्र , व गणित विषयातील गुणांच्या एकत्रित टक्केवारीच्या आधारे तयार करण्यात येईलः 

परंतु, टक्केवारी सारखीच असल्यास, उमेदवारांमधील सापेक्ष गुणवत्ता पुढील पसंतीक्रमाने व खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने 
ठरविण्यात येईल , 

( क ) मंडळाच्या किंवा अर्हता परीक्षेत भौतिकशास्त्र, गणित व रसायनशास्त्र या विषयातील एकत्रित गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस 
प्राधान्य ; 


ख ) एचएससी परीक्षेत गणित या विषयातील गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य; 
( ग) एचएससी परीक्षेत भौतिकशास्त्र या विषयातील गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य; 
( घ) एचएससी परीक्षेतील एकत्रित गुणांच्या अधिक टक्केवारीस प्राधान्य . 

( ख ) थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान प्रवेश, – गुणवत्ता यादी ही परीक्षा घेणा- या प्राधिकरणाने ज्या परीक्षेतील गुणांच्या आधारे 
उमेदवाराला पदविका / पदवी प्रदान केलेली आहे त्या परीक्षेतील उमेदवाराने प्राप्त केलेल्या गुणांच्या आधारे तयार करण्यात येईलः 
परंतु , सारखेच 

गुण असल्यास , उमेदवारांमधील सापेक्ष गुणवत्ता पुढील पसंतीक्रमाणे व खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने ठरविण्यात 


येईल , 


( क ) एसएससी परीक्षेतील गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य; 
( ख ) एसएससी परीक्षेतील गणित विषयातील गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य ; 
( ग ) एसएससी परीक्षेतील विज्ञान विषयातील गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य ; 
( घ) एसएससी परीक्षेतील इंग्रजी विषयातील गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य. 

( ग) प्रथमवर्ष औषधनिर्माणशास्त्र प्रवेश, - या नियमांच्या नियम ५ (१), ५ (२ ), ५( ३ ) व ५(६ ) अनुसार उमेदवारासाठीची गुणवत्ता 
यादी ही , सक्षम प्राधिकरणाने घेतलेल्या सीईटीमध्ये ( सामाईक प्रवेश परीक्षेत ) उमेदवाराला मिळालेल्या गुणांच्या किंवा प्राप्तांकाच्या 
आधारे किंवा या पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी संबंधित समुचित प्राधिकरणाने घेतलेल्या इतर कोणत्याही परीक्षेत मिळालेल्या 
गुणांच्या किंवा प्राप्तांकाच्या आधारे , तयार करण्यात येईलः 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१ ९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


परंतु, सारखेच गुण किंवा प्राप्तांक असल्यास , 

किंवा प्राप्तांक असल्यास , उमेदवारांमधील सापेक्ष गुणवत्ता पुढील पसंतीक्रमाणे व खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने 
ठरविण्यात येईल , 

( क ) सीईटीमध्ये ( सामाईक प्रवेश परीक्षेमध्ये) गणित किंवा जीवशास्त्र विषयातील अधिकतम गुणांस प्राधान्य ; 
( ख ) सीईटीमध्ये ( सामाईक प्रवेश परीक्षेमध्ये ) भौतिकशास्त्र विषयातील अधिकतम गुणांस प्राधान्य ; 
( ग ) अर्हता परीक्षेत किंवा मंडळाने घेतलेल्या परीक्षेत भौतिकशास्त्र, गणित व रसायनशास्त्र विषयातील एकत्रित गुणांच्या अधिकतम 
टक्केवारीस प्राधान्य; 
( घ ) एचएससी परीक्षेत गणित किंवा जीवशास्त्र विषयातील गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य; 
( ङ ) एचएससी परीक्षेत भौतिकशास्त्र या विषयातील गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य; 
( च) एचएससी परीक्षेतील एकूण गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य . 
( घ) थेट द्वितीय वर्ष औषधनिर्माणशास्त्र प्रवेश , – गुणवत्ता यादी ही , उमेदवाराला परीक्षा घेणा- या प्राधिकरणाने ज्या परीक्षेतील गुणांच्या 
आधारे पदविका प्रदान केलेली आहे त्या परीक्षेतील गुणांच्या किंवा प्राप्तांकाच्या आधारे तयार करण्यात येईलः 
परंतु, टक्केवारी सारखीच असल्यास, उमेदवारांमधील सापेक्ष गुणवत्ता पुढील पसंतीक्रमाने व खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने 
ठरविण्यात येईल , 


( क ) एचएससी परीक्षेतील भौतिकशास्त्र विषयातील गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य; 
( ख) एचएससी परीक्षेतील रसायनशास्त्र विषयातील गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य ; 
( ग ) एसएससी परीक्षेतील गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य; 
( घ) एसएससी परीक्षेतील विज्ञान विषयातील गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य. 
( ङ ) प्रथमवर्ष हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेयव्यवस्था तंत्रज्ञान , 


( एक ) या नियमांच्या नियम ५(१), ५(२), ५ (३) व ५ (६ ) अनुसार उमेदवारी असलेल्या उमेदवारासाठीची गुणवत्ता यादी ही , सक्षम 
प्राधिकरणाने घेतलेल्या सामाईक प्रवेश परीक्षेत उमेदवाराला मिळालेल्या गुणांच्या किंवा प्राप्तांकाच्या आधारे किंवा या पाठ्यक्रमांच्या 
प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने घोषित केल्यानुसार संबंधित समुचित प्राधिकरणाने घेतलेल्या इतर कोणत्याही परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या 
किंवा प्राप्तांकाच्या आधारे, तयार करण्यात येईलः 
परंतु, सारखेच 

गुण 

किंवा प्राप्तांक असल्यास , उमेदवारांमधील सापेक्ष गुणवत्ता पुढील पसंतीक्रमाने व खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने 
ठरविण्यात येईल , 


( क ) एचएससी किंवा तिच्याशी समतुल्य परीक्षेतील गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य ; 
( ख ) एचएससी (विज्ञान ) उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारास प्राधान्य; 
( ग) एचएससी ( गृहविज्ञान) उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारास प्राधान्य ; 
( घ) एचएससी किमान क्षमतांवर आधारित असलेले व्यावसायिक पाठ्यक्रम घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारास प्राधान्य; 


( ङ ) एचएससी ( वाणिज्य) उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारास प्राधान्य . 
( दोन) या नियमांच्या नियम ५( ४ ) व ५ ( ५ ) अनुसार उमेदवारासाठीची गुणवत्ता यादी ही एचएससी परीक्षेतील एकत्रित गुणांच्या टक्केवारीच्या 
किंवा समतुल्य असलेल्या परीक्षेतील गुणांच्या आधारे तयार करण्यात येईलः 

परंतु, टक्केवारी सारखीच असल्यास, उमेदवारांमधील सापेक्ष गुणवत्ता पुढील पसंतीक्रमाने व खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने ठरविण्यात 
येईल , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


२५ 


( क ) एचएससी (विज्ञान ) उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारास प्राधान्य ; 


( ख ) एचएससी ( गृहविज्ञान ) उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारास प्राधान्य 
( ग ) एचएससी किमान क्षमतांवर आधारित असलेले व्यावसायिक पाठ्यक्रम घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारास प्राधान्य; 
( घ ) एचएससी ( वाणिज्य ) उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारास प्राधान्य . 
( च) प्रथमवर्ष वास्तुशास्त्र प्रवेश, - ( एक ) या नियमांच्या नियम ५(१), ५(२), ५(३) व ५(६) अनुसार उमेदवारासाठीची गुणवत्ता 
यादी ही , सक्षम प्राधिकरणाने घेतलेल्या सामाईक प्रवेश परीक्षेत उमेदवाराला मिळालेल्या गुणांच्या किंवा प्राप्तांकाच्या आधारे किंवा या 
पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने घोषित केल्यानुसार संबंधित समुचित प्राधिकरणाने घेतलेल्या इतर कोणत्याही परीक्षेत 
मिळालेल्या गुणांच्या किंवा प्राप्तांकाच्या आधारे व सामायिक प्रवेश परीक्षेतील गुणांना व एचएससी मधील गुणांना प्रत्येकी ५० टक्के 

महत्व देऊन तयार करण्यात येईलः 
परंतु , सारखेच गुण किंवा प्राप्तांक असल्यास, उमेदवारांमधील सापेक्ष गुणवत्ता पुढील पसंतीक्रमाने व खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने 
ठरविण्यात येईल , 

( क ) सीईटीमध्ये ( सामाईक प्रवेश परीक्षेतील ) अधिकतम गुणांस प्राधान्य ; 
( ख) एसएससी परीक्षेतील गणित विषयातील गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य; 

ग ) एसएससी परीक्षेतील एकूण गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य . 
(दोन ) या नियमांच्या नियम ५( ४ ) व ५ (५ ) अनुसार उमेदवारासाठीची गुणवत्ता यादी ही एचएससी परीक्षेतील गुणांच्या एकत्रित 
टक्केवारीच्या किंवा समतुल्य असलेल्या परीक्षेतील गुणांच्या आधारे तयार करण्यात येईलः 

परंतु, सारखीच टक्केवारी असल्यास, उमेदवारांमधील सापेक्ष गुणवत्ता पुढील पसंतीक्रमाने व खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने 
ठरविण्यात येईल , 


( क ) एसएससी परीक्षेतील गणित विषयातील गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य; 
( ख) एसएससी परीक्षेतील एकूण गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य. 


९ . 


केन्द्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया (कॅप ) ( १ ) विना अनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था, अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
पोट- कलम( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे केन्द्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत (कॅप ) उमेदवारांना प्रवेश देतील . केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेचे (कॅप ) टप्पे 
खाली नमूद केल्याप्रमाणे असतील. 

( क ) सक्षम प्राधिका- याने माहिती पुस्तिका प्रदर्शित करणे किंवा प्रसिद्ध करणे ; 
( ख ) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्यासाठी उमेदवाराने आवेदनपत्राचा नमुना संगणकीय ( ऑनलाईन ) पद्धतीने भरणे; 
(ग ) उमेदवाराने, सुविधा केंद्रावरुन व्यक्तिशः संगणकीय ( ऑनलाईन ) आवेदनपत्राच्या नमुन्यास पुष्टी देणे व कागदपत्राची पडताळणी 


करून घेणे; 


( घ) तात्पुरत्या गुणवत्ता याद्या प्रदर्शित करणेकिंवा प्रकाशित करणे, तक्रारी असल्यास त्या दाखल करुन घेणे आणि अंतिम 

गुणवत्ता 
याद्या प्रदर्शित करणेकिंवा प्रसिद्ध करणे; 


( ङ ) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप ) पहिल्या, दुस - या आणि तिस - या फे - यांसाठी उपलब्ध असलेल्या प्रवर्गनिहाय जागा ( जागांची 
रचना ) प्रदर्शित करणे; 


( च ) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप ) पहिल्या फेरीपूर्वी पाठ्यक्रम व संस्था यांचा पसंतीक्रम असणारा संगणकीय ( ऑनलाइन ) 
विकल्प 

नमुना भरणे व त्यास पुष्टी देणे. उमेदवारांना सक्षम प्राधिका- याने विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे त्यांच्या पसंतीने संस्था व पाठ्यक्रम 
याबाबतचे शक्य असतील असे जास्तीत जास्त पसंतीक्रम उतरत्या क्रमाने भरता येतील. उमेदवाराने विकल्प अर्जास पुष्टी दिल्यानंतर 
तो अर्ज केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या, दुस - या आणि तिस- या फेरीमध्ये जागा वाटपासाठी विचारात घेण्यात येईल ; 


. 


भाग चार - ब -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


छ ) वाटप केलेली संस्था आणि पाठ्यक्रम दर्शविणारी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप ) पहिल्या , दुस- या व तिस- या फेरीतील 
तात्पुरते जागा वाटप प्रदर्शित करणे ; 

( ज ) उमेदवाराने उपस्थिती केंद्रावर उपस्थित होणे आणि केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप ) पहिल्या, दुस- या व तिस- या फेरीतील 
वाटपानुसार देऊ केलेली जागा स्वीकारणे . 


( २) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान ( कॅप ) जागेचे वाटप केलेले असल्यास, जागा स्वीकारण्यापूर्वी, उमेदवाराला खाली तरतूद केल्याप्रमाणे 
जागा वाटपाच्या नंतरच्या फेरीसाठी ( फे -यांसाठी), शैक्षणिक अध्ययनक्रमाकरिता फ्रीझ, स्लाईड किंवा फ्लोट या विकल्पांची निवड करता येऊ 
शकेल 


( क ) फ्रीझ : उमेदवार त्यांना देऊ केलेली जागा स्वीकारतील आणि त्यांना जागा वाटपाच्या पुढील कोणत्याही फे - यांमध्ये सहभागी 
होण्याची इच्छा असणार नाही , अशा उमेदवारांचा नंतरच्या प्रवेश फे - यांमध्ये विचार केला जाणार नाही; 


( ख ) स्लाईड : उमेदवार त्यांना देऊ करण्यात आलेली जागा स्वीकारतील आणि त्याच संस्थेमध्ये वरच्या पसंतीक्रमाच्या शैक्षणिक 
अध्ययनक्रमात प्रवेश देऊ करण्यात आला तर, तो स्वीकारतील असा निर्देश करतील. अशा उमेदवारांचा त्यानंतरच्या प्रवेश फे - यांमध्ये 
विचार केला जाईल ; 


( ग ) फ्लोट : उमेदवार त्यांना देऊ करण्यात आलेली जागा स्वीकारतील आणि इतर कोणत्याही संस्थेमध्ये वरच्या पसंतीक्रमाच्या 
शैक्षणिक अध्ययनक्रमाला प्रवेश देऊ करण्यात आला तर , तो स्वीकारतील असा निर्देश करतील . अन्यथा त्यांना सध्या स्वीकारलेला 
शैक्षणिक अध्ययनक्रमदेखील स्वीकारतील , अशा उमेदवारांचा त्यानंतरच्या प्रवेश फे - यांमध्ये विचार केला जाईल ; 


( घ ) ज्या उमेदवारांनी फ्लोट किंवा स्लाईड हा पर्याय निवडलेला असेल आणि त्यांना वरच्या पसंतीक्रमाची त्यांच्या निवडीची जागा 
मिळाली असेल , अशा वेळी त्या उमेदवारांनी अगोदरच्या फेरीमध्ये स्वीकारलेली जागा ते आपोआप गमावतील ; 


( ङ ) ज्या उमेदवारांना त्यांच्या पहिल्या पसंतीचा प्रवेश देऊ करण्यात आला आहे अशा उमेदवारांना फ्लोट किंवा स्लाईड हे पर्याय 
उपलब्ध असणार नाहीत . 


( ३ ) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेची (कॅपची) चौथी फेरी आयोजित करणे.- ( क ) या फेरीकरिता उपलब्ध जागा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात 
येतील . उमेदवारांना संगणकीय ( ऑनलाईन ) पद्धतीने विकल्प नमुना भरण्यास किंवा पूर्वी भरलेल्या नमुन्यामध्ये बदल करण्यास मुभा देण्यात 
येईल.या फेरीदरम्यान वाटप करावयाच्या जागा पुढील शतींच्या अधीनतेने देण्यात येतील : 

( एक ) ही फेरी सुरू होण्यापूर्वी उमेदवारांना स्लाईडिंग किंवा फ्लोटिंग या विकल्पावरून फ्रिझिंग किंवा नेमके त्या उलट क्रमाने आपला 
विकल्प बदलता येईल; 


( दोन ) ज्या उमेदवारांना अगोदरच्या कोणत्याही फे - यांमध्ये कोणतीही जागा मिळालेली नाही अथवा ज्यांनी अगोदरच्या फे - यांमध्ये त्यांचा 
प्रवेश घेऊन तो रद्द केला आहे किंवा जागा नाकारली आहे अथवा ज्यांनी यापूर्वी फ्रीझचा विकल्प निवडला होता परंतु जे या अंतिम फेरीमध्ये 
फ्लोटिंग व स्लाईडिंग विकल्प निवडण्यास इच्छुक आहेत असे उमेदवार या फेरीमध्ये भाग घेण्यास पात्र असतील; 

( तीन ) ज्यांनी फ्लोटिंग व स्लाईडिंग या विकल्पाची निवड केली असेल आणि जे या फेरीकरितादेखील अर्ज करीत असतील असे 
उमेदवार , त्यांना पूर्वीच्या फेरीमध्ये वाटप झालेल्या संस्थेचे नाव त्यांच्या पसंतीक्रमाच्या यादीत नमूद करतील . एकदा का वरच्या पसंतीक्रमानुसार 
नवीन जागेचे वाटप करण्यात आले की मग अगोदर करण्यात आलेले वाटप आपोआप रद्द होईल ; 


( चार ) स्लाईडिंग व फ्लोटिंग हे विकल्प या फेरीमध्ये वाटप केलेल्या जागांसाठी उपलब्ध असणार नाहीत. 
( ख ) उमेदवाराने उपस्थिती केंद्रावर उपस्थित होणे आणि केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप ) चौथ्या फेरीच्या वाटपानुसार देऊ केलेली जागा 
स्वीकारणे. 


( ४ ) संस्थेमध्ये उपस्थित राहून प्रवेश कायम करणे.- केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप ) अंतिम फेरीनंतर , उमेदवार त्यास वाटप केलेल्या 
संस्थेमध्ये उपस्थित राहील व त्या संस्थेतील आपला प्रवेश कायम करील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


२७ 


१०. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप) वाटपाचे टप्पे आणि पद्धती केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत (कॅप अंतर्गत ) येणा- या जागांचे 
वाटप पुढील पद्धतीनुसार करण्यात येईल : 

( १) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असणारे उमेदवार , - संगणकीकृत वाटपाचे टप्पे पुढीलप्रमाणे आहेत : 


टप्पा एक : - सर्व उमेदवारांसाठी, 


( क ) विविध प्रवर्गातील सर्व उमेदवारांचा ( खुला, राखीव , पुरुष, महिला) त्यांच्या परस्पर गुणवत्तेनुसार जागा वाटपाकरिता विचार 
करण्यात येईल ; 


( ख ) अल्पसंख्याक संस्थांबाबत , संस्था ज्या अल्पसंख्याक समाजाकरिता आहे त्या समाजातील , राज्याच्या उमेदवारांना गुणवत्तेच्या 
आधारे अल्पसंख्याकासाठीच्या जागांचे वाटप करण्यात येईल किंवा अशा जागा त्यांच्या गुणवत्तेनुसार उपलब्ध नसल्यास खुल्या 
प्रवर्गातील जागांचे त्यांच्या परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे वाटप करण्यात येईल; 

( ग) मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांचा, त्यांच्या परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील, जागांसाठी विचार करण्यात येईल 
किंवा जर त्यांच्या गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातील जागा उपलब्ध होत नसतील तर उमेदवारांचा त्यांच्या संबंधित राखीव प्रवर्गातील जागा 
वाटपासाठी विचार केला जाईल ; 

( घ) विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांचा, त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील जागा वाटपासाठी विचार केला जाईल आणि 
अशा जागा उपलब्ध होत नसतील तर असे उमेदवार त्यांचा विशेष मागासवर्ग प्रवर्गामध्ये समावेश होण्यापूर्वी ज्या मागास प्रवर्गामध्ये होते 
त्या मूळ मागासवर्ग प्रवर्गातील जागा वाटपासाठी विचार करण्यात येईल ; 

( ङ ) विकलांग व्यक्ती प्रवर्गातील उमेदवारांचा त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या जागा वाटपासाठी विचार करण्यात येईल. अशा 
प्रकारच्या जागा त्यांच्या गुणवत्तेनुसार उपलब्ध होत नसतील तर, त्यांचा परस्पर गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातील जागा वाटपासाठी विचार 
केला जाईल ; 

( च ) संरक्षण प्रवर्गातील उमेदवारांचा, त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या जागांकरिता त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे किंवा अशा जागा 
त्यांच्या गुणवत्तेनुसार उपलब्ध होत नसतील तर , त्यांच्या परस्पर गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातील जागांच्या वाटपासाठी विचार केला 

जाईल . 
टप्पा दोन : महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागांचे पुरुष उमेदवारांना वाटप.- मागासवर्ग प्रवर्गातील किंवा खुल्या प्रवर्गातील महिला 
उमेदवारांना जागांचे वाटप झाल्यानंतर , जर जागा रिक्त राहिल्या तर अशा रिक्त राहिलेल्या जागांचे वाटप संबंधित मागासवर्गातील किंवा खुल्या 
प्रवर्गातील 

पुरुष 

उमेदवारांना करण्यात येईल . 


टप्पा तीन : विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता.- जर मागासवर्ग प्रवर्गातील जागा रिक्त राहिल्या तर अशा रिक्त राहिलेल्या 
जागांच्या कमाल २ टक्के इतक्या मर्यादेपर्यंत विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांना अशा जागांचे वाटप करण्यात येईल . 


टप्पा चार : मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांच्या संबधित गटासाठी.- जर पुढील मागासवर्ग प्रवर्गातील संबंधित गटातील जागा रिक्त 
राहिल्या तर , त्या रिक्त राहिलेल्या जागांचे वाटप संबंधित गटामधील उमेदवारांना करण्यात येईल , 


गट १ : ( एक ) अनुसूचित जाती व बौद्ध धर्मांतरित अनुसूचित जाती ( एससी); 

( दोन ) विनिर्दिष्ट क्षेत्राबाहेर राहणा- या जमातीसह अनुसूचित जमाती ( एसटी ); 
गट २ : ( एक ) विमुक्त जाती /निरधिसूचित जमाती ( व्हीजे / डीटी )/ एनटी( ए); 


( दोन ) भटक्या जमाती – १ ( एनटी- बी ). 


गट ३ : ( एक ) भटक्या जमाती 


२ ( एनटी - सी ); 


( दोन ) भटक्या जमाती ३ ( एनटी - डी ); 
( तीन) इतर मागासवर्ग ( ओबीसी ). 


भाग चार - ब -४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


स्पष्टीकरण.- गट १ साठी, जर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जागा , त्यातील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यामुळे रिक्त राहिल्या असतील तर 
त्या जागांचे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उमेदवारांना वाटप करण्याकरिता विचार केला जाईल किंवा तसेच उलटपक्षी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 
जागांबाबत केले जाईल . 


टप्पा पाच : सर्व मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी . - जर मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या जागा रिक्त 
राहिल्या असतील तर अशा जागा कोणत्याही मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांना वाटप करण्यासाठी विचारात घेण्यात येतील . 


टप्पा सहा : विकलांग व्यक्ती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी.- जर विकलांग व्यक्ती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या जागा 
रिक्त राहिल्या असतील तर , अशा जागांचे कोणत्याही विकलांग व्यक्ती प्रवर्गातील उमेदवारांना वाटप करण्यासाठी विचार करण्यात येईल . 


. 


टप्पा सात : सर्व उमेदवारांसाठी ( मूळ विद्यापीठ व मूळ विद्यापीठेतर असा फरक वगळून).- जर टप्पा सहा पूर्ण झाल्यानंतर , जर 
जागा रिक्त राहिल्या तर त्या वेळी अशा रिक्त जागांच्या वाटपासाठी, मूळ विद्यापीठ व मूळ विद्यापीठेतर असा फरक वगळून , टप्पा एक, टप्पा दोन , 
टप्पा चार , टप्पा पाच व टप्पा सहा हे पुन्हा पार पाडण्यात येतील . 
टप्पा आठ : सर्व उमेदवारांसाठी ( कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण वगळून ), 

( एक ) सर्व पात्र उमेदवारांना परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे वाटप करण्याकरिता या जागांचा विचार करण्यात येईल; 

( दोन ) थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान ( आनुषंगिक प्रवेश ) प्रवेशाकरिता जागा शिल्लक राहिल्या असतील तर त्या जागा सर्व 
पदविकाधारकांना परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे वाटप करण्यात येतील व त्यानंतरसुद्धा जर जागा शिल्लक राहिल्या तर अशा जागा विज्ञान 
पदवीधारकांना परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे देण्यात येतील . 

टप्पा नऊ : प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी ( पदविका व विज्ञान पदवीधारक उमेदवारांसाठी) .- ( १) टप्पा आठ पूर्ण झाल्यानंतर 
प्रथम वर्षातील जागा रिक्त राहिल्यास त्या जागांचे वाटप पदविकाधारक उमेदवारांना त्यांच्या सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे 
करण्यात येईल; व त्यानंतरसुद्धा जागा रिक्त राहिल्यास त्या जागांचेविज्ञान पदवीधारक उमेदवारांना त्यांच्या सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या परस्पर 
गुणवत्तेच्या आधारे वाटप करण्यात येईल . 

( २) वरील नियमासोबतच, थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी ( आनुषंगिक प्रवेश ) व स्वतंत्र तुकडी प्रवेशासाठी, पाठ्यक्रमनिहाय वाटपासाठी 
खालीलप्रमाणे पद्धती वापरली जाईल, 

( एक ) उमेदवाराने ज्या उपगटातील पदविका पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला आहे त्याला, त्याच पदवी पाठ्यक्रमाच्या जागेचे वाटप करण्यात 
येईल ; 


. 


( दोन ) जर कोणत्याही जागा रिक्त राहिल्या तर त्या जागांचे मुख्य गटातील पदविका पाठ्यक्रम पूर्ण करणा- या उमेदवाराला वाटप 
करण्यात येईल ; 


( तीन ) त्यानंतरसुद्धा, जागा रिक्त राहिल्या तर त्या जागांचे अन्य कोणतीही पदविका पाठ्यक्रम पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना वाटप 
करण्यात येईल . 


( ३) महिला उमेदवारांसाठी राखीव जागांचे वाटपाची पद्धत शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रक क्र.आरएसव्ही १०१२ / CN 
१६ / १२ / १६ए, दि .१३ / ०८ / २०१४ मध्ये दिल्यानुसार असेल . 

( २) अखिल भारतीय उमेदवारी असणा - या उमेदवारासाठीच्या जागा.- या जागांचे पात्र उमेदवारांना केंद्रीभूत प्रवेशप्रक्रियेमार्फत 
पुढील प्राप्तांकाच्या किंवा गुणांच्या आधारे वाटप करण्यात येईल . 

( क ) प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी – सीईटी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे व त्यानंतर जागा रिक्त राहिल्यास त्या जेईई ( मुख्य ) - प्रश्नपत्रिका 
१ च्या गुणांच्या आधारे देण्यात येतील; 

( ख ) प्रथम वर्ष औषधनिर्माणशास्त्र - सीईटी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे ; 

( ग) प्रथम वर्ष वास्तुशास्त्र - आर्किटेक्चर परिषदेद्वारे घेण्यात येणा- या आर्किटेक्चर मधील राष्ट्रीय अभियोग्यता चाचणी परीक्षेमधील 
( NATA) गुणांना व एचएससी मधील एकत्रित गुणांना प्रत्येकी ५० % महत्व देऊन तयार केलेल्या गुणवत्ता यादीच्या आधारे ; 

( घ) प्रथम वर्ष हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेयव्यवस्था तंत्रज्ञान- सीईटी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 
या सर्व जागा “ सर्वसाधारण प्रवर्गातील ” जागा म्हणून समजण्यात येतील, मागासप्रवर्ग, महिला, विकलांग आणि संरक्षण इ. प्रवर्गातील 
उमेदवारांकरिता कोणतेही आरक्षण ठेवण्यात येणार नाही. 


- 


जागा 


. 


११. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या ( कॅपच्या) पहिल्या, दुस - या , तिस - या व चौथ्या फेरीद्वारे जागाचे वाटप करणे 

( क ) कॅपच्या चारही ( पहिली, दुसरी, तिसरी व चौथी) फे -यामध्ये संगणकीय प्रणाली वापरून जागांचे वाटप करण्यात येईल; 

( ख ) कॅपच्या पहिल्या , दुस- या व तिस - या फेरीमध्ये, या नियमांच्या उपरोक्त नियम १० मधील टप्पा - एक ते टप्पा -तीन नुसार 
वाटपासाठी कार्यवाही करण्यात येईल ; 

( ग ) जागा वाटप न होणे किंवा उमेदवार प्रवेशासाठी उपस्थित न राहणे , यामुळे जर जागा रिक्त राहिल्या तर अशा जागांचे त्यापुढील 
फेरीमध्ये वाटप करण्यात येईल ; 

( घ) कॅपच्या चौथ्या फेरीकरिता या नियमांच्या नियम १० मधील टप्पा-एक ते टप्पा -नऊ नुसार जागा वाटपासाठी कार्यवाही करण्यात 
येईल; 

( ङ ) प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान प्रवेशासाठी पदविकाधारक व विज्ञान पदवीधारक उमेदवारांना कॅपच्या चौथ्या फेरीच्या फक्त 
नवव्या टप्प्यामध्येच जागांचे वाटपासाठी विचार करण्यात येईल . 
१२. सर्वसाधारण सूचना 

( क ) कॅपच्या पहिल्या , दुस- या , तिस- या व चौथ्या फे -यांमधील मूळ विद्यापीठ जागांचे, मूळ विद्यापीठेतर जागांचे आणि राज्यस्तरीय 
जागांचे वाटप, महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेल्या उमेदवारांच्या परस्पर गुणवत्तेनुसार केले जाईल. उमेदवारांना, परस्पर गुणवत्ता, त्यांनी 
भरलेले विकल्प आणि कॅपच्या पहिल्या, दुस- या , तिस- या व चौथ्या फे - यांच्या संबंधित टप्यामध्ये त्यावेळी उपलब्ध असलेल्या जागा , 
यानुसार जागांचे वाटप केले जाईल ; 

( ख ) जागा वाटपाच्या विशिष्ट टण्यासाठी पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांचा, जरी त्यांना अगोदरच्या टप्प्यामध्ये जागा वाटप करण्यात 
आलेले असेल किंवा नसेल तरी, त्या टप्प्यामध्ये जागा वाटपासाठी विचार केला जाईल ; 


(ग ) कोणत्याही टप्प्याच्या जागा वाटपादरम्यान, त्यावेळी असणा-या जागांच्या उपलब्धतेप्रमाणे उमेदवाराने भरलेल्या विकल्पानुसार , 
त्याचा जागावाटपातील क्रम वर सरकत राहील ; 


( घ ) विनाअनुदानित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थामध्ये या नियमांच्या नियम ७( २ ), ७( ३ ), ७( ४ ) आणि ७( ५ ) मध्ये 
जागांच्या वाटपासाठी विविध प्रवर्गाअंतर्गत कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण असणार नाही ; 


नमूद केलेल्या 


( ङ ) सर्व राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांचा (विशेष मागासप्रवर्ग उमेदवाराचा त्यांच्या मूळ प्रवर्गामध्ये ) त्यांच्यासाठी राखीव जागांवर सर्व 
टप्प्यावर जागा वाटपासाठी विचार केला जाईल; 


~ 


( च ) क्रम वर सरकल्यामुळे , रिक्त होणा- या जागांचा, त्या टप्प्याच्या जागा वाटपाच्या तरतुदीनुसार त्याच टप्प्यावरील पुढील 
प्रक्रियेमध्ये जागा वाटप करण्याकरिता विचार करण्यात येईल; 


( छ) भरण्यात आलेल्या पसंतीक्रमामधील पहिल्या उपलब्ध विकल्पानुसार करण्यात आलेले वाटप हे अंतिम वाटप म्हणून अबाधित 
ठेवण्यात येईल ; 

( ज ) कॅपच्या पहिल्या, दुस - या व तिस - या फेरी दरम्यान, टप्पा- तीन मध्ये विशेष मागासवर्गातील उमेदवारांना जागावाटप केले 
गेल्यामुळे, उर्वरित उमेदवारांच्या भल्यासाठी टप्पा तीननंतर जागा वाटपासाठी टप्पा एक व दोननुसार पुन्हा कार्यवाही करण्यात येईल; 

( झ ) संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात आलेल्या जागा वाटपाच्या यादीमध्ये, उमेदवारांना देऊ करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या जागांचे 
वाटप दर्शविण्यात येईल . या संदर्भात उमेदवारांशी व्यक्तिशः कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही किंवा त्यांना जागावाटप पत्रे पाठविली 
जाणार नाहीत ; 


( त्र ) ज्या उमेदवारास जागेचे वाटप करण्यात आले असेल तो उमेदवार “ तात्पुरते जागावाटप पत्र ” संकेत स्थळावरून डाऊनलोड 
करून घेईल. जागा-स्वीकृतीच्या वेळेस उमेदवारास , प्रवेश उपस्थिती केंद्रावर, सक्षम प्राधिका-याच्या नावे दर्शनी धनाकर्ष जमा करावा लागेल . 
मूळ कागदपत्रांची पडताळणी केल्यावर आणि उमेदवार सर्व पात्रता निकषांची पूर्तता करत असल्याची खात्री पटल्यावर उपस्थिती केंद्राकडून 
जागा नक्की केली जाईल. केंद्र प्रभारी, स्वीकृतीची संगणकीय पावती देईल; 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


( ट ) जागा -स्वीकृती शुल्क, सर्वसाधारण प्रवर्गातील, विमुक्त जाती /निरधिसूचित जमाती, भटक्या जमाती / विशेष मागासवर्ग / इतर 
मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी रु.५,००० / -, आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी रु .१,००० /- एवढे 
असेल . हे शुल्क कॅप प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवार संबंधित संस्थेत उपस्थित झाल्यास रू.१,००० /- एवढे प्रक्रिया शुल्क वजा करून , 
संस्थेकडे हस्तांतरित केले जाईल आणि उमेदवाराने संस्थेला द्यावयाच्या शुल्कापोटी समायोजित केले जाईल. परंतु जर उमेदवाराने संस्थेत 
उपस्थित होण्यापूर्वी प्रवेश रद्द केला तर , प्रक्रिया शुल्काचे रु .१,००० /- वजा करून उर्वरित रक्कम उमेदवारास परत करण्यात येईल ; 

( ठ ) जागा स्वीकृतीकरिता व्यक्तिशः उपस्थित न राहणे म्हणजे उमेदवाराने देऊ केलेली जागा नाकारली असल्याचे समजण्यात येईल; 
ड ) जर कोणतीही कागदपत्रे किंवा प्रमाणपत्रे विधिअग्राहय किंवा खोटी असल्याचे कोणत्याही वेळी 

आढळून 

आले आणि /किंवा 
उमेदवाराने पात्रता निकषांची पूर्तता केली नाही तर वाटप करण्यात आलेली जागा कोणत्याही वेळी रद्द करण्यात येईल; 

( ढ ) ज्या उमेदवारांना वाटप करण्यात आलेली जागा नाकारावयाची असेल त्यांना स्वीकृती शुल्क भरण्यासाठी उपस्थिती केंद्रावर 
जाण्याची आवश्यकता नाही. वाटप केलेली जागा नाकारणारे उमेदवार , केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या दुस- या आणि /किंवा तिस - या फेरीमध्ये 
सहभागी होऊ शकणार नाहीत . 

१३. संस्थास्तरीय कोटयातील जागा आणि केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेनंतर रिक्त जागांवर प्रवेश – विनाअनुदानित संस्थेचे संचालक 
किंवा प्राचार्य, या जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया खालील पद्धतीचा वापर करून पार पाडतील, 

( क ) उपलब्ध जागांवरील प्रवेश हे पारदर्शक रीतीने व ज्यांनी संस्थेकडे आवेदनपत्र सादर केलेले आहे अशा सर्व उमेदवारांच्या परस्पर 
गुणवत्तेनुसार करण्यात येतील; 

( ख ) ज्यात प्रवेशाचेनियम विनिर्दिष्ट केलेले आहेत , अशी संस्थेची माहिती पुस्तिका किंवा निर्देशपुस्तिका , प्रवेशप्रक्रिया सुरू 
करण्यापूर्वी पुरेसा वेळ मिळेल अशा रीतीने प्रकाशित करण्यात यावी . माहिती पुस्तिकेमधील सर्व माहिती ही संस्थेच्या संकेतस्थळावर देखील 
प्रदर्शित करण्यात यावी; 


( ग ) संस्था, प्रवेशाचे वेळापत्रक आणि संस्थेकडून प्रत्येक पाठ्यक्रमातील भरावयाच्या एकूण जागांची संख्या यांची जाहिरात किमान 
दोन प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये देऊन आणि संस्थेच्या संकेतस्थळावर अधिसूचित करून आवेदनपत्र मागवील; 

( घ ) प्रवेशासाठी वेळोवेळी शासनाने अधिसूचित केलेले व समुचित प्राधिकरणाने विनिर्दिष्ट केलेले पात्रतेचेनिकष पूर्ण करणारे इच्छुक 
उमेदवार हे संबंधित संस्थेचे संचालक किंवा प्राचार्य यांच्याकडे संस्था स्तरावरील प्रवेशासाठी नियम ३(२)( ख ) मध्ये तरतूद केल्यानुसार 
आवेदनपत्र सादर करतील ; 

( ङ ) संस्थेद्वारे , समुचित प्राधिकरणाने विनिर्दिष्ट केल्यानुसार अनिवासी भारतीय कोट्यातील जागा, सक्षम प्राधिकरणाने प्रवेशासाठी 
तयार व प्रसिद्ध केलेल्या गुणवत्ता यादीतील गुणानुक्रमाच्या 

आधारे भरण्यात येतील ; 
( च ) संस्थेस प्रवेशासाठी आवेदन पत्र सादर केलेल्या उमेदवारांना अनिवासी भारतीय उमेदवार कोटा वगळून संस्था कोट्यातील जागा 
भरण्यासाठी, सक्षम प्राधिकरणाने तयार व प्रसिद्ध केलेल्या गुणवत्ता यादीतील परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश देता येतील; 

परंतु , जेथे समुचित प्राधिकरणाने प्रवेशासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षेच्याआधारे प्रवेश विनिर्दिष्ट केलेला असेल अशा वेळी 
अनिवासी भारतीय उमेदवारांना वगळून संस्थास्तरीय कोट्यातील जागा या नियमांच्या नियम ८ ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कार्यपद्धती 
अनुसरून तयार करण्यात आलेल्या परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे भरता येतील; 

( छ) संस्था, संस्थास्तरावर , संस्थास्तरीय कोटयातील जागा , भारताचे समुद्रपार नागरिक / भारतीय वंशाच्या व्यक्तीचा/ आखाती 
देशातील भारतीय कामगारांची मुले ,विदेशी विद्यार्थी, यांचा अधिसंख्य कोट्यातून प्रवेश द्यावयाच्या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी ( याद्या) तयार 
करील आणि सूचनाफलकावर प्रसिद्ध करील आणि ती यादी संस्थेच्या संकेतस्थळावरसुद्धा प्रसिद्ध करील ; 

( ज ) विनिर्दिष्ट केलेल्या पाठ्यक्रमांच्या संस्थास्तरीय कोट्यातील जागा ( अंशतः किंवा पूर्णतः) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेला परत 
करण्याचा उद्देश असणा- या अल्पसंख्याक किंवा अल्पसंख्याकेतर संस्था, केन्द्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या प्रत्येक फेरीतील जागेची रचना प्रदर्शित 
करण्यापूर्वी दोन दिवस अगोदर तसे कळवतील आणि त्या जागांचे, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमांनुसार वाटप करण्यात येईल; 

( झ ) घेतलेल्या आणि रद्द केलेल्या सर्व प्रवेशाबाबतची माहिती संगणकीय ( ऑनलाईन ) प्रणालीमार्फत तात्काळ संस्था अद्ययावत 


. 


करतील ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


३१ 


१४. 


( त्र) जर केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या फे - या पार पडल्यानंतर केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेची जागा रिक्त राहिल्यास किंवा झाल्यास ती जागा 
केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान ज्या प्रवर्गाकरिता राखून ठेवलेली होती, त्याप्रवर्गाच्या उमेदवारामधूनच भरण्यात येईल. तद्नंतरही जागा रिक्त 
राहिल्यास, त्या जागा अर्जदाराच्या परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे भरण्यात येतील. 

संस्था स्तरावरील प्रवेश फेरी - केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या सर्व फे - या पार पडल्यानंतर जागा रिक्त राहिल्यास, त्या जागा 
संस्थास्तरावर, सक्षम प्राधिका -याच्या पूर्वमान्यतेने संस्था स्तरावरील फेरीद्वारे भरण्यात येतील. 

१५. गुणवत्ता यादी व प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या यादीस मान्यता ( १ ) प्रवेशप्रक्रिया संपल्यानंतर अधिनियमाच्या 
कलम ९ च्या पोट- कलम ( ५ ) मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रत्येक विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था , संचालक, तंत्रशिक्षण व प्रवेश 
नियामक प्राधिकरण यांच्याकडे प्रवेश मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव सादर करतील. 


( २ ) प्रवेश मान्यतेसाठीच्या प्रस्तावामध्ये संस्था स्तरावर प्रवेश देण्यात आलेल्या व कोटा असलेल्या अशा सर्व विद्यार्थ्यांची यादी, उमेदवारीचा 
प्रकार , आरक्षण, अर्हता गुण इत्यादी तसेच उमेदवारांच्या प्रवेशासाठीच्या आवश्यक कागदपत्रांचा समावेश असेल . 


१६. संस्थेमधील प्रवेश रद्द केल्यानंतर शुल्काचा परतावा 

( क ) उमेदवार , प्रवेश रद्द करण्यासाठी संगणकीय ( ऑनलाईन ) अर्ज करील आणि प्रवेश रद्द करण्यासाठी असलेल्या प्रणाली निर्मित 
अर्जाची स्वाक्षरीत प्रत संस्थेला सादर करील; 

( ख) उमेदवाराकडून प्रवेश रद्द करण्याबाबत विनंती अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर , संस्था तात्काळ प्रवेश रद्द करील आणि संस्थेच्या लॉगईन 
मार्फत प्रवेश रद्द करण्याबाबत संगणकीय ( ऑनलाईन ) पोच तयार करील आणि उमेदवाराला स्वाक्षरीत प्रत देईल ; 
( ग) प्रवेशाच्या अंतिम दिनांकापूर्वी प्रवेश रद्द केल्यास , शुल्काचा परतावा ,म्हणजेच एकूण शुल्कामधून 

रुपये १,००० / - एवढे प्रक्रिया 
शुल्क वजा करून किंवा समुचित प्राधिकरणाच्या किंवा राज्य शासनाच्या यथास्थिती शुल्क परताव्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार केलेल्या 
नियमान्वये, दोन दिवसांमध्ये संस्थेकडून करण्यात येईल; 

( घ) जर सक्षम प्राधिका-याने घोषित केलेल्या प्रवेशाच्या अंतिम दिनांकानंतर प्रवेश रद्द केला असेल तर , प्रतिभूती ठेव आणि तारण 
धनठेव वगळता कोणताही परतावा मिळणार नाही. 


- 


१७. पहिल्या, दुस - या किंवा तिस - या वर्षानंतर पाठ्यक्रम किंवा संस्था बदलणे ( १) प्रथम वर्षाचा अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण 
केल्यानंतर , पाठ्यक्रम किंवा पाळी बदलण्याची विनंती करणा- या उमेदवाराला, जागांच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहून त्याच संस्थेत तसे बदल 
करण्याची 

मुभा देण्यात येईल आणि हे बदल प्रथम वर्षाच्या किंवा प्रथम व व्दितीय सत्रांच्या एकत्रित गुणांच्या आधारे करण्यात येतील . उमेदवार जो 
पाठ्यक्रम बदलून घेणार आहे त्या पाठ्यक्रमासाठी संबंधित विद्यापीठाने निर्धारित केल्याप्रमाणे उमेदवारांच्या पात्रतेची सुनिश्चिती करण्याची 
जबाबदारी संबंधित संस्थेच्या प्राचार्यांची असेल . अशा बदलांची सूची, प्रवेश नियामक प्राधिकरणाच्या कार्यालयाला कळविण्यात येईल. 
( २) एका वर्षानंतर उमेदवारांचा ( पाठ्यक्रम किंवा संस्था) बदल पुढील पद्धतीने करण्यात येईल , 

( क ) प्रथम वर्षात एकदा प्रवेश घेतलेला उमेदवार त्याच शैक्षणिक वर्षात इतर कोणतीही संस्था बदलून मागण्यास पात्र असणार नाही; 

( ख ) प्रथम वर्षाच्या परीक्षेमध्ये किंवा प्रथम व व्दितीय या दोन्ही सत्रांच्या सर्व विषयामध्ये उत्तीर्ण असणारा किंवा उत्तीर्ण होण्यासाठी 
आवश्यक असलेल्या विषयांपैकी एका विषयात अनुत्तीर्ण असलेला उमेदवार, संस्था किंवा पाठ्यक्रम बदलून घेण्यास पात्र असल्याचे 
समजण्यात येईल ; 

( ग) विनाअनुदानित संस्थेतील विद्यार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत शासकीय किंवा शासकीय अनुदानित संस्था, कोणत्याही टप्प्यावर 
बदलून घेता येणार नाही. तथापि , शासकीय किंवा शासकीय अनुदानित संस्थेतील उमेदवाराला, विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थेमध्ये बदल 
करून देण्याची मागणी करता येईल ; 


( घ ) विद्यार्थ्यांना, कोणत्याही टप्प्यावर स्वायत्त संस्थांमध्ये बदलून जाता येणार नाही; 

( ङ ) विनाअनुदानित संस्थांमध्ये बदलून जाणे :- विनाअनुदानित संस्थांचे प्राचार्य हे, प्रवेश नियामक प्राधिकरण यांच्या पूर्व मान्यतेने , 
संस्थेचे ना - हरकत प्रमाणपत्र , विद्यापीठाचेविद्यापीठ पात्रता प्रमाणपत्र व रिक्त जागांबाबतची स्थिती सादर केल्यावर, बदल करून घेण्याच्या 
मागणीसाठी इतर संस्थामधील उमेदवारांचा विचार करतील. उमेदवार , जो पाठ्यक्रम बदलून घेत आहे, त्या पाठ्यक्रमासाठी संबंधित 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


विद्यापीठाने निर्धारित केल्याप्रमाणे, उमेदवारांच्या पात्रतेची सुनिश्चिती संस्थेचे प्राचार्य किंवा संचालक करतील; 

( च) संस्थेच्या प्राचार्यांच्या शिफारशीशिवाय प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडून कोणताही अर्ज दाखल करून घेतला जाणार नाही ; 

( छ ) जर बदल करून घेण्याच्या प्रक्रियेपूर्वी, विद्यापीठाचा निकाल घोषित झाला नसेल तर, त्या विद्यापीठाचे उमेदवार बदल करून 
घेण्याबाबतच्या मागणीपासून वंचित राहतील . 
( ३ ) अधिसंख्य कोट्यातील जागेअंतर्गत प्रवेश देण्यात आलेले उमेदवार हे पाठ्यक्रम किंवा संस्था बदलासाठी पात्र असणार नाहीत . 


अनुसूची -एक 
( प्रथम वर्ष प्रवेशाकरिता ) 


(नियम ६ व ७ पहा ) 


क . मंजूर प्रवेश क्षमतेअंतर्गत जागांचे वाटप 


अ.क्र . संस्थेचा प्रकार 


महाराष्ट्र 
उमेदवार 


जागांची संख्या- मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या टक्केवारीप्रमाणे 
केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया जागा 

संस्थास्तरीय जागा ( कोटा ) 
राज्यातील अखिल 

अल्पसंख्याक [ एन आर आय साठीच्या 
भारतीय 

समाजा 

५ % ( कोटा) जागासह , लागू 
स्तरावरील जागा साठीचा कोटा असल्यास 


१५ टक्के 


काही नाही 


२० टक्के 


१ विना अनुदानित खाजगी स्वायत्त 

व्यावसायिक शैक्षणिक ६५ टक्के ( राज्यस्तरीय ) 
संस्था ( अल्पसंख्याका 

बिगर स्वायत्त 
साठीच्या संस्था वगळून ). मूळ विद्यापीठासाठी ४५.५ टक्के , 

अन्य विद्यापीठासाठी १ ९.५ टक्के 


किमान ५१ 


२० टक्के 


२ विना अनुदानित स्वायत्त 

केंद्रीभूत प्रवेश 
अल्पसंख्याक शैक्षणिक महाराष्ट्र राज्यातील जागांपैकी $ १०० प्रक्रियेअंतर्गत 

टक्के @ 
संस्था. टक्के ( राज्यस्तरीय) 

असणा- या जागांपैकी 


बिगर स्वायत्त - 


१५ टक्के 


महाराष्ट्र राज्यातील जागांपैकी $ मूळ 
विद्यापीठासाठी ७० टक्के , व 
अन्य विद्यापीठासाठी ३० टक्के जागा $ 


कॅप जागा = मंजूर प्रवेशसंख्या – संस्थास्तरीय जागा ( कोटा ) 
# अल्पसंख्याक उमेदवारासाठीच्या जागा वगळून केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतील जागा 
$ महाराष्ट्र राज्यातील जागा = केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतील जागा - ( अखिल भारतीय उमेदवारासाठी जागा + अल्पसंख्याक उमेदवारासाठीच्या 

जागा ) 
% - टक्केवारी 


* संस्थास्तरावरील जागा ( कोटा ) व अल्पसंख्याक उमेदवारासाठीच्या जागा ( कोटा) वगळता या जागा महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेल्या 

व अखिल भारतीय उमेदवारी असलेल्या उमेदवारामधून निर्धारित प्रमाणामध्ये भरण्यात येतील. 
@ अल्पसंख्याक संस्था कमीत कमी टक्के जागा केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमधून ( अल्पसंख्याक समुदायाच्या उमेदवारामधून ) भरेल . ही संख्या 
कमाल १०० टक्के पर्यंत असू शकेल. तथापि प्रत्येक संस्था केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी त्यांच्या संस्थेतील अल्पसंख्याक 
कोट्यातून भरावयाच्या जास्तीत जास्त टक्के ( जागा ) घोषित करतील आणि सक्षम प्राधिका- यास कळवतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


m 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


ख . 


अधिसंख्य जागांचे वाटप 


( १) जम्मू व काश्मीर मधून विस्थापित झालेल्या उमेदवारासाठीच्या जागा सक्षम प्राधिकरणाकडून भरण्यात येतील. उपलब्ध जागांची संख्या 
शासनाच्या धोरणानुसार असेल. 
( २ ) भारताचे 

समुद्रपार नागरिक / भारतीय वंशाचे नागरिक /विदेशी विद्यार्थी व आखाती देशातील भारतीय कामगारांची मुले या प्रवर्गातील 
उमेदवारांसाठीच्या जागा संस्थेकडून भरण्यात येतील. या जागांची संख्या मंजूर प्रवेशसंख्या जागांच्या १५ टक्के किंवा समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी 
दिलेल्या मान्यतेनुसार असेल ( लागू असल्यास ). 

अनुसूची - दोन 
( अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान आणि औषधनिर्माणशास्त्रातील थेट द्वितीय वर्ष प्रवेशाकरिता ) 

(नियम ६ व ७ पहा ) 
केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेचा (कॅप ) विकल्प नमुना सादर करण्यापूर्वी, उपलब्ध जागांची विभागणी संकेतस्थळावर अधिसूचित करण्यात येईल . 
( एक )- आनुषंगिक प्रवेशासाठीच्या जागा : मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या २० टक्के, ज्या मंजूर प्रवेशक्षमतेपेक्षा अधिक , अधिसंख्य असतील . 
( दोन )- मंजूर प्रवेशक्षमतेतील रिक्त राहिलेल्या जागा ( एस ) :उपरोक्त शिवाय, एखाद्या पाठ्यक्रमाच्या रिक्त जागा, ज्याची गणना खालीलप्रमाणे 

करण्यात येईल त्या प्रवेशासाठी उपलब्ध असतील : 


.. 


एस = एसआय - ( एसआय अंतर्गत प्रवेश - सी - एफ + बी 


एल + पी ), जर 


एस > 0 तर , त्यादेखील उपलब्ध असतील , 


विवरण 


गणना करताना 
वापरलेले संक्षेप 


एसआय 

मंजूर प्रवेशक्षमता 
एसआय अंतर्गत प्रवेश 

मंजूर प्रवेशक्षमतेमधील जागांवर झालेले प्रवेश 
सी 

मंजूर प्रवेश क्षमते अंतर्गत प्रथम वर्ष स्तरावर रद्द झालेल्या प्रवेशांची संख्या 
एफ 

संलग्न विद्यापीठाच्या नियमांनुसार द्वितीय वर्ष प्रवेशासाठी पात्र न ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 
बी 

संलग्न विद्यापीठाच्या नियमांनुसार द्वितीय वर्ष प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या , अगोदरच्या तुकडीतील विद्यार्थ्यांची 

संख्या 
एल 

द्वितीय वर्षासाठी दुस - या संस्थेतून संस्थेत आलेल्या आणि /किंवा त्याच संस्थेतील अन्य पाठ्यक्रमातून दुसरा 

पाठ्यक्रम बदलून घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 
एस 

मंजूर प्रवेशक्षमते अंतर्गत रिक्त राहिलेल्या जागा 
पी 

द्वितीय वर्षासाठी दुस - या संस्थेतून संस्थेत आलेल्या आणि /किंवा त्याच संस्थेतील अन्य पाठ्यक्रमातून दुसरा 
पाठ्यक्रम बदलून 

घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 
स्पष्टीकरण १.- मंजूर प्रवेशक्षमते अंतर्गत रिक्त राहिलेल्या जागांची गणना करताना कोणत्याही प्रकारच्या अधिसंख्य जागेवर / जागांवर 
प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचा विचार केला जाणार नाही. 

स्पष्टीकरण २.- वेळापत्रकानुसार , मंजूर प्रवेशक्षमते अंतर्गत रिक्त जागांची गणना करण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत विद्यापीठाचाकिंवा 
संस्थेचा निकाल घोषित करण्यात आला नसेल तर,‘ बी चे मूल्य हे अगोदरच्या तुकडयांमध्ये असलेल्या आणि मागील शैक्षणिक वर्षामध्ये परीक्षेला 
बसलेल्या उमेदवारांची एकूण संख्या म्हणून विचारात घेतले जाईल. 
स्पष्टीकरण ३.- निकाल घोषित झाल्यानंतर पुनःपरीक्षार्थांना सामावून घेतल्यानंतरच केवळ पाठ्यक्रम बदलून दिला जाईल. 
( तीन ) - थेट द्वितीय वर्षाची स्वतंत्र तुकडी : पाठ्यक्रमांच्या थेट व्दितीय वर्षाच्या स्वतंत्र तुकडीकरिता, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 

परिषदेने मान्यता दिलेल्या, मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या १०० टक्के या प्रमाणात या जागा असतील . 


भाग चार - ब -५ 


३४ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 


थेट द्वितीय वर्षासाठी जागांची विभागणी 


अ.क्र . 


संस्थेचा प्रकार 


सक्षम प्राधिका-याकडील जागांची संख्या (केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया जागा) मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या टक्केवारी 
प्रमाणे किंवा ( आनुषंगिक प्रवेश जागा + रिक्त जागा) याच्या टक्केवारीप्रमाणे 


सर्वसाधारण जागा 


अल्पसंख्याक कोटा 


१ 


काही नाही 


विनाअनुदानित खाजगी 
व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था 
( अल्पसंख्याकासाठीच्या 


( आनुषंगिक प्रवेश जागा + रिक्त जागा ) 
यांच्या १०० टक्के स्वतंत्र तुकडी : मंजूर 
प्रवेशक्षमतेच्या १०० टक्के 


संस्था वगळून ) 


२ 


किमान ५१ टक्के 


विनाअनुदानित अल्पसंख्याक 
व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था 


( आनुषंगिक प्रवेश जागा + रिक्त जागा 

अल्पसंख्याकासाठीच्या जागा ) 
स्वतंत्र तुकडी : ( मंजूर प्रवेशक्षमता 
अल्पसंख्याकासाठीच्या जागा ). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . किरण पाटील , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


३५ 


१ ९ २ 


बुधवार , जुलै २०, २०१६ / आषाढ २९, शके १ ९ ३८ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ११ मार्च २०१६ 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम, २०१५ . 

क्रमांक टीईएम . २०१५/ सीआर ५३६/ टीई- ४. - महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे 
विनियमन ) अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा महा. २८ ) च्या कलम २३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र 
शासन , याद्वारे पूर्णवेळ व्यावसायिक तांत्रिक पदविका पाठ्यक्रमांच्या प्रथमवर्ष व थेट द्वितीय वर्षाला ( अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान , 
औषधनिर्माणशास्त्र आणि हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेयव्यवस्था तंत्रज्ञान ) द्यावयाचे प्रवेश विनियमित करण्यासाठी पुढील नियम करीत 


आहे : 


२ . संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.—(१) या नियमांना, महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (पूर्ण वेळ 
व्यावसायिक तांत्रिक पदविका पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे विनियमन ), नियम , २०१६, असे म्हणावे ; 

( २) ते दिनांक ११ मार्च २०१६ पासून अंमलात येतील. 
२ . व्याख्या.— ( १) या नियमांमध्ये , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( क ) “ अधिनियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे 
विनियमन ) अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा महा. २८ ), असा आहे ; 

( ख ) प्रवेश उपस्थिती केंद्र याचा अर्थ, जेथे उमेदवार प्रवेशाबाबतची कागदपत्रे सादर करून आणि शुल्काचा भरणा 
करून प्रवेश निश्चित करण्यासाठी उपस्थित राहील असे केंद्र, असा आहे ; 


. 


आवेदनपत्राचा नमुना 


" 


याचा अर्थ, उमेदवाराने प्रवेशाकरिता संगणकीय पद्धतीने ( ऑनलाईन ) भरावयाचा विहित 


( ग ) 
नमुना, असा आहे 


भाग चार - ब -५ अ 


३६ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


( घ ) स्वायत्त संस्था ” याचा अर्थ, ज्या संस्थेला महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाने आणि महाराष्ट्र शासनाने स्वायत्तता 
प्रदान केलेली आहे अशी संस्था, असा आहे ; 


( ङ ) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप ) जागा याचा अर्थ, सक्षम प्राधिका- याकडून केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत (कॅप ) 
ज्या जागांवर प्रवेश देण्यात येतात अशा जागा , असा आहे ; 


“ 


( च ) पाठ्यक्रम याचा अर्थ अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान , औषधनिर्माणशास्त्र आणि हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेयव्यवस्था 
तंत्रज्ञान यामधील पदविका तांत्रिक पाठ्यक्रम, असा आहे ; 


( छ ) " 


११ 


पात्र उमेदवार याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये शासनाने वेळोवेळी अधिसूचित 
केल्यानुसार विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशासाठी पात्र असणारे उमेदवार , असा आहे ; 

( ज ) “ सुविधा केंद्र याचा अर्थ, जेथे आवेदनपत्रासंबंधातील सामग्रीची विक्री, संगणकीय पद्धतीने ( ऑनलाईन ) नमुने 
भरणे, कागदपत्रांची पडताळणी व तक्रारींचे निवारण करणे यांसारख्या सेवा पुरविल्या जातात, असे केंद्र, 

असा आहे 
( झ ) 

याचा अर्थ, नियम ४(१ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महसूल जिल्हा क्षेत्र , असा आहे 
( त्र ) “ एचएससी याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे घेण्यात येणारी उच्च 
माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र ( इयत्ता १२ वी ) परीक्षा अथवा मान्यताप्राप्त मंडळाकडून देण्यात येणारे, त्यास समतुल्य असे प्रमाणपत्र , 
असा आहे ; 


मूळ जिल्हा " 


" 


" 


( ट ) संस्थास्तरीय कोटा याचा अर्थ, शासनाने किंवा समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी जाहीर केल्यानुसार पात्र 
उमेदवारांच्या प्रवेशासाठी संस्था स्तरावर उपलब्ध असणा- या जागा, असा आहे ; 
( ठ ) परस्पर गुणवत्ता 

याचा अर्थ, उमेदवारांच्या विविध वर्गांच्या । प्रवार्गाच्या संबंधात गुणानुक्रम , असा आहे ; 
( ड ) 

आयटीआय ” याचा अर्थ, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, असा आहे ; 


“ 


“ 


“ 


" 


( ढ ) एमएसबीटीई याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ , अधिनियम , १ ९९ ७ ( १९९ ७ चा महा. ३८ ) द्वारे 
स्थापन करण्यात आलेले महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ , असा आहे 
( ण ) 

" अल्पसंख्याकासाठी जागा याचा अर्थ, ती संस्था ज्या अल्पसंख्याक समाजाकरिता आहे अशा , राज्यातील 
अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांकरिता राखून ठेवलेल्या जागा, असा आहे ; 

( त ) “ बिगर स्वायत्त संस्था ” याचा अर्थ, ज्या स्वायत्त संस्था नाहीत अशा संस्था , असा आहे 

( थ) “ भारताचे समुद्रपार नागरीक ” याचा अर्थ, सरकारने नागरिकत्व अधिनियम , १९ ५५ च्या कलम ७ क अन्वये घोषित 
केलेले भारताचे ( समुद्रपार ) नागरिकत्व म्हणून नोंदणी केलेला उमेदवार / व्यक्ती, असा आहे आणि त्यामध्ये भारतीय वंशाच्या 
व्यक्तींचा समावेश होतो ; 


• 


“ 


स्पष्टीकरण : —या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, सर्व विद्यमान भारतीय वंशाच्या व्यक्ती म्हणजे ज्यांनी गृह मंत्रालय भारत 
सरकारच्या अधिसूचना क्र . २६०११/ ०४ /९ ८ / एफ ( एक ), दिनांक १९ ऑगस्ट २००२ अनुसार नोंदणी केलेली असून त्या 
कार्डधारक आहेत व त्यांना आता गृह मंत्रालय भारत सरकारच्या अधिसूचना क्र . 

अधिसूचना क्र . २५०२४ / ९ / २०१४ / एफ ( एक ) , 
दिनांक ९ जानेवारी २०१५ अनुसार भारताचे कार्डधारक समुद्रपार नागरीक समजण्यात येईल 

( ध ) मूळ जिल्ह्याबाहेरील ( ओएचडी ) याचा अर्थ, मूळ जिल्ह्यातून नसलेला, असा आहे ; 

( न ) अर्हता परीक्षा याचा अर्थ, ज्या परीक्षेच्या आधारे एखादा उमेदवार प्रवेशाकरिता पात्र होतो अशी परीक्षा किंवा 
तिला समतुल्य असलेली परीक्षा, असा आहे 

( प) “ एसएससी ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे घेण्यात येणारी माध्यमिक 
शाळा प्रमाणपत्र ( इयत्ता १० वी ) परीक्षा किंवा मान्यताप्राप्त मंडळाकडून देण्यात येणारे त्यास समतुल्य असे प्रमाणपत्र , असा 
आहे : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


३७ 


66 


" 


( फ ) “ अधिसंख्य जागा 

याचा अर्थ, समुचित प्राधिकरणाने आणि शासनाने वेळोवेळी मान्यता दिलेल्या , मंजूर 
प्रवेशक्षमतेहून अधिक असतील अशा जागा, असा आहे. 

( २) या नियमांमध्ये वापरलेल्या, परंतु व्याख्या न केलेल्या शब्दांना व शब्दप्रयोगाना अधिनियमामध्ये अनुक्रमे जो अर्थ नेमून 
दिलेला असेल तोच अर्थ असेल . 

३ . आवेदनपत्र मागविणे. ( १) सक्षम प्राधिकारी, व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थामध्ये त्या शैक्षणिक वर्षाकरिता व्यावसायिक 
पाठ्यक्रमाच्या प्रवेशाकरिता केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्याकरिता उमेदवारांकडून संगणकीय ( ऑनलाईन ) पद्धतीने अर्ज 
मागवील . 


( २) व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थामध्ये व्यावसायिक पाठ्यक्रमांकरिता उमेदवारांनी प्रवेश घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपद्धती 


असेल, 


• 


( क ) या नियमांच्या नियम ६( १), ६( २ ) आणि ६( ४ )( ख ) मध्ये नमूद केलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार सक्षम 
प्राधिकरणाकडे केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेश मिळावा यासाठी आवेदनपत्र सादर करतील 

( ख ) या नियमांच्या नियम ६( ३ ) मध्ये नमूद केलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार प्रथम सक्षम प्राधिकरणाकडे आवेदनपत्र 
सादर करतील , समुचित प्राधिकरणाने विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश देणे संस्थाना शक्य व्हावे म्हणून 
सक्षम प्राधिकारी अशा सर्व उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार करून प्रसिद्ध करील ; 

( ग) या नियमांच्या नियम ६( ३) व ६( ४)( क ) मध्ये नमूद केलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध 
झाल्यानंतर संस्थास्तरावरील प्रवेशासाठी संबंधित संस्थेकडे आवेदनपत्र सादर करतील . संस्था , सक्षम प्राधिका-याने तयार करून 
प्रसिद्ध केलेल्या गुणवत्ता यादीतील परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश देईल . 

( ३) उमेदवाराने आवेदनपत्राचा नमुना भरतेवेळी लागू असतील त्याप्रमाणे आवश्यक प्रमाणपत्रे संबंधित सक्षम प्राधिका-याने विहित 
केलेल्या आवश्यक प्रपत्रात सादर करावीत . 


४. उमेदवारीचे प्रकार. 


( १) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी , 


प्रकार 


पात्रतेचेनिकष 


मूळ जिल्हा 


66 


“ ए 


( क ) एसएससी नंतरच्या पदविका पाठ्यक्रमाच्या प्रथम वर्षासाठी : 

अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचेठिकाण 

ज्या जिल्हा क्षेत्रात येते तो जिल्हा. 
महाराष्ट्र राज्यातील मान्यताप्राप्त संस्थेमधून इयत्ता ८ वी , ९वी आणि एसएससी 
परीक्षा उत्तीर्ण झालेले उमेदवार ; 


( ख ) एचएससी नंतरच्या पदविका पाठ्यक्रमाच्या प्रथम वर्षासाठी, 


( एक ) औषधनिर्माणशास्त्र - महाराष्ट्र राज्यातील मान्यताप्राप्त संस्थेमधून भौतिकशास्त्र 

व रसासयनशास्त्र या अनिवार्य विषयासह गणित किंवा जीवशास्त्र ( वनस्पतीशास्त्र 
आणि प्राणीशास्त्र ) यापैकी एक विषय घेऊन एचएससी विज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण 

झालेला उमेदवार ; 
( दोन ) हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेयव्यवस्था तंत्रज्ञान - महाराष्ट्र राज्यातील मान्यताप्राप्त 

संस्थेमधून एचएससी परीक्षा उत्तीर्ण झालेला उमेदवार 
( तीन ) सरफेस कोटिंग तंत्रज्ञान - महाराष्ट्र राज्यातील मान्यताप्राप्त संस्थेमधून इंग्रजी, 

भौतिकशास्त्र , रसायनशास्त्र आणि गणित विषयासह एचएससी परीक्षा, उत्तीर्ण 
झालेला उमेदवार 


•• 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


प्रकार 


मूळ जिल्हा 


बी 


" 


“ 


सी 


" 


" 


पात्रतेचेनिकष 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
( ग ) एसएससी नंतरच्या पदविका पाठ्यक्रमाच्या थेट द्वितीय वर्षासाठी - महाराष्ट्र राज्यातील 

मान्यताप्राप्त संस्थेमधून महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची 
एचएससी विज्ञान किंवा तांत्रिक विषयासह एचएससी विज्ञान किंवा व्यावसायिक 
परीक्षेसह एचएससी विज्ञान किंवा एसएससी नंतरचा यथोचित विशेषिकरणासहचा 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमधून २ वर्षांचा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण झालेले उमेदवार ; 
जो उमेदवार वरील प्रकार “ ए ” मधील निकषांची पूर्तता करीत नसेल, परंतु तो किंवा अधिवास प्रमाणपत्र देणा -या प्राधिकरणाचे 
त्याचे वडील किंवा आई महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असून त्यांच्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र ठिकाण ज्या जिल्ह्यात येत असेल तो 
आहे, असा उमेदवार . 

जिल्हा. 
जो उमेदवार एकतर प्रकार ए ” किंवा प्रकार “ बी ” मधील निकषांची पूर्तता करीत उमेदवाराच्या वडिलांच्या किंवा आईच्या 
नसेल, परंतु ज्या उमेदवाराचे वडील किंवा आई केंद्र शासनाचेकिंवाकेंद्र शासनाच्या पदस्थापनेचेठिकाण ज्या जिल्ह्यात येत 
उपक्रमातील कर्मचारी आहेत व ज्यांची पदस्थापना महाराष्ट्र राज्यात झालेली आहे व असेल तो जिल्हा. 
कॅपसाठी आवेदनपत्र सादर करण्याच्या शेवटच्या तारखेच्या आधी ते महाराष्ट्र राज्यात 

कामावर रुजू झालेले आहेत , असा उमेदवार . 
डी जो उमेदवार वरील प्रकार “ ए ”, प्रकार “ बी ” 

प्रकार “ बी ” व प्रकार “ सी मधील निकषांची उमेदवाराच्या वडिलांच्या किंवा आईच्या 
पूर्तता करीत नसेल, परंतु त्याचे वडील किंवा आई महाराष्ट्र शासनाचेकिंवा महाराष्ट्र पदस्थापनेचे किंवा ते निवृत्त झाल्यास 
शासनाच्या उपक्रमाचे कर्मचारी किंवा निवृत्त कर्मचारी आहेत . 

निवृत्तीनंतर स्थायिक झाल्याचे ठिकाणी 
किंवा त्यांची जर महाराष्ट्राबाहेर 
प्रतिनियुक्ती करण्यात आली असेल तर , 
अंतिम पदस्थापनेचेठिकाणी, ज्या जिल्ह्यात 

येत असेल तो जिल्हा. 
“ ई ” ( क ) एसएससी नंतरच्या पदविका पाठ्यक्रमाच्या प्रथम वर्षासाठी : 

उमेदवाराचा मूळ जिल्हाबाहेरील जागांसाठी 
महाराष्ट्र -कर्नाटक वादग्रस्त सीमाक्षेत्रातील मान्यताप्राप्त संस्थेमधून इयत्ता ८ वी , किंवा राज्यस्तरावरील जागांसाठी विचार 
९ वी आणि एसएससी परीक्षा उत्तीर्ण झालेला आणि ज्याची मातृभाषा 

मराठी आहे 

करण्यात येईल . 
असा उमेदवार ; 
( ख ) एचएससी नंतरच्या पदविका पाठ्यक्रमाच्या प्रथम वर्षासाठी, 
( एक ) औषधनिर्माणशास्त्र - महाराष्ट्र-कर्नाटक वादग्रस्त सीमाक्षेत्रातील मान्यताप्राप्त 

संस्थेमधून भौतिकशास्त्र व रसायनशास्त्र या अनिवार्य विषयासह गणित 
किंवा जीवशास्त्र ( वनस्पतीशास्त्र आणि प्राणीशास्त्र ) यापैकी एक विषय घेऊन 
एचएससी विज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण झालेला आणि ज्याची मातृभाषा मराठी आहे , 

असा उमेदवार ; 
( दोन ) हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेयव्यवस्था तंत्रज्ञान - महाराष्ट्र -कर्नाटक वादग्रस्त 

सीमाक्षेत्रातील मान्यताप्राप्त संस्थेमधून एचएससी परीक्षा उत्तीर्ण झालेला 

आणि ज्याची मातृषाभा मराठी आहे, असा उमेदवार ; 
( तीन ) सरफेस कोटिंग तंत्रज्ञान - महाराष्ट्र-कर्नाटक वादग्रस्त सीमाक्षेत्रातील मान्यताप्राप्त 

संस्थेमधून इंग्रजी, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित विषयासह एचएससी 

परीक्षा, उत्तीर्ण झालेला आणि ज्याची मातृभाषा मराठी आहे, असा उमेदवार ; 
( ग ) एएससी नंतरच्या पदविका पाठ्यक्रमाच्या थेट द्वितीय वर्षासाठी - महाराष्ट्र -कर्नाटक 

वादग्रस्त सीमाक्षेत्रातील मान्यताप्राप्त संस्थेमधून एचएससी विज्ञान किंवा तांत्रिक 
विषयासह एचएससी विज्ञान किंवा व्यावसायिक परीक्षेसह एचएससी विज्ञान किंवा 
एसएससी नंतरचा यथोचित विशेषिकरणासहचा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा दोन वर्ष 
कालावधीचा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण झालेला आणि ज्याची मातृभाषा मराठी आहे, असा 
उमेदवार . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 


३ ९ 


( घ ) ज्या उमेदवारांनी फ्लोट किंवा स्लाईड हा पर्याय निवडलेला असेल आणि त्यांना वरच्या पसंतीक्रमाची त्यांच्या 
निवडीची जागा मिळाली असेल , अशा वेळी त्या उमेदवारांनी अगोदरच्या फेरीमध्ये स्वीकारलेली जागा ते आपोआप गमावतील ; 


. 


ङ ) ज्या उमेदवारांना त्यांच्या पहिल्या पसंतीचा प्रवेश देऊ करण्यात आला आहे अशा उमेदवारांना फ्लोट किंवा स्लाईड 
हे पर्याय उपलब्ध असणार नाहीत . 


.. 


( ३) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेची (कॅपची) चौथी फेरी आयोजित करणे.—( क ) या फेरीकरिता उपलब्ध जागा संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात येतील. उमेदवारांना संगणकीय ( ऑनलाईन ) पध्दतीने विकल्प नमुना भरण्यास किंवा पूर्वी भरलेल्या नमुन्यामध्ये बदल 
करण्यास मुभा देण्यात येईल . या फेरीदरम्यान वाटप करावयाच्या जागा पुढील शर्तीच्या अधीनतेने देण्यात येतील, 

( एक ) ही फेरी सुरू होण्यापूर्वी, उमेदवारांना स्लाईडिंग किंवा फ्लोटिंग या विकल्पावरुन फ्रिझिंग किंवा नेमके त्या उलट 
क्रमाने आपला विकल्प बदलता येईल ; 

( दोन ) ज्या उमेदवारांना अगोदरच्या कोणत्याही फे - यांमध्ये कोणतीही जागा मिळालेली नाही अथवा ज्यांनी अगोदरच्या 
फे -यांमध्ये त्यांचा प्रवेश घेऊन तो रद्द केला आहे किंवा जागा नाकारली आहे अथवा ज्यांनी यापूर्वी फ्रिझ चा विकल्प निवडला 
होता परंतु जे या अंतिम फेरीमध्ये फ्लोटिंग व स्लाईडिंग विकल्प निवडण्यास इच्छुक आहेत असे उमेदवार या फेरीमध्ये भाग 
घेण्यास पात्र असतील 

( तीन ) ज्यांनी फ्लोटिंग व स्लाईडिंग या विकल्पाची निवड केली असेल आणि जे या फेरीकरितादेखील अर्ज करीत 
असतील असे उमेदवार , त्यांना पूर्वीच्या फेरीमध्ये वाटप झालेल्या संस्थेचे नाव त्यांच्या पसंतीक्रमाच्या यादीत नमूद करतील. 
एकदा का वरच्या पसंतीक्रमानुसार नवीन जागेचे वाटप करण्यात आले की मग, अगोदर करण्यात आलेले वाटप आपोआप 
रद्द होईल ; 

( चार ) स्लाईडिंग व फ्लोटिंग हे विकल्प या फेरीमध्ये वाटप केलेल्या जागांसाठी उपलब्ध असणार नाहीत . 
( ख ) उमेदवाराने उपस्थिती केंद्रावर उपस्थित होणे आणि केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप ) चौथ्या फेरीच्या वाटपानुसार देऊ केलेली 
जागा स्वीकारणे. 

( ४ ) संस्थेमध्ये उपस्थित राहून प्रवेश कायम करणे ,- केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप ) अंतिम फेरीनंतर, उमेदवार त्यास वाटप 
केलेल्या संस्थेमध्ये उपस्थित राहील व त्या संस्थेतील आपला प्रवेश कायम करील . 

केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप ) वाटपाचे टप्पे आणि पद्धती. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत (कॅपअंतर्गत ) येणा- या 
जागांचे वाटप पुढील पद्धतीनुसार करण्यात येईल : 
( १) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असणारे उमेदवार 

-संगणकीकृत वाटपाचे टप्पे पुढीलप्रमाणे आहेत, 
टप्पा एक : सर्व उमेदवारांसाठी , 

( क ) विविध प्रवर्गातील सर्व उमेदवारांचा ( तांत्रिक , तंत्रिकेतर खुला, राखीव , पुरुष, महिला) त्यांच्या परस्पर गुणवत्तेनुसार 
जागा वाटपाकरिता विचार करण्यात येईल ; 


९ . 


( ख ) अल्पसंख्याक संस्थाबाबत संस्था ज्या अल्पसंख्याक समाजाकरिता आहे त्या समाजातील , राज्याच्या उमेदवारांना 
त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे , अल्पसंख्याकासाठीच्या जागांचे वाटप करण्यात येईल किंवा अशा जागा त्यांच्या गुणवत्तेनुसार उपलब्ध 
नसल्यास, खुल्या प्रवर्गातील जागांचे त्यांच्या परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे वाटप करण्यात येईल ; 

( ग ) मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांचा, त्यांच्या परस्पर- गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील , जागांसाठी विचार करण्यात 
येईल किंवा जर त्यांच्या गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातील जागा उपलब्ध होत नसतील तर त्यांच्या संबंधित राखीव प्रवर्गातील 
जागा वाटपासाठी विचार केला जाईल ; 

( घ ) विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांचा, त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील जागा वाटपासाठी विचार केला 
जाईल आणि अशा जागा उपलब्ध होत नसतील तर असे उमेदवार त्यांचा विशेष मागासवर्ग प्रवर्गामध्ये समावेश होण्यापूर्वी 
ते ज्या मागास प्रवर्गामध्ये होते अशा त्या मूळ मागासवर्ग प्रवर्गातील जागावाटपासाठी विचार करण्यात येईल 

( ङ ) विकलांग व्यक्ती प्रवर्गातील उमेदवारांचा त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या जागा वाटपासाठी विचार करण्यात येईल , 
अशा प्रकारच्या जागा त्यांच्या गुणवत्तेनुसार उपलब्ध होत नसतील तर, त्यांच्या परस्पर गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातील जागा 
वाटपासाठी विचार केला जाईल ; 


• 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 


( च ) संरक्षण प्रवर्गातील उमेदवारांचा त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या जागांकरिता त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे किंवा अशा 
जागा त्यांच्या गुणवत्तेनुसार उपलब्ध होत नसतील तर , त्यांच्या परस्पर गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातील जागांच्या वाटपासाठी विचार 
केला जाईल ; 

छ ) अर्हता परीक्षेत तांत्रिक किंवा व्यावसायिक विषय असणा- या उमेदवारांना जागांचे वाटप करतेवेळी, जागांची उपलब्धता 
खालीलप्रमाणे तपासण्यात येईल , 

( एक ) खुल्या प्रवर्गात तांत्रिक विषय असलेल्या उमेदवारांसाठी असणा- या जागा ; 
( दोन ) संबंधित राखीव प्रवर्गात तांत्रिक विषय असलेल्या उमेदवारांसाठी असणा- या जागा ; 
( तीन ) खुल्या प्रवर्गात सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी असणा- या (तांत्रिक आणि तांत्रिकेतर दोहोकरिता) जागा ; 

( चार ) संबंधित राखीव प्रवर्गात सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी असणा- या ( तांत्रिक आणि तांत्रिकेतर दोहोकरिता ) जागा. 
टप्पा- दोन : महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागांचे पुरुष उमेदवारांना वाटप,-मागासवर्ग प्रवर्गातील किंवा खुल्या प्रवर्गातील महिला 
उमेदवारांना जागांचे वाटप झाल्यानंतर , जर जागा रिक्त राहिल्या तर अशा रिक्त राहिलेल्या जागांचे वाटप संबंधित मागासवर्गातील 
किंवा खुल्या प्रवर्गातील 

पुरुष 

उमेदवारांना करण्यात येईल . 
टप्पा - तीन 

: विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता,- जर मागासवर्ग प्रवर्गातील जागा रिक्त राहिल्या तर अशा रिक्त 
राहिलेल्या जागांच्या कमाल २ टक्के इतक्या मर्यादेपर्यंत , विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांना अशा जागांचे वाटप करण्यात येईल. 

टप्पा- चार : मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांच्या संबंधित गटासाठी,-जर पुढील मागासवर्ग प्रवर्गातील संबंधित गटातील जागा 
रिक्त राहिल्या तर , त्या रिक्त राहिलेल्या जागांचे वाटप संबंधित गटामधील उमेदवारांना करण्यात येईल 
गट-१ : ( एक ) अनुसूचित जाती व बौद्ध धर्मांतरित अनुसूचित जाती ( एससी ) 

( दोन ) विनिर्दिष्ट क्षेत्राबाहेर राहणा- या जमातीसह अनुसूचित जमाती ( एसटी ). 
गट-२ : ( एक ) विमुक्त जाती /निरधिसूचित जमाती (व्हीजे / डीटी ) / एनटी( ए ) ; 

( दोन ) भटक्या जमाती १ ( एनटी- बी ). 


- 


गट -३ : 


( एक ) भटक्या जमाती २ ( एनटी - सी ) 
( दोन ) भटक्या जमाती ३ ( एनटी - डी ) ; 
( तीन ) इतर मागासवर्ग ( ओबीसी ). 


स्पष्टीकरण : -गट १ साठी , जर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जागा , त्यातील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यामुळे रिक्त राहिल्या 
असतील तर त्या जागांचे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उमेदवारांना वाटप करण्याकरिता विचार केला जाईल किंवा तसेच उलटपक्षी 
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील जागांबाबत केले जाईल . 

टप्पा - पाच : सर्व मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी, —जर मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या जागा रिक्त 
राहिल्या असतील, तर अशा जागा कोणत्याही मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांना वाटप करण्यासाठी विचारात घेण्यात येतील . 

टप्पा - सहा : विकलांग व्यक्ती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी, —जर विकलांग व्यक्ती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या 
जागा रिक्त राहिल्या असतील तर , अशा जागांचे कोणत्याही विकलांग व्यक्ती प्रवर्गातील उमेदवारांना वाटप करण्यासाठी विचार करण्यात 
येईल. 

टप्पा -सात : सर्व उमेदवारांसाठी ( मूळ जिल्हा व मूळ जिल्ह्याबाहेरील असा फरक वगळून), — जर टप्पा सहा पूर्ण झाल्यानंतर , 
जागा रिक्त राहिल्या तर, त्या वेळी अशा रिक्त जागांच्या वाटपासाठी, मूळ जिल्हा व मूळ जिल्ह्याबाहेरील असा फरक वगळून , 
टप्पा- एक , टप्पा-दोन , टप्पा- चार , टप्पा-पाच व टप्पा- सहा हे पुन्हा पार पाडण्यात येतील . 

टप्पा - आठ : सर्व उमेदवारांसाठी ( कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण वगळून ),- (१ ) सर्व पात्र उमेदवारांना परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे 
वाटप करण्याकरिता या जागांचा विचार करण्यात येईल ; 

( २ ) महिला उमेदवारांसाठी राखीव जागांचे वाटपाची पद्धत शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रक क्र.आरएसव्ही १०१२ / 
CN-१६ /१२ / १६ ए, दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४ मध्ये दिल्यानुसार असेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


४१ 


अशा 


१०. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅपच्या) पहिल्या , दुस -या , तिस - या व चौथ्या फेरीद्वारे जागांचे वाटप करणे. 

( क ) कॅपच्या चारही ( पहिली, दुसरी, तिसरी व चौथी ) फे - यांमध्ये संगणकीय प्रणाली वापरून जागांचे वाटप करण्यात 
येईल . 

( ख ) कॅपच्या पहिल्या, दुस- या व तिस - या फेरीमध्ये, या नियमांच्या नियम ९ मधील टप्पा एक ते तीन नुसार जागा 
वाटपासाठी कार्यवाही करण्यात येईल . 

( ग ) जागा वाटप न होणे किंवा उमेदवार प्रवेशासाठी उपस्थित न राहणे, यामुळे जर जागा रिक्त राहिल्या तर , 
जागांचे त्यापुढील 

फेरीमध्ये वाटप करण्यात येईल . 
( घ ) कॅपच्या चौथ्या फेरीकरिता या नियमांच्या नियम ९ मधील टप्पा- एक ते टप्पा आठ नुसार जागा वाटपासाठी कार्यवाही 
करण्यात येईल . 
११. सर्वसाधारण सूचना, 

( क ) कॅपच्या पहिल्या, दुस- या , तिस- या व चौथ्या फे -यांमधील मूळ जिल्हा जागांचे, मूळ जिल्ह्याबाहेरील जागांचे आणि 
राज्यस्तरिय जागांचे वाटप , महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेल्या उमेदवारांच्या परस्पर गुणवत्तेनुसार केले जाईल . उमेदवारांना, 
परस्पर गुणवत्ता , त्यांनी भरलेले विकल्प आणि कॅपच्या पहिल्या , दुस -या , तिस- या व चौथ्या फे -यांच्या संबंधित टप्प्यामध्ये 
त्यावेळी उपलब्ध असलेल्या जागा, यानुसार जागांचे वाटप केले जाईल ; 

( ख ) जागा वाटपाच्या विशिष्ट टप्प्यासाठी पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांचा, जरी त्यांना अगोदरच्या टप्प्यामध्ये जागा वाटप 
करण्यात आलेले असेल किंवा नसेल तरी , त्या टप्प्यामध्ये जागा वाटपासाठी विचार केला जाईल; 

( ग ) कोणत्याही टप्प्याच्या जागा वाटपादरम्यान , त्यावेळी असणा- या जागांच्या उपलब्धतेप्रमाणे उमेदवाराने भरलेल्या 
विकल्पानुसार , त्याचा जागा वाटपातील क्रम वर सरकत राहील; 

( घ ) विनाअनुदानित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांमध्ये या नियमांमधील नियम ६(२ ), ६(३ ) आणि ६( ४ ) मध्ये नमूद 
केलेल्या जागांच्या वाटपाकरिता विविध प्रवर्गा अंतर्गत कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण असणार नाही . 

( ङ ) सर्व राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांचा (विशेष मागासप्रवर्ग उमेदवाराचा त्यांच्या मूळ प्रवर्गामध्ये) त्यांच्यासाठी राखीव 
जागांवर सर्व टप्यामध्ये जागा वाटपासाठी विचार केला जाईल . 

( च ) क्रम वर सरकल्यामुळे, रिक्त होणा- या जागांचा, त्या टप्प्याच्या जागा वाटपाच्या तरतुदींनुसार त्याच टप्प्यावरील 
पुढील प्रक्रियेमध्ये जागा वाटप करण्याकरिता विचार करण्यात येईल 

( छ) भरण्यात आलेल्या पसंती क्रमामधील पहिल्या उपलब्ध विकल्पानुसार करण्यात आलेले वाटप हे अंतिम वाटप म्हणून 
अबाधित ठेवण्यात येईल ; 

( ज) कॅपच्या पहिल्या , दुस- या व तिस - या फेरी दरम्यान , टप्पा तीन मध्ये विशेष मागासवर्गातील उमेदवारांना जागा वाटप 
केले गेल्यामुळे , उर्वरित उमेदवारांच्या भल्यासाठी टप्पा तीन नंतर जागा वाटपासाठी टप्पा एक व दोन नुसार पुन्हा कार्यवाही 
करण्यात येईल 

( झ ) संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात आलेल्या जागा वाटपाच्या यादीमध्ये, उमेदवारांना देऊ करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या 
जागांचे वाटप दर्शविण्यात येईल . या संदर्भात उमेदवारांशी व्यक्तिशः कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही किंवा त्यांना जागा 
वाटप पत्रे पाठविली जाणार नाहीत 

(त्र ) ज्या उमेदवारास जागेचे वाटप करण्यात आले असेल तो उमेदवार “ तात्पुरते जागा वाटप पत्र ” संकेतस्थळावरुन 
डाऊनलोड करून घेईल . जागा-स्वीकृतीच्या वेळेस उमेदवारास , प्रवेश उपस्थिती केंद्रावर , सक्षम प्राधिका- याच्या नावे दर्शनी धनाकर्ष 
जमा करावा लागेल. मूळ कागदपत्रांची पडताळणी केल्यावर आणि उमेदवार सर्व पात्रता निकषांची पूर्तता करत असल्याची खात्री 
पटल्यावर उपस्थिती केंद्राकडून जागा नक्की केली जाईल . केंद्र प्रभारी, स्वीकृतीची संगणकीय पावती देईल; 

( ट) जागा - स्वीकृती शुल्क , सर्वसाधारण प्रवर्गातील ,विमुक्त जाती/ निरधिसूचित जमाती , भटक्या जमाती/विशेष मागासवर्ग/ 
इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी रु.३,०००/ -, आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी 
रु .१,००० / - एवढे असेल . हे शुल्क कॅप प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवार संबंधित संस्थेत उपस्थित झाल्यास रु. १,००० / 
एवढे प्रक्रिया शुल्क वजा करून, संस्थेकडे हस्तांतरित केले जाईल आणि उमेदवाराने संस्थेला द्यावयाच्या शुल्कापोटी समायोजित 
केले जाईल. परंतु जर उमेदवाराने संस्थेत उपस्थित होण्यापूर्वी प्रवेश रद्द केला तर , प्रक्रिया शुल्काचे रु. १,००० / - वजा करून 
उर्वरित रक्कम उमेदवारास परत करण्यात येईल 


3; 


• 


भाग चार - ब -६ 


४२ 


• 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 

ते बुधवार , 

ऑक्टोबर २४-३०, २०१ ९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 
( ठ ) जागा स्वीकृतीकरिता व्यक्तिशः उपस्थित न राहणे म्हणजे उमेदवाराने देऊ केलेली जागा नाकारली असल्याचे 
समजण्यात येईल ; 

( ड ) जर कोणतीही कागदपत्रे किंवा प्रमाणपत्रे विधि अग्राह्य किंवा खोटी असल्याचे कोणत्याही वेळी आढळून आले आणि 
किंवा उमेदवाराने पात्रता निकषांची पूर्तता केली नाही तर वाटप करण्यात आलेली जागा कोणत्याही वेळी रद्द करण्यात येईल ; 

( ढ ) ज्या उमेदवारांना वाटप करण्यात आलेली जागा नाकारावयाची असेल त्यांना स्वीकृती शुल्क भरण्यासाठी उपस्थिती 
केंद्रावर जाण्याची आवश्यकता नाही. वाटप केलेली जागा नाकारणारे उमेदवार , केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या दुस- या आणि /किंवा 
तिस- या फेरीमध्ये सहभागी होऊ शकणार नाहीत . 

१२ . संस्थास्तरिय कोट्यातील जागा आणि केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेनंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर प्रवेश, विनाअनुदानित संस्थेचे 
संचालक किंवा प्राचार्य, या जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया खालील पद्धतीचा वापर करून पार पाडतील , 

( क ) उपलब्ध जगांवरील प्रवेश हे पारदर्शक रीतीने व ज्यांनी संस्थेकडे आवेदनपत्र सादर केलेले आहे अशा सर्व 
उमेदवारांच्या परस्पर गुणवत्तेनुसार प्रवेश करण्यात येतील 

( ख ) ज्यात प्रवेशाचे नियम विनिर्दिष्ट केलेले आहेत, अशी संस्थेची माहितीपुस्तिका किंवा निर्देशपुस्तिका, प्रवेशप्रक्रिया सुरू 
करण्यापूर्वी पुरेसा वेळ मिळेल अशा रीतीने प्रकाशित करण्यात यावी. माहिती पुस्तिकेमधील सर्व माहिती संस्थेच्या संकेतस्थळावर 
देखील प्रदर्शित करण्यात यावी 

( ग ) संस्था प्रवेशाचे वेळापत्रक आणि संस्थेकडून प्रत्येक पाठ्यक्रमातील भरावयाच्या एकूण जागांची संख्या यांची जाहिरात 
किमान दोन प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये देऊन आणि संस्थेच्या संकेतस्थळावर अधिसूचित करून आवेदनपत्र मागवील 

( घ ) प्रवेशासाठी वेळोवेळी शासनाने अधिसूचित केलेले पात्रतेचे समुचित प्राधिका-याने विनिर्दिष्ट केलेले निकष पूर्ण करणारे 
इच्छुक उमेदवार, संस्था स्तरावरील प्रवेशासाठी नियम ३( २)( ख ) मध्ये तरतूद केल्यानुसार संबंधित संस्थेचे संचालक किंवा प्राचार्य 
यांच्याकडे आवेदनपत्र सादर करतील ; 

ङ ) संस्थेद्वारे समुचित प्राधिकरणाने विनिर्दिष्ट केल्यानुसार अनिवासी भारतीय कोट्यातील जागा , सक्षम प्राधिका-याने 
प्रवेशासाठी तयार व प्रसिद्ध केलेल्या गुणवत्ता यादीच्या आधारे भरण्यात येतील ; 

( च ) संस्थेस आवेदन पत्र सादर केलेल्या उमेदवारांना ( अनिवासी भारतीय उमेदवार कोटा वगळून ), संस्था कोट्यातील 
जागा भरण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाने प्रवेशासाठी तयार व प्रसिद्ध केलेल्या गुणवत्ता यादीतील परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे 
उमेदवारांना प्रवेश देता येतील : 

परंतु जेथे समुचीत प्राधिकरणाने प्रवेशासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या आधारे प्रवेश विनिर्दिष्ट केलेला असेल अशा 
वेळी अनिवासी भारतीय कोट्यातील जागा वगळून संस्थास्तरिय कोट्यातील जागा, या नियमांच्या नियम ७( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेली कार्यपद्धती अनुसरून तयार करण्यात आलेल्या परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे भरता येतील. 

छ ) संस्था, संस्थास्तरावर संस्थास्तरिय कोट्यातील जागा भारताचे समुद्रपार नागरिक / भारतीय वंशाच्या व्यक्ती/ विदेशी 
विद्यार्थी, आखाती देशातील भारतीय कामगारांची मुले यांचा अधिसंख्य कोटा यातून प्रवेश द्यावयाच्या उमेदवारांची 

गुणवत्ता 

यादी 
( याद्या) तयार करील आणि सूचनाफलकावर प्रसिद्ध करील आणि ती यादी संस्थेच्या संकेतस्थळावर सुद्धा प्रसिद्ध करील; 

( ज ) विनिर्दिष्ट केलेल्या पाठ्यक्रमांच्या संस्थास्तरिय कोट्यातील जागा ( अंशतः किंवा पूर्णतः), केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेला 
परत करण्याचा उद्देश असणा - या अल्पसंख्याक किंवा अल्पसंख्याकेतर संस्था, केन्द्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या प्रत्येक फेरीतील जागेची 
रचना प्रदर्शित करण्यापूर्वी दोन दिवस अगोदर तसे कळवतील आणि त्या जागांचे, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमांनुसार वाटप 
करण्यात येईल ; 

( झ ) घेतलेल्या आणि रद्द केलेल्या सर्व प्रवेशाबाबतची माहिती संगणकीय ( ऑनलाईन ) प्रणालीमार्फत तात्काळ संस्था 
अद्ययावत करतील 

( त्र ) जर केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या फे - या पार पडल्यानंतर केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेची जागा रिक्त राहिल्यास किंवा झाल्यास 
ती जागा केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान ज्या प्रवर्गाकरिता राखून ठेवलेली होती, त्या प्रवर्गाच्या उमेदवारामधूनच भरण्यात येईल . 
तद्नंतरही जागा रिक्त राहिल्यास , त्या जागा, अर्जदाराच्या परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे भरण्यात येतील. 


. 


. 


. 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 

४३ 
१३. संस्था स्तरावरील प्रवेश फेरी. — केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या सर्व फे - या पार पडल्यानंतर जागा रिक्त राहिल्यास, त्या 
जागा संस्थास्तरावर सक्षम प्राधिका-याच्या पूर्वमान्यतेने संस्थास्तरावरील फेरीद्वारे भरण्यात येतील . 

१४ . गुणवत्ता यादी व प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या यादीस मान्यता. ( १ ) प्रवेशप्रक्रिया संपल्यानंतर , 
अधिनियमाच्या कलम ९ च्या पोट-कलम (५ ) मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रत्येक विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था, 
संचालक , तंत्र शिक्षण व प्रवेश नियामक प्राधिकरण यांच्याकडे प्रवेश मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव सादर करतील . 


( २ ) प्रवेश मान्यतेसाठीच्या प्रस्तावामध्ये संस्था स्तरावर प्रवेश देण्यात आलेल्या व कोटा असलेल्या अशा सर्व विद्यार्थ्यांची यादी , 
उमेदवारीचा प्रकार , आरक्षण , अर्हता इत्यादी तसेच संस्था स्तरावर प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांच्या प्रवेशासांठीच्या आवश्यक कागदपत्रांचा 
समावेश असेल . 


१५. संस्थेद्वारे प्रवेश रद्द केल्यानंतर शुल्काचा परतावा , 

( क ) उमेदवार प्रवेश रद्द करण्यासाठी संगणकीय ( ऑनलाईन ) पद्धतीने अर्ज करील आणि प्रवेश रद्द करण्यासाठी असलेल्या 
प्रणाली निर्मित अर्जाची स्वाक्षरित प्रत संस्थेला सादर करील ; 


( ख ) उमेदवाराकडून प्रवेश रद्द करण्याबाबत विनंती अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, संस्था तात्काळ प्रवेश रद्द करील आणि 
संस्थेच्या लॉगईन मार्फत प्रवेश रद्द करण्याबाबत संगणकीय ( ऑनलाईन ) पोच तयार करील आणि उमेदवाराला स्वाक्षरित प्रत 


देईल; 


( ग) प्रवेशाच्या अंतिम दिनांकापूर्वी प्रवेश रद्द केल्यास, शुल्काचा परतावा , 

म्हणजेच एकूण शुल्कामधून 

रुपये १,००० एवढे 
प्रक्रिया शुल्क वजा करून दोन दिवसामध्ये किंवा समुचित प्राधिकरणाच्या किंवा राज्य शासनाच्या यथास्थिती मार्गदर्शक तत्त्वानुसार 
शुल्क परताव्याच्या केलेल्या नियमान्वये संस्थेकडून देण्यात येईल; 

( घ ) जर सक्षम प्राधिका- याने घोषित केलेल्या प्रवेशाच्या अंतिम दिनांकानंतर प्रवेश रद्द केला असेल तर , प्रतिभूती ठेव 
आणि तारण धन ठेव वगळता कोणताही परतावा मिळणार नाही. 
१६. पहिल्या व दुस - या वर्षानंतर पाठ्यक्रम किंवा संस्था बदलणे. 

(१ ) प्रथम वर्षाचा अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर , पाठ्यक्रम किंवा पाळी बदलण्याची विनंती करणा- या 
उमेदवाराला, जागांच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहून त्याच संस्थेत तसे बदल करण्याची मुभा देण्यात येईल आणि हे बदल प्रथम 
वर्षाच्या किंवा प्रथम व द्वितीय सत्रांच्या एकत्रित गुणांच्या आधारे करण्यात येतील. उमेदवार जो पाठ्यक्रम बदलून घेणार आहे 
त्या पाठ्यक्रमासाठी महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाने निर्धारित केल्याप्रमाणे उमेदवारांच्या पात्रतेची सुनिश्चिती करण्याची 
जबाबदारी संबंधित संस्थेच्या प्राचार्यांची असेल . अशा बदलांची सूची, प्रवेश नियामक प्राधिकरणाच्या कार्यालयाला कळविण्यात 
येईल . 


( २ ) एका वर्षानंतर उमेदवारांचा ( पाठ्यक्रम किंवा संस्था ) बदल , पुढील पद्धतीने करण्यात येईल , 

( क ) प्रथम वर्षात एकदा प्रवेश घेतलेला उमेदवार त्याच शैक्षणिक वर्षात इतर कोणतीही संस्था बदलून मागण्यास 
पात्र असणार नाही 


( ख ) प्रथम वर्षाच्या परीक्षेमध्ये किंवा प्रथम व द्वितीय या दोन्ही सत्रांच्या सर्व विषयांमध्ये उत्तीर्ण असणारा किंवा 
उत्तीर्ण होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विषयांपैकी एका विषयात अनुत्तीर्ण असलेला उमेदवार , संस्था किंवा पाठ्यक्रम 
बदलून घेण्यास पात्र असल्याचे समजण्यात येईल 

( ग ) विनाअनुदानित संस्थेतील विद्यार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत शासकीय किंवा शासकीय अनुदानित संस्था , 
कोणत्याही टप्प्यावर बदलून घेता येणार नाही. तथापि, शासकीय किंवा शासकीय अनुदानित संस्थेतील उमेदवाराला, 
विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थेमध्ये बदल करून देण्याची मागणी करता येईल ; 

( घ ) विद्यार्थ्यांना, कोणत्याही टप्प्यावर स्वायत्त संस्थांमध्ये बदलून जाता येणार नाही ; 

( ड ) विनाअनुदानित संस्थांमध्ये बदलून जाणे : विनाअनुदानित संस्थांचे प्राचार्य हे , प्रवेश नियामक प्राधिकरण यांच्या 
पूर्व मान्यतेने , संस्थेचे ना - हरकत प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे पात्रता प्रमाणपत्र व रिक्त जागांबाबतची 
स्थिती सादर केल्यावर , बदल करून घेण्याच्या मागणीसाठी इतर संस्थामधील उमेदवारांचा विचार करतील . उमेदवार जो 


भाग चार - ब -६ अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१ ९/ कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 


पाठ्यक्रम बदलून घेत आहे त्या पाठ्यक्रमासाठी महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाने निर्धारित केल्याप्रमाणे, 
उमेदवारांच्या पात्रतेची सुनिश्चिती संस्थेचे प्राचार्य किंवा संचालक करतील ; 

( च ) संस्थेच्या प्राचार्यांच्या शिफारशीशिवाय प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडून कोणताही अर्ज दाखल करून घेतला 
जाणार नाही ; 


छ ) जर बदल करून घेण्याच्या प्रक्रियेपूर्वी, एखाद्या संस्थेचा किंवा महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचा निकाल 
घोषित झाला नसेल तर , त्या मंडळाचे किंवा संस्थेचे उमेदवार बदल करून घेण्याबाबतच्या मागणीपासून वंचित राहतील . 


अनुसूची - एक 


( एसएससी नंतरच्या पदविका पाठ्यक्रमाच्या प्रथम वर्ष प्रवेशाकरिता) 


(नियम ५ व ६ पहा ) 


क . मंजूर प्रवेश क्षमतेअंतर्गत जागांचे वाटप 


अनुक्रमांक 


संस्थेचा प्रकार 


( १ ) 


( २ ) 


जागांची संख्या - मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या टक्केवारीप्रमाणे 
केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया जागा 

संस्थास्तरीय जागा ( कोटा ) 
महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवार 

अल्पसंख्याक ( अनिवासी भारतीयांसाठी 
समाजासाठी जागा ५ टक्के कोट्यासह 

लागू असेल तर ) 
( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
मूळ जिल्ह्यासाठी : 

काही नाही 

२० टक्के 
तंत्र विषयासाठी ८.४ टक्के 
तांत्रिकेतर विषयासाठी ४७.६ टक्के 
मूळ जिल्ह्याबाहेरील इतर जिल्ह्यासाठी 
तंत्र विषयासाठी ३.६ टक्के 
तांत्रिकेतर विषयासाठी २०.४ टक्के 


१ विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक 

शैक्षणिक संस्था ( अल्पसंख्याका 
साठीच्या संस्था वगळून ) 


२० टक्के 


२ विनाअनुदानित अल्पसंख्याक 

शैक्षणिक संस्था 


* मूळ जिल्ह्यासाठी : 
महाराष्ट्र राज्यातील जागांपैकी ७० टक्के 
तंत्र विषयासाठी महाराष्ट्र राज्यातील जागांपैकी $ 


किमान ५१ 
टक्के @ 


१०.५ टक्के 


8 


तांत्रिकेतर विषयासाठी महाराष्ट्र राज्यातील 
जागांपैकी $ ५ ९.५ टक्के $ 
* मूळ जिल्ह्याबाहेरील इतर जिल्ह्यासाठी : 
महाराष्ट्र राज्यातीतील जागांपैकी ३० टक्के 
तंत्र विषयासाठी महाराष्ट्र राज्यातील 
जागांपैकी $ ४.५ टक्के $ 
तांत्रिकेतर विषयासाठी महाराष्ट्र राज्यातील 
जागांपैकी $ २५.५ टक्के $ 


कॅप जागा = मंजूर प्रवेश संख्या - संस्थास्तरीय जागा 
$ महाराष्ट्र राज्यातील जागा = केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतील जागा - अल्पसंख्याक उमेदवारांसाठीच्या जागा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


४५ 


% टक्केवारी 


* संस्थास्तरावरील कोटा व अल्पसंख्याक उमेदवारांसाठीचा कोटा वगळता या जागा महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेल्या व अखिल भारतीय 
उमेदवारी असलेल्या उमेदवारांमधून निर्धारित प्रमाणामध्ये भरण्यात येतील. 
@ अल्पसंख्याक संस्था कमीत कमी टक्के जागा केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमधून ( अल्पसंख्याक समुदायाच्या उमेदवारांमधून) भरेल . ही संख्या कमाल 
१०० टक्के पर्यंत असू शकेल. तथापि प्रत्येक संस्था केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया सुरु होण्यापूर्वी, त्यांच्या संस्थेतील अल्पसंख्याक कोट्यातून भरावयाच्या 
जास्तीत जास्त टक्के ( जागा) घोषित करतील आणि सक्षम प्राधिका-याला कळवतील . 


ख . अधिसंख्य जागांचे वाटप 


(१) जम्मू व काश्मीर मधून विस्थापित झालेल्या उमेदवारासाठीच्या जागा सक्षम प्राधिकरणाकडून भरण्यात येतील. उपलब्ध जागांची संख्या 
शासनाच्या धोरणानुसार असेल. 
( २) भारताचे 

समुद्रपार नागरिक / भारतीय वंशाचे नागरिक , विदेशी विद्यार्थी व आखाती देशातील भारतीय कामगारांची मुले या प्रवर्गातील 
उमेदवारासाठीच्या जागा संस्थेकडून भरण्यात येतील . या जागांची संख्या मंजूर प्रवेश संख्या जागांच्या १५ % किंवा समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी 
दिलेल्या मान्यतेनुसार असेल . 


अनुसूची - दोन 


(एचएससी नंतरच्या पदविका पाठ्यक्रमाच्या प्रवेशाकरिता ) 


(नियम ५ व ६ पहा) 


क. मंजूर प्रवेश क्षमतेअंतर्गत जागांचे वाटप 


अनुक्रमांक 


संस्थेचा प्रकार 


जागांची संख्या - मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या टक्केवारीप्रमाणे 
केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया जागा 

संस्थास्तरीय जागा ( कोटा ) 
महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवार 

अल्पसंख्याक ( अनिवासी भारतीयांसाठी 
कोट्यातील जागा 

५ टक्के कोट्यासह 

लागू असेल तर ) 
( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


८० टक्के 


काही नाही 


२० टक्के 


१ विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक 

शैक्षणिक संस्था ( अल्पसंख्याका 

साठीच्या संस्था वगळून ) 
२ विनाअनुदानित अल्पसंख्याक 

शैक्षणिक संस्था 


महाराष्ट्र राज्यातील जागांपैकी $ १०० टक्के 


किमान ५१ @ 


२० टक्के 


टक्के 


कॅप जागा = मंजूर प्रवेश संख्या - संस्थास्तरीय जागा 
$ महाराष्ट्र राज्यातील जागा = केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतील जागा - अल्पसंख्याक उमेदवारांसाठीच्या जागा 
% टक्केवारी 


* अल्पसंख्यांक उमेदवारांसाठीच्या जागा व संस्थास्तरावरील जागा वगळता या जागा महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेल्या व अखिल भारतीय 
उमेदवारी असलेल्या उमेदवारांमधून निर्धारित प्रमाणामध्ये भरण्यात येतील. 
@ अल्पसंख्याक संस्था कमीत कमी टक्के एवढ्या जागा केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमधून ( अल्पसंख्याक समुदायाच्या उमेदवारांमधून ) भरेल . ही संख्या 
कमाल १०० टक्के पर्यंत असू शकेल . तथापि प्रत्येक संस्था केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी, त्यांच्या संस्थेतील अल्पसंख्याक कोट्यातून 
भरावयाच्या जास्तीत जास्त टक्के ( जागा) घोषित करतील आणि सक्षम प्राधिका- याला कळवतील . 


~ 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


ख . अधिसंख्य जागांचे वाटप 


( १) जम्मू व काश्मीर मधून विस्थापित झालेल्या उमेदवारासाठीच्या जागा सक्षम प्राधिकरणाकडून भरण्यात येतील . उपलब्ध जागांची संख्या 
शासनाच्या धोरणानुसार असेल . 

( २) भारताचे समुद्रपार नागरिक / भारतीय वंशाचे नागरिक , विदेशी विद्यार्थी व आखाती देशातील भारतीय कामगारांची मुले या प्रवर्गातील 
उमेदवारासाठीच्या जागा संस्थेकडून भरण्यात येतील. या जागांची संख्या मंजूर प्रवेश संख्या जागांच्या १५ % किंवा समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी 
दिलेल्या मान्यतेनुसार असेल . 


अनुसूची - तीन 


( एसएससी नंतरच्या थेट द्वितीय वर्ष पदविका पाठ्यक्रमाच्या प्रवेशाकरिता ) 


(नियम ५ व ६ पहा ) 


केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेचा विकल्प नमुना सादर करण्यापूर्वी, उपलब्ध जागांची विभागणी संकेतस्थळावर अधिसूचित करण्यात येईल . 

( क ) आनुषंगिक प्रवेशासाठीच्या जागा : मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या २० टक्के, ज्या मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा अधिक, अधिसंख्य असतील. 

( ख ) मंजूर प्रवेश क्षमतेतील रिक्त राहिलेल्या जागा (एस) : - उपरोक्त शिवाय, एखाद्या पाठ्यक्रमातील रिक्त जागा, ज्याची गणना 
खालीलप्रमाणे करण्यात येईल त्या प्रवेशासाठी उपलब्ध असतील . 


एस = एसआय - ( एसआय अंतर्गत प्रवेश - सी - एफ + बी -एल + पी ) 


जर एस > 0 तर , त्यादेखील उपलब्ध असतील , 


गणना करताना 


विवरण 


वापरलेले संक्षिप्त नाव 


एसआय 

मंजूर प्रवेश क्षमता 
एसआय अंतर्गत प्रवेश 

मंजूर प्रवेश क्षमतेमधील जागांवर झालेले प्रवेश 
सी 

प्रथम वर्ष स्तरावर रद्द झालेल्या प्रवेशांची संख्या 
एफ 

महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाच्या नियमांनुसार व्दितीय वर्ष प्रवेशासाठी पात्र न ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 
बी 

महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाच्या नियमानुसार व्दितीय वर्षप्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या , अगोदरच्या तुकडीतील 

विद्यार्थ्यांची संख्या 
एल 

द्वितीय वर्षासाठी दुस- या संस्थेतून संस्थेत आलेल्या आणि / किंवा त्याच संस्थेतील अन्य पाठ्यक्रमातून दुसरा 
पाठ्यक्रम बदलून घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 

मंजूर प्रवेश क्षमतेमध्ये रिक्त असलेल्या जागा 
पी 

द्वितीय वर्षासाठी दुस - या संस्थेतून संस्थेत आलेल्या आणि / किंवा त्याच संस्थेतील अन्य पाठयक्रमातून दुसरा 

पाठ्यक्रम बदलून घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 
स्पष्टीकरण -१ मंजूर प्रवेश क्षमतेमध्ये रिक्त असलेल्या जागाची गणना करताना, कोणत्याही प्रकारच्या अधिसंख्य जागेवर/ जागांवर प्रवेश 
दिलेल्या विद्यार्थ्यांचा विचार केला जाणार नाही. 


एस 


. 


“ 


स्पष्टीकरण -२ वेळापत्रकानुसार, मंजूर प्रवेश क्षमतेअंतर्गत रिक्त जागांची गणना करण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण 
मंडळाचा किंवा संस्थेचा निकाल घोषित करण्यात आला नसेल , तर बी ” चे मूल्य हे अगोदरच्या तुकड्यांमध्ये असलेल्या आणि मागील 
शैक्षणिक वर्षामध्ये परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांची 

एकूण संख्या 

म्हणून 

विचारात घेतले जाईल . 
स्पष्टीकरण -३ निकाल घोषित झाल्यानंतर अशा मर्यादेपर्यंत आणि फक्त एस > 0 असल्यास पुनःपरिक्षार्थांना सामावून घेतल्यानंतरच केवळ 
पाठ्यक्रम बदलून दिला जाईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 


४७ 


थेट द्वितीय वर्षासाठी जागांची विभागणी 


अनुक्रमांक 


संस्थेचा प्रकार 


सक्षम प्राधिका-याकडील जागांची संख्या (केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया जागा ) 

मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या टक्केवारीप्रमाणे किंवा 
( आनुषंगिक प्रवेश जागा + रिक्त जागा ) 


सर्वसाधारण जागा 


अल्पसंख्याक समाजासाठीच्या 

जागा ( कोटा) 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


काही नाही 


विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था 
( अल्पसंख्याकासाठीच्या संस्था वगळून ) 


( आनुषंगिक प्रवेश जागा + रिक्त 
जागा ) यांच्या १०० टक्के 


२ 


विनाअनुदानित अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था 


( आनुषंगिक प्रवेश जागा + रिक्त 
जागा ) - अल्पसंख्याकासाठीच्या 
जागा ( कोटा) 


( आनुषंगिक प्रवेश जागा + रिक्त 
जागा ) यांच्या किमान ५१ टक्के 


एसएससी नंतरच्या थेट द्वितीय वर्ष पदविका पाठ्यक्रमाच्या प्रवेशाकरिता पात्रतेसाठी 

आवश्यक अर्हतेनुसार जागांची विभागणी 


अनुक्रमांक 


शैक्षणिक अर्हता 


सर्वसाधारण जागा 


अल्पसंख्याकासाठी 
जागा ( कोटा) 

( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ एचएससी विज्ञान 


२५ टक्के 


२५ टक्के 


२ एचएससी विज्ञान ( तांत्रिक ) 


२५ टक्के 


२५ टक्के 


३ एचएससी विज्ञान ( व्यावसायिक ) 


२५ टक्के 


२५ टक्के 


४ 


एसएससी नंतरचा २ वर्ष कालावधीचा आयटीआय मधील प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम 


२५ टक्के 


२५ टक्के 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . किरण पाटील, 
शासनाचे उप सचिव . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


१ ९ ३ 


बुधवार , जुलै २०, २०१६ / आषाढ २९, शके १९ ३८ 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ एप्रिल २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम, २०१५ . 

क्रमांक सीईटी. २०१६ / प्र.क्र . २४३/ मशि- २. - महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे 
विनियमन ) अधिनियम, २०१५ (२०१५ चा महा. २८ ) च्या कलम २३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , 
याद्वारे पूर्ण वेळ व्यावसायिक विधी पदवी पाठ्यक्रमांच्या (तीन वर्षे व पाच वर्षे) प्रथम वर्षाला द्यावयाचे प्रवेश विनियमित करण्यासाठी पुढील नियम 
करीत आहे : 


१ . 


संक्षिप्त नाव व प्रारंभ 


(१ ) या नियमांना, महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( पूर्णवेळ व्यावसायिक विधी पदवी पाठ्यक्रमांना 
द्यावयाच्या प्रवेशाचे विनियमन ) , नियम २०१६ असे म्हणावे . 

( २) ते दिनांक ०२ एप्रिल , २०१६ पासून अंमलात येतील . 


२ . 


व्याख्या 


(१) या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, — 

( क ) अधिनियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) 
अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा महा . २८ ), असा आहे ; 

( ख ) “ प्रवेश उपस्थिती केंद्र ” याचा अर्थ, जेथे उमेदवार प्रवेशाबाबतची कागदपत्र सादर करून आणि शुल्काचा भरणा करून प्रवेश 
निश्चित करण्यासाठी उपस्थित राहील असे केंद्र, असा आहे ; 

( ग) “ अखिल भारतीय जागा ” याचा अर्थ, कोणत्याही पात्र भारतीय उमेदवारास उपलब्ध होणा - या जागा, असा आहे ; 
( घ ) “ आवेदनपत्राचा नमुना ” याचा अर्थ, उमेदवाराने प्रवेशाकरिता संगणकीय पद्धतीने ( ऑनलाईन ) भरावयाचा विहित नमुना, असा 


आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


४ ९ 


( ङ ) “ केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप ) जागा ” याचा अर्थ, सक्षम प्राधिका- याकडून केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत (कॅप ) ज्या जागांवर 
प्रवेश देण्यात येतात अशा जागा, असा आहे ; 


( च ) “ पाठ्यक्रम ” याचा अर्थ, पाच वर्षांचा संकलित पदवी पाठ्यक्रम ( एलएल.बी. ) आणि तीन वर्षांचा पदवी पाठ्यक्रम ( एलएल.बी. ) 
असा आहे ; 


“ 


. 


. 


पात्र उमेदवार ” याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोटकलम (१) नुसार शासनाने वेळोवेळी अधिसूचित केल्यानुसार 
विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रमांसाठी पात्र असणारे उमेदवार , असा आहे ; 

( ज ) “ सुविधा केंद्र " याचा अर्थ, जेथे आवेदनपत्रासंबंधातील सामग्रीची विक्री, संगणकीय पद्धतीने ( ऑनलाईन ) अर्ज भरणे , 
कागदपत्रांची पडताळणी व तक्रारींचेनिवारण करणे यांसारख्या सेवा पुरविल्या जातात , असे केंद्र, असा आहे ; 

( झ ) “ एचएससी ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक शाळा 
प्रमाणपत्र ( इयत्ता १२ वी ) परीक्षा अथवा मान्यताप्राप्त मंडळाकडून देण्यात येणारे , त्यास समतुल्य असे प्रमाणपत्र, असा आहे ; 

( ज) “ संस्थास्तरिय कोटा ” याचा अर्थ, शासनाने किंवा समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी जाहीर केल्यानुसार संस्थास्तरावर पात्र 
उमेदवारांच्या प्रवेशासाठी उपलब्ध असणा- या जागा , असा आहे ; 

( ट ) “ परस्पर गुणवत्ता ” याचा अर्थ, विविधवर्ग/ प्रवर्गातील उमेदवारांचा गुणानुक्रम असा आहे ; 

( ठ ) “ अल्पसंख्याकांसाठी जागा ” याचा अर्थ, ती संस्था ज्या अल्पसंख्याक समाजाकरिता आहे अशा, राज्यातील अल्पसंख्याक 
समाजातील विद्यार्थ्यांकरिता 

राखून 

ठेवलेल्या जागा, असा आहे ; 
( ड ) “ भारताची समुद्रपार नागरिक ” याचा अर्थ, केंद्र सरकारने नागरिकत्व अधिनियम, १९ ५५ च्या कलम ७ क ( अ) नुसार घोषित 
समुद्रपार नागरिकत्व 

म्हणून नोंदणी केलेला उमेदवार किंवा व्यक्ती असा असून, त्यामध्ये भारतीय वंशाच्या व्यक्तिचा 
समावेश होतो ; 


केलेला , 


भारताचे 


स्पष्टीकरण या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, सर्व विद्यमान भारतीय वंशाच्या व्यक्ती म्हणजे, ज्या गृह मंत्रालय , भारत सरकार , 
अधिसूचना क्र . २६११/ ०४/ ९८ / एफ (I), दिनांक १९ ऑगस्ट २००२ अनुसार नोंदणी केलेली असून त्या कार्डधारक आहेत आणि ज्यांना 
आता गृह मंत्रालय, भारत सरकार , अधिसूचना क्र . २५०२४ / ९ / २०१४ / एफ (I), दिनांक ९ जानेवारी २०१५ अनुसार भारताचे कार्डधारक 
समुद्रपार नागरिक असल्याचे समजण्यात येईल ; 

( ढ) “ अर्हता परीक्षा ” याचा अर्थ, ज्या परीक्षेच्या आधारे एखादा उमेदवार प्रवेशाकरिता पात्र होतो अशी परीक्षा किंवा तिला समतुल्य 
असलेली परीक्षा, असा आहे ; 

( ण ) “ एसएससी ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे घेण्यात येणारी माध्यमिक शाळा 
प्रमाणपत्र ( इयत्ता १० वी ) परीक्षाकिंवा मान्यताप्राप्त मंडळाकडून देण्यात येणारे त्यास समतुल्य असे प्रमाणपत्र, असा आहे ; 

( त ) “ अधिसंख्य जागा ” याचा अर्थ, समुचित प्राधिकरणाने आणि शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या, मंजूर प्रवेशक्षमतेहून अधिक 
असतील अशा जागा, असा आहे . 

( २) या नियमांमध्ये वापरलेल्या, परंतु व्याख्या न केलेल्या शब्दांना व शब्दप्रयोगांना अधिनियमामध्ये अनुक्रमे जो अर्थ नेमून दिलेला 
असेल तोच अर्थ असेल . 


- 


३ . आवेदनपत्र मागविणे. ( १ ) सक्षम प्राधिकरण व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थामध्ये त्या शैक्षणिक वर्षाकरिता व्यावसायिक पाठ्यक्रमांच्या 
प्रवेशाकरिता केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्याकरिता उमेदवारांकडून संगणकीय पद्धतीने ( ऑनलाईन ) अर्ज मागवील. 

( २ ) व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांमध्ये व्यावसायिक पाठ्यक्रमाकरिता उमेदवारांनी प्रवेश घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपद्धती असेल, 

( क ) या नियमांच्या नियम ७(१ ), ७( २ ), ७( ३ ) आणि ७( ५) मधील उमेदवार सक्षम प्राधिकरणाकडे केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेश 
मिळावा यासाठी आवेदनपत्र सादर करतील ; 


( ख ) या नियमांच्या नियम ७( ४ ) मध्ये नमूद केलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार प्रथम सक्षम प्राधिकरणाकडे आवेदनपत्र सादर 
करतील, समुचित प्राधिकरणाने विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश देणे संस्थांना शक्य व्हावेम्हणून सक्षम प्राधिकारी अशा 
सर्व उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार करून प्रसिद्ध करील ; 


भाग चार - ब -७ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


( ग ) या नियमांच्या नियम ७( ४ ) मधील उमेदवार गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर संस्थास्तरावरील प्रवेशासाठी संबंधित संस्थेकडे 
आवेदनपत्र सादर करतील . संस्था, सक्षम प्राधिका-याने तयार करून प्रसिद्ध केलेल्या गुणवत्ता यादीतील परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश देईल . 

( ३) उमेदवाराने आवेदनपत्रासोबत लागू असतील त्याप्रमाणे आवश्यक प्रमाणपत्रे संबंधित सक्षम प्राधिका-याने विहित केलेल्या आवश्यक 
प्रपत्रात सादर करावीत . 


४ . 


सीईटी परीक्षेचे माध्यम , स्वरूप , अभ्यासक्रम व वेळापत्रक इत्यादी जाहीर करणे. 


( १) सक्षम प्राधिकरण ( राज्य सामायिक प्रवेश प्रक्रियेसंबंधी) सीईटी संबंधी पुढील माहिती घोषित करील 


( क ) सीईटी परीक्षेचे माध्यम ; 


( ख ) सीईटी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप ; 


( ग ) सीईटी परीक्षा घेण्याची पद्धती ; 


( घ ) सीईटी परीक्षेचे वेळापत्रक ; 


( ङ ) सीईटी प्रवेशपत्र वितरण ; 
( च ) सीईटी परीक्षेचा निकाल जाहीर करणे, इत्यादी. 


( २) सक्षम प्राधिकरण संचालक , उच्च शिक्षण यांच्याशी विचारविनिमय करून सीईटीसंबंधी परीक्षेचा अभ्यासक्रम घोषित करील . 


उमेदवारीचे प्रकार. 


( १ ) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी : 


( एक ) तीन वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाकरिता ( एलएल.बी.) 

( क ) जो उमेदवार संसदेच्या किंवा राज्य विधानमंडळाच्या कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या महाराष्ट्रातील कोणत्याही विद्यापीठामधून 
किंवा अभिमत विद्यापीठ म्हणून मान्यताप्राप्त अशा महाराष्ट्रातील समकक्ष राष्ट्रीय संस्थेमधून किंवा भारतीय विद्यापीठाच्या दर्जाशी 
समकक्ष दर्जा आहे असे घोषित करण्यास सक्षम असणा- या प्राधिकरणाने समकक्षविद्यापीठ म्हणून मान्यता दिलेल्या महाराष्ट्रातील विदेशी 
विद्यापीठाच्या कोणत्याही विद्याशाखेमधील पदवीधर किंवा पदव्युत्तर पदवी मिळविलेला असेल, 

( ख ) जो महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी आहे किंवा महाराष्ट्र राज्यात जन्मलेला आहे, असा उमेदवार ;किंवा 
( ख ) उमेदवाराचे वडील किंवा आई महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी आहेत ; किंवा 

( ख ) उमेदवाराचे वडील किंवा आई केंद्र शासनाचेकिंवा केंद्र शासनाच्या उपक्रमातील कर्मचारी आहेत व ज्यांची नियुक्ती 
महाराष्ट्र राज्यात झाली असून कॅपकरिताच्या आवेदनपत्र सादर करण्याच्या शेवटच्या दिवासाच्या आधी महाराष्ट्र राज्यात कामावर रुजू 
झाले आहेत ; किंवा 


( ख ) उमेदवाराचे वडील किंवा आई महाराष्ट्र शासनाचेकिंवा महाराष्ट्र शासनाच्या उपक्रमातील कर्मचारी आहेत ; किंवा 

( ख ) महाराष्ट्र कर्नाटक वादग्रस्त सीमाक्षेत्रातील मान्यताप्राप्त संस्थेची एसएससी आणि /किंवा एचएससी परीक्षा किंवा तिला 
समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण झालेले आणि ज्यांची मातृभाषा मराठी आहे, असे उमेदवार . 
( दोन ) पाच वर्षांच्या संकलित पदवी पाठ्यक्रमाकरिता ( एलएल.बी.) 

( क ) जो उमेदवार महाराष्ट्र राज्यातील मान्यताप्राप्त संस्थेमधून एसएससी आणि एचएससी परीक्षा उत्तीर्ण आहे किंवा ज्या 
उमेदवाराने भारतातील किंवा भारताबाहेरील विद्यापीठामधून किंवा माध्यमिक शिक्षण मंडळ अथवा केंद्राने किंवा राज्य शासनाने स्थापन 
केलेल्या आणि महाराष्ट्रात स्थित असलेल्या मंडळातून समकक्ष परीक्षा ( जसे की ११ + १, अ श्रेणी असलेली उच्च माध्यमिक शालांत 
प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम परीक्षा) उत्तीर्ण केली आहे ; आणि 

( ख ) जो महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी आहे किंवा महाराष्ट्र राज्यात जन्मलेला आहे, असा उमेदवार ; किंवा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


५१ 


( ख ) उमेदवाराचे वडील किंवा आई महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी आहेत ; किंवा 

( ख ) उमेदवाराचे वडील किंवा आई केंद्र शासनाचेकिंवा केंद्र शासनाच्या उपक्रमातील कर्मचारी आहेत व ज्यांची नियुक्ती 
महाराष्ट्र राज्यात झाली असून कॅपकरिताच्या आवेदनपत्र सादर करण्याच्या शेवटच्या दिवसाच्या आधी महाराष्ट्र राज्यात कामावर रुजू 
झाले आहेत ; किंवा 


( ख ) उमेदवाराचे वडील किंवा आई महाराष्ट्र शासनाचेकिंवा महाराष्ट्र शासनाच्या उपक्रमातील कर्मचारी आहेत ;किंवा 

( ख ) महाराष्ट्र कर्नाटक वादग्रस्त सीमाक्षेत्रातील मान्यताप्राप्त संस्थेची एसएससी आणि /किंवा एचएससी परीक्षा किंवा तिला 
समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण झालेले आणि ज्यांची मातृभाषा मराठी आहे, असे उमेदवार. 
( २) अखिल भारतीय उमेदवारी . भारतीय नागरिकत्व असणारे उमेदवार , या प्रवर्गाखाली पात्र आहेत . 

( ३ ) अल्पसंख्याक उमेदवारी. राज्यांतर्गत असलेल्या आणि शासनाने अधिसूचित केलेल्या एखाद्या विशिष्ट भाषिक किंवा धार्मिक 
अल्पसंख्याक समाजातील , महाराष्ट्राचे अधिवासी असलेले उमेदवार या प्रवर्गाखाली पात्र आहेत . 

( ४ ) अनिवासी भारतीय उमेदवारी. — अधिनियमाच्या कलम २ खंड ( ढ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे शींची पूर्तता करणारे , उमेदवार 
या प्रवर्गाखाली पात्र आहेत . 


( ५ ) विदेशी विद्यार्थी किंवा भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेले किंवा भारतीय वंशाची व्यक्ती असलेले उमेदवार. 
अधिनियमाच्या कलम २ च्या खंड ( झ ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे विदेशी विद्यार्थी उमेदवार , नियम २ च्या खंड ( ड ) मध्ये व्याख्या करण्यात 
आलेले भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेले उमेदवार व अधिनियमाच्या कलम २ च्या खंड ( ण) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे भारतीय वंशाची 
व्यक्ती असलेले उमेदवार , या प्रवर्गाखाली पात्र आहेत . 

( ६ ) जम्मू व काश्मीर स्थलांतरितांसाठी उमेदवारी.— ( क ) आतंकवादी कारवायांमुळे १९९० पासून जम्मू व काश्मीरमधून भारताच्या 
कोणत्याही भागात किंवा जम्मू व काश्मीरच्या असुरक्षित सीमाक्षेत्रातून, जम्मू व काश्मीरमधील त्यामानाने सुरक्षित ठिकाणी विस्थापित होऊन 
आलेले आहेत अशा नागरिकांची मुले ;किंवा 

( ख ) भारतीय प्रशासकीय सेवा ( भाप्रसे ) किंवा भारतीय पोलीस सेवा ( भापोसे ) किंवा भारतीय विदेश सेवा ( भाविसे ) यामधील 
अधिका- यांची मुले आणि आतंकवादी कारवायांचाबिमोड करण्यासाठी जम्मू व काश्मीरमध्ये बदली झालेल्या, तसेच प्रवेशाकरिता आवेदनपत्र 
सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास किंवा त्यापूर्वी कामावर रुजू झालेल्या लष्करी व निमलष्करी दलातील कर्मचा-यांची मुले ; किंवा 

( ग ) आतंकवादाचा सामना करण्यासाठी जम्मू व काश्मीरमध्ये कार्यरत असलेल्या पोलीस दलातील कर्मचा-यांची व अधिका-यांची 
मुले, या प्रवर्गाखाली पात्र असतील . 

६. मंजूर प्रवेशक्षमता व अधिसंख्य जागा.— ( १) जे प्राधिकरण संबंधित पाठ्यक्रमांना मान्यता देण्याकरिता सक्षम आहे त्या 
प्राधिकरणाने दिलेल्या मान्यतेनुसार आणि संबंधित विद्यापीठाने दिलेल्या संलग्नतेनुसार तीन वर्षांच्या पदवी पाठ्यक्रमाच्या आणि पाच वर्षांच्या 
संकलित पदवी पाठ्यक्रमांच्या प्रथम वर्षाची मंजूर प्रवेशक्षमता असेल. 


( २) कायम विनाअनुदानित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांमध्ये शासन धोरणानुसार समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी मान्यता दिल्यानुसार 
अधिसंख्य जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध असतील . 


जागा वाटप. राज्य स्तरावरील, विविध प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता जागांच्या वाटपाची टक्केवारी ही , अनुसूची- एकमध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या शासन धोरणानुसार असेल ; 

(१) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारीसाठी जागा. — या नियमांच्या नियम ५(१) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी 
असलेले उमेदवार हे या जागांसाठी पात्र असतील ; 


( २ ) अखिल भारतीय उमेदवारीसाठी जागा. या नियमांच्या नियम ५ ( २ ) मध्ये दिल्याप्रमाणे उमेदवारी असलेले उमेदवार हे या 
जागांसाठी पात्र असतील ; 


( ३) अल्पसंख्याक कोट्यातील जागा. — या नियमांच्या नियम ५(३ ) मध्ये नमूद केलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार अनुसूची-एक 
मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे या जागांसाठी पात्र असतील. या जागा अधिनियमाच्या कलम ६ मधील पोटकलम २ च्या तरतुदीनुसार भरण्यात 


येतील ; 


भाग चार - ब -७ अ 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


( ४ ) संस्थास्तरावरील कोट्यातील जागा. — संस्थेला मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या २० टक्केपर्यंत पात्र उमेदवारांना प्रवेश देता येतील , हे 
प्रवेश खालील शर्तीच्या अधीन देण्यात येतील 


: 


( एक ) या नियमांच्या नियम ५ (१), ५ (२), ५( ३), ५( ४ ), ५ (५ ) आणि ५( ६) मध्ये नमूद करण्यात आलेली उमेदवारी असणारे 
उमेदवार या कोट्यातील जागांवर प्रवेशासाठी पात्र असतील 


( दोन ) जास्तीत जास्त ५ टक्के जागा अनिवासी भारतीय, विदेशी विद्यार्थी किंवा भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व किंवा मूळ भारतीय 
वंशाच्या व्यक्ती असलेल्या उमेदवारांमधून संस्था स्तरावर भरता येतील ; 

( तीन ) अनिवासी भारतीय , विदेशी विद्यार्थी किंवा भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व किंवा मूळ भारतीय वंशाच्या व्यक्ती असलेल्या 
उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या जागा रिक्त राहिल्यास अशा रिक्त जागा संस्थेस पात्र उमेदवारांमधून भरता येतील 

परंतु, या रिक्त जागा भरतांना महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असणा- या उमेदवारांना परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे प्राधान्य देण्यात येईल . 
( ५ ) जम्मू काश्मीरमधून विस्थापित अशी उमेदवारी असणा - या उमेदवारांसाठी अधिसंख्य जागा. 
( एक ) या नियमांच्या नियम ५ (६ ) मध्ये नमूद करण्यात आलेली उमेदवारी असणारे या जागांसाठी पात्र असतील ; 


• 


( दोन ) या कोट्यातील जागांची संख्या शासनाच्या धोरणानुसार असेल ; 


( तीन ) या जागा सक्षम प्राधिकरण भरेल ; 


( चार ) या जागा रिक्त राहिल्यास व्यपगत होतील . 


गुणवत्ता यादी तयार करणे. (१) गुणानुक्रम देणे. — ज्या उमेदवारांने केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत प्रवेश मिळण्यासाठी आवेदनपत्र 
सादर करण्याकरिता विनिर्दिष्ट केलेल्या अंतिम दिनांकास किंवा त्या दिनांकापूर्वी आवेदनपत्र सादर केले आहे, अशा सर्व पात्र उमेदवारांना गुणानुक्रम 
देण्यात येईल . गुणवत्ता यादी सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या गुणाच्या प्राप्तांकाच्या आधारे तयार करण्यात येईल . 

( २) पडताळणीमुळे गुणांमध्ये होणारा बदल. — गुणांची पडताळणी केल्यामुळे अर्हता परीक्षेमधील गुणांमध्ये फेरबदल झाले असतील 
आणि संबंधित सक्षम प्राधिका- याने किंवा मंडळाने ते गुण यथोचितरित्या प्रमाणित केलेले असतील तर, ते गुण, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत प्रवेश 
मिळण्यासाठीच्या सक्षम प्राधिका- याला किंवा त्याच्या पदनिर्देशित प्रतिनिधींना तात्काळ कळविण्यात येतील . तथापि , अशा बदलामुळे होणारा 
परिणाम , केवळ प्रवेशाच्या नंतरच्या फेरीसाठी ( फे - यांसाठी ) विचारात घेण्यात येईल . 

( ३) पात्रता ठरविण्यासाठी अर्हता परीक्षेतील गुणांची गणना करण्याची पद्धत . उमेदवारांची पात्रता ठरविताना पुढील कार्यपद्धती 
अनुसरण्यात येईल, 

( क ) दशांशानंतर दोन स्थानांपर्यत पूर्णांक करून घेऊन गुणांच्या टक्केवारीची गणना करण्यात येईल ; 

( ख ) एसएससी, एचएससी, पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी किंवा त्यांच्याशी समतुल्य परीक्षेत अक्षरी श्रेणी दिलेल्या असतील तर , 
उमेदवाराने, आवेदनपत्र सादर करण्याच्या वेळी, संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून किंवा मंडळाकडून अक्षरी श्रेणींचे समतुल्य गुणांमध्ये रुपांतर 
करून घेण्यासाठी अवलंबण्यात येणा - या पद्धतीचे प्रमाणपत्र सादर केले पाहिजे. समतुल्य गुणांच्या आधारे उमेदवाराची पात्रता ठरविण्यात 


येईल ; 


( ग ) जर उमेदवार सर्व विषय घेऊन अर्हता परीक्षेला पुन्हा बसला असेल तर केवळ शेवटी दिलेल्या परीक्षेमध्ये मिळालेल्या गुणांचाच 
विचार करण्यात येईल . 


सक्षम 


( ४ ) गुणानुक्रम देणे.. 

( एक ) या नियमांच्या नियम ५(१), ५ ( २), ५( ३ ) व ५ (६ ) अनुसार उमेदवारी असणा- या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी ही , 
प्राधिकरणाने घेतलेल्या सीईटीत ( सामाईक प्रवेश परीक्षेत ) उमेदवाराला मिळालेल्या प्राप्तांकाच्या आधारे तयार करण्यात येईल 

परंतु, सारखेच गुण , प्राप्तांक किंवा टक्केवारी असल्यास, उमेदवारांमधील सापेक्ष गुणवत्ता पुढील प्राधान्यक्रमाने व खाली विनिर्दिष्ट 
केलेल्या पद्धतीने ठरविण्यात येईल : 


( क ) तीन वर्षाचा पदवी पाठ्यक्रम ( एल.एल.बी.), 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१ ९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


५ 


( एक ) पात्रता परीक्षेतील ( पदवी / पदव्युत्तर ) परीक्षेत गुणांची अधिकतम टक्केवारी ; 
( दोन ) एचएससी किंवा समतुल्य परीक्षेतील एकत्रित गुणांच्या अधिकतम टक्केवारी ; 


( ख ) पाच वर्षांचा संकलित पदवी पाठ्यक्रम ( एल.एल.बी.) : 


.. 


( एक ) पात्रता परीक्षेतील ( एचएससी किंवा समतुल्य) परीक्षेत गुणांची अधिकतम टक्केवारी 
( दोन ) एचएससी परीक्षेत किंवा समतुल्य परीक्षेत प्रथम भाषा या विषयातील अधिकतम गुण ; 
( तीन ) एसएससी परीक्षेत किंवा समतुल्य परीक्षेत गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस ; 

( चार ) एसएससी परीक्षेत किंवा समतुल्य परीक्षेत इंग्रजी या विषयातील अधिकतम गुणांच्या टक्केवारीस 
(दोन ) या नियमांच्या नियम ५( ४) व ५ ( ५) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अनिवासी भारतीय किंवा भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेल्या 
आणि विदेशी विद्यार्थी उमेदवाराची गुणवत्ता यादी ही, पात्रता परीक्षेमध्ये उमेदवारास मिळालेल्या गुणांच्या टक्केवारीच्या आधारे तयार करण्यात 
येईल . 


परंतु, टक्केवारी सारखीच असल्यास, उमेदवारांमधील सापेक्ष गुणवत्ता पुढील प्राधान्यक्रमाने व खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने 
ठरविण्यात येईल : 

( क ) तीन वर्षांचा पदवी पाठ्यक्रम ( एल.एल.बी.) : 

( एक ) एचएससी परीक्षेत किंवा समतुल्य परीक्षेत एकूण गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य ; 

( दोन ) एसएससी परीक्षेत किंवा समतुल्य परीक्षेत एकूण गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य . 
( ख ) पाच वर्षांचा संकलित पदवी पाठ्यक्रम ( एल.एल.बी.) : 

( एक ) एचएससी परीक्षेत किंवा समतुल्य परीक्षेत प्रथम भाषा या विषयातील अधिकतम गुणास प्राधान्य ; 
( दोन ) एसएससी परीक्षेत किंवा समतुल्य परीक्षेत गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य ; 

( तीन ) एसएससी परीक्षेत किंवा समतुल्य परीक्षेत इंग्रजी या विषयातील अधिकतम गुणाच्या टक्केवारीस प्राधान्य . 

केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया (कॅप ).— (१) विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था, अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
पोट- कलम ( ३) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत (कॅप ) विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतील . केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेचे(कॅप ) टप्पे खाली 
नमूद केल्याप्रमाणे असतील, 

( क ) सक्षम प्राधिका- याने माहिती पुस्तिका प्रदर्शित करणेकिंवा प्रसिद्ध करणे ; 
( ख ) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्यासाठी उमेदवाराने आवेदनपत्राचा नमुना संगणकीय ( ऑनलाईन) पद्धतीने भरणे ; 
( ग ) उमेदवाराने सुविधा केंद्रावर व्यक्तिशः संगणकीय ( ऑनलाईन ) आवेदनापत्राच्या नमुन्यास पुष्टी देणे व कागदपत्रांची पडताळणी 


९ . 


करून घेणे 


( घ) तात्पुरत्या गुणवत्ता याद्या प्रदर्शित करणे किंवा प्रकाशित करणे, तक्रारी, असल्यास, त्या दाखल करून घेणे आणि अंतिम गुणवत्ता 
याद्या प्रदर्शित करणे किंवा प्रसिद्ध करणे ; 


( ङ ) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप) पहिल्या, दुस - या आणि तिस- या फे -यांसाठी उपलब्ध असलेल्या, प्रवर्गनिहाय जागा ( जागांची 
रचना ) प्रदर्शित करणे 


भरणे व 


( च ) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप) पहिल्या फेरीपूर्वी, संस्थेचा पसंतीक्रम असणारा संगणकीय ( ऑनलाइन ) विकल्प नमुना 
त्यास पुष्टी देणे. उमेदवारांना सक्षम प्राधिकरणाने विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे त्यांच्या पसंतीने संस्थेबाबतचे शक्य असतील असे जास्तीत जास्त 
पसंतीक्रम उतरत्या क्रमाने भरता येतील. उमेदवाराने विकल्प अर्जास पुष्टी दिल्यानंतर , तो अर्ज केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या , दुस- या 
आणि तिस- या फेरीमध्ये जागा वाटपासाठी विचारात घेण्यात येईल ; 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


( छ) वाटप केलेली संस्था दर्शविणारे केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या, दुस - या व तिस- या फेरीतील तात्पुरते जागावाटप प्रदर्शित करणे; 

( ज ) उमेदवाराने उपस्थिती केंद्रावर उपस्थित होणे आणि केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या, दुस - या व तिस - या फेरीतील जागावाटपानुसार 
देऊ केलेली जागा स्वीकारणे. 

( २) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान (कॅप ) जागावाटप केलेले असल्यास, जागा स्वीकारण्यापूर्वी, उमेदवाराला खाली तरतूद केल्याप्रमाणे 
जागावाटपाच्या नंतरच्या फेरीसाठी (फे -यांसाठी), शैक्षणिक अध्ययनक्रमाकरिता फ्रीझ किंवा फ्लोट या विकल्पांची निवड करता येईल. 

( क ) फ्रीझ.— उमेदवार त्यांना देऊ केलेली जागा स्वीकारतील आणि त्यांना जागावाटपाच्या पुढील कोणत्याही फे - यांमध्ये सहभागी 
होण्याची इच्छा असणार नाही, अशा उमेदवारांचा नंतरच्या प्रवेश फे - यांमध्ये विचार केला जाणार नाही ; 

( ख ) फ्लोट . — उमेदवार त्यांना देऊ करण्यात आलेली जागा स्वीकारतील आणि वरच्या पसंतीक्रमाच्या इतर कोणत्याही संस्थेमध्ये 
शैक्षणिक अध्ययनक्रमाला प्रवेश देऊ करण्यात आला तर, तो स्वीकारतील असा निर्देश करतील . अन्यथा त्यांनी सध्या स्वीकारलेला शैक्षणिक 
अध्ययनक्रमदेखील स्वीकारतील, अशा उमेदवारांचा त्यानंतरच्या प्रवेश फे - यांमध्ये विचार केला जाईल ; 


( ग ) ज्या उमेदवारांनी फ्लोट हा पर्याय निवडलेला असेल आणि त्यांना वरच्या पसंतीक्रमाची त्यांच्या निवडीची जागा मिळाली असेल , 
अशा वेळी त्या उमेदवारांनी अगोदरच्या फेरीमध्ये स्वीकारलेली जागा ते आपोआप गमावतील 


( घ ) ज्या उमेदवारांना त्यांच्या पहिल्या पसंतीचा प्रवेश देऊ करण्यात आला आहे अशा उमेदवारांना फ्लोट हा पर्याय उपलब्ध असणार 
नाही. 


( ३) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेची (कॅपची) चौथी फेरी आयोजित करणे.— ( क ) या फेरीकरिता उपलब्ध जागा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध 
करण्यात येतील. उमेदवारांना संगणकीय पद्धतीने ( ऑनलाईन ) विकल्प नमुना भरण्यास किंवा पूर्वी भरलेल्या नमुन्यामध्ये बदल करण्यास मुभा 
देण्यात येईल . या फेरीदरम्यान वाटप करावयाच्या जागा पुढील शर्तीच्या अधीनतेने देण्यात येतील , 

( एक ) ही फेरी सुरू होण्यापूर्वी, उमेदवारांना फ्लोटिंग या विकल्पावरुन फ्रिझिंग किंवा नेमके त्या उलट क्रमाने आपला विकल्प बदलता 


येईल ; 


( दोन ) ज्या उमेदवारांना अगोदरच्या कोणत्याही फे - यांमध्ये कोणतीही जागा मिळालेली नाही अथवा ज्यांनी अगोदरच्या फे -यांमध्ये त्यांचा 
प्रवेश घेऊन तो रद्द केला आहे अथवा ज्यांनी फ्रीझचा विकल्प निवडलेला होता परंतु जे या अंतिम फेरीमध्ये फ्लोटिंग विकल्प निवडण्यास 
इच्छुक आहेत असे उमेदवार या फेरीमध्ये भाग घेण्यास पात्र असतील ; 

( तीन ) ज्यांनी फ्लोटिंग या विकल्पाची निवड केली असेल आणि जे या फेरीकरितादेखील अर्ज करीत असतील असे उमेदवार , त्यांना 
पूर्वीच्या फेरीमध्ये वाटप झालेल्या संस्थेचे नांव त्यांच्या पसंतीक्रमाच्या यादीत नमूद करतील . एकदा का वरच्या पसंतीक्रमानुसार नवीन जागेचे 
वाटप करण्यात आले की मग , अगोदर करण्यात आलेले वाटप आपोआप रद्द होईल ; 


( चार ) फ्लोटिंग हा विकल्प या फेरीमध्ये वाटप केलेल्या जागांसाठी असणार नाहीत . 


( ख ) उमेदवाराने उपस्थिती केंद्रावर उपस्थित होणे आणि केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप ) चौथ्या फेरीच्या वाटपानुसार देऊ केलेली जागा 
स्वीकारणे. 


( ४ ) संस्थेमध्ये उपस्थित 

राहून 

प्रवेश कायम करणे. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या ( कॅप ) अंतिम फेरीनंतर , उमेदवार त्यास अंतिमतः 
वाटप केलेल्या संस्थेमध्ये उपस्थित राहील व त्या संस्थेतील आपला प्रवेश कायम करील. 


१०. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप) वाटपाचे टप्पे आणि पद्धती. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत (कॅपअंतर्गत ) येणा- या जागांचे 
वाटप पुढील पद्धतीनुसार करण्यास येईल , 

( १) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेले उमेदवार. — संगणकीकृत वाटपाचे टप्पे पुढीलप्रमाणे आहेत , 
टप्पा एक : सर्व उमेदवारांसाठी 

( क ) विविध प्रवर्गातील सर्व उमेदवारांचा ( खुला, राखीव, पुरुष, महिला) त्यांच्या परस्पर गुणवत्तेनुसार जागावाटपाकरिता विचार 
करण्यात येईल ; 


. 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


५५ 


. 


• 


( ख ) संस्था ज्या अल्पसंख्याक समाजाकरिता आहे त्या समाजातील, राज्याच्या उमेदवारांना, गुणवत्तेच्या आधारे अल्पसंख्याकांसाठीच्या 
जागांचे वाटप करण्यात येईल किंवा अशा जागा त्यांच्या गुणवत्तेनुसार उपलब्ध नसल्यास, खुल्या प्रवर्गातील जागांचे त्यांच्या परस्पर 
गुणवत्तेच्या आधारे वाटप करण्यात येईल ; 

( ग) मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांचा, त्यांच्या परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील जागांसाठी विचार करण्यात येईल 
किंवा खुल्या प्रवर्गातील जागा त्यांच्या गुणवत्तेनुसार उपलब्ध होत नसतील तर, त्यांच्या संबंधित राखीव प्रवर्गात जागा वाटपासाठी विचार 
केला जाईल ; 

( घ ) विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांचा, त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील जागा वाटपासाठी विचार केला जाईल 
आणि अशा जागा उपलब्ध होत नसतील तर असे उमेदवार विशेष मागास प्रवर्गामध्ये त्यांचा समावेश होण्यापूर्वी ते ज्या मागासवर्ग 
प्रवर्गामध्ये होते अशा त्या मुळ मागासवर्ग प्रवर्गातील जागा वाटपासाठी त्यांचा विचार करण्यात येईल 

( ङ ) विकलांग व्यक्ती प्रवर्गातील उमेदवारांच्या त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या जागा वाटपासाठी विचार करण्यात येईल, अशा 
प्रकारच्या जागा त्यांच्या गुणवत्तेनुसार उपलब्ध होत नसतील तर , त्यांच्या परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील जागा वाटपासाठी 
विचार केला जाईल 

( च) संरक्षण प्रवर्गातील उमेदवारांच्या, त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या जागांकरिता त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे किंवा अशा जागा 
त्यांच्या गुणवत्तेनुसार उपलब्ध होत नसतील तर, त्यांच्या परस्पर गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातील जागा वाटपासाठी विचार केला जाईल. 

टप्पा दोन : —महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागांचे पुरुष उमेदवारांना वाटप . — मागासवर्ग प्रवर्गातील किंवा खुल्या 
प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना जागांचे वाटप झाल्यानंतर , जर जागा रिक्त राहिल्या तर अशा रिक्त राहिलेल्या जागांचे वाटप संबंधित 
मागासवर्गातील किंवा खुल्या प्रवर्गातील पुरुष उमेदवारांना करण्यात येईल . 

टप्पा तीन : विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता. — जर मागासवर्ग प्रवर्गातील जागा रिक्त राहिल्या तर अशा रिक्त 
राहिलेल्या जागांच्या कमाल २ टक्के इतक्या मर्यादेपर्यंत, विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांना अशा जागांचे वाटप करण्यात येईल . 

टप्पा चार : —मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांच्या संबंधित गटासाठी. — जर पुढील मागासवर्ग प्रवर्गातील संबंधित गटातील 
जागा रिक्त राहिल्या तर , त्या रिक्त राहिलेल्या जागांचे वाटप संबंधित गटामधील उमेदवारांना करण्यात येईल 

गट -१ : ( एक ) अनुसूचित जाती व बौद्ध धर्मांतरित अनुसूचित जाती ( एससी); 

( दोन ) विनिर्दिष्ट क्षेत्राबाहेर राहणा- या जमातीसह अनुसूचित जमाती ( एसटी). 
गट-२ : ( एक ) विमुक्त जाती /निरधिसूचित जमाती (व्हीजे / डीटी ) / एनटी( ए); 

( दोन ) भटक्या जमाती १ ( एनटी - बी ). 


गट -३ : ( एक ) भटक्या जमाती २ ( एनटी - सी ); 


( दोन ) भटक्या जमाती ३ ( एनटी- डी ); 
( तीन ) इतर मागासवर्ग ( ओबीसी ). 


स्पष्टीकरण : —गट -१ साठी, जर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जागा , त्यातील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यामुळे रिक्त राहिल्या असतील तर 
त्या जागांचे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उमेदवारांना वाटप करण्याकरिता विचार केला जाईल किंवा तसेच उलटपक्षी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 
जागांबाबत केले जाईल . 

टप्पा पाच : सर्व मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी . — जर मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या जागा 
रिक्त राहिल्या असतील , तर अशा जागांचा विचार कोणत्याही मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांना वाटप करण्यास विचारात घेण्यात येतील . 

टप्पा सहा : विकलांग व्यक्ती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी . जर विकलांग व्यक्ती प्रवर्गातील उमेदवारासाठी राखीव असलेल्या 
जागा रिक्त राहिल्या असतील तर , अशा जागांचा कोणत्याही विकलांग व्यक्ती प्रवर्गातील उमेदवारांना वाटपासाठी विचार करण्यात येईल . 

टप्पा सात : —सर्व उमेदवारांसाठी ( महाराष्ट्र राज्य व अखिल भारतीय जागा असा फरक वगळून).— जर टप्पा सहा पूर्ण 
झाल्यानंतर , जर जागा रिक्त राहिल्या तर , त्या वेळी अशा रिक्त जागा ह्या वाटपासाठी महाराष्ट्र राज्य व अखिल भारतीय जागा वाटपासाठी 
असा फरक वगळून, टप्पा- एक, टप्पा-दोन, टप्पा- चार , टप्पा-पाच, व टप्पा- सहा पार पाडण्यात येतील . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


टप्पा आठ : –सर्व उमेदवारांसाठी ( कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण वगळून ).— (१) सर्व पात्र उमेदवारांना परस्पर गुणवत्तेच्या 
आधारे वाटप करण्याकरिता या जागांचा विचार करण्यात येईल 

( २ ) महिला उमेदवारांसाठी राखीव जागांचे वाटपाची पद्धत शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रक क्र.आरएसव्ही १०१२ / 
सीएन-१६/ १२/ १६ ए, दिनांक १३ ऑगस्ट २०१४ मध्ये दिल्यानुसार असेल. 
( २) अखिल भारतीय उमेदवारी असणा - या उमेदवारासाठीच्या जागा 

( क ) या जागा, पात्र उमेदवारांना सीईटी प्राप्तांकाच्या आधारे केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत वाटप करण्यात येतील . 

( ख ) या सर्व जागा “सर्वसाधारण प्रवर्गातील ” जागा म्हणून समजण्यात येतील आणि या जागांसाठी, मागासप्रवर्ग, महिला, विकलांग 
व्यक्ती व संरक्षण इत्यादी प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता कोणतेही आरक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही. 


११. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅपच्या ) पहिल्या, दुस - या , तिस - या व चौथ्या फेरीद्वारे जागा वाटप करणे 
( क ) कॅपच्या चारही ( पहिली, दुसरी, तिसरी व चौथी ) फे -यांमध्ये संगणकीय प्रणाली वापरून जागांचे वाटप करण्यात येईल ; 
( ख ) कॅपच्या पहिल्या, दुस - या व तिस- या फेरीमध्ये, या नियमांच्या नियम १० टप्पा एक ते तीन पार पाडण्यात येतील ; 

( ग ) जागा वाटप न होणे व उमेदवार प्रवेशासाठी उपस्थित न राहणे यामुळे जर जागा रिक्त राहिल्या तर , अशा जागांचे वाटप त्यापुढील 
फेरीमध्ये करण्यात येईल ; 

( घ ) कॅपच्या चौथ्या फेरीकरिता , या नियमांच्या नियम १० टप्पा- एक ते टप्पा- आठ नुसार जागा वाटपासाठी कार्यवाही करण्यात येईल . 
१२. सर्वसाधारण सूचना 

( क ) कॅपच्या पहिल्या , दुस- या , तिस - या व चौथ्या फे - यांमधील राज्यस्तरीय जागांचे वाटप , महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेल्या 
उमेदवारांच्या परस्पर गुणवत्तेनुसार केले जाईल. उमेदवारांना, परस्पर गुणवत्ता, त्यांनी भरलेले विकल्प आणि कॅपच्या पहिल्या , दुस - या , तिस - या 
व चौथ्या फे -यामध्ये, त्यावेळी उपलब्ध असलेल्या जागा , यानुसार जागांचे वाटप केले जाईल ; 

( ख ) जागा वाटपाच्या विशिष्ट टप्प्यासाठी पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांचा, जरी त्यांना अगोदरच्या टप्प्यामध्ये जागा वाटप करण्यात 
आलेले असेल किंवा नसेल तरी , त्या टप्प्यामध्ये जागा वाटपासाठी विचार केला जाईल 

( ग ) कोणत्याही टप्प्याच्या जागा वाटपादरम्यान, त्यावेळी असणा- या जागांच्या उपलब्धतेप्रमाणे उमेदवाराने भरलेल्या विकल्पानुसार , 
त्याचा जागावाटपातील क्रम वर सरकत राहील ; 


( घ ) विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थामध्ये या नियमांमधील नियम ७( २), ७( ३), ७( ४ ) आणि ७( ५ ) मध्ये नमूद 
केलेल्या जागा वाटपासाठी कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण असणार नाही 


( ङ ) सर्व राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या (विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांचा त्यांच्या मूळ प्रवर्गामध्ये ) त्यांच्यासाठी राखीव जागांवर 
सर्व टप्प्यामध्ये जागा वाटपासाठी विचार केला जाईल 


• 


( च) क्रम वर सरकल्यामुळे, रिक्त होणा- या जागांचा, त्या टप्प्याच्या जागा वाटपाच्या तरतुदीनुसार त्याच टप्प्यावरील पुढील प्रक्रियेमध्ये 
जागा वाटप करण्याकरिता विचार करण्यात येईल 

( छ ) भरण्यात आलेल्या पसंतीक्रमामधील पहिल्या उपलब्ध विकल्पानुसार करण्यात आलेले वाटप हे अंतिम वाटप म्हणून अबाधित 
ठेवण्यात येईल ; 

( ज ) कॅपच्या पहिल्या, दुस - या फेरी दरम्यान, टप्पा -तीन मध्ये विशेष मागासवर्गातील उमेदवारांना जागावाटप केले गेल्यामुळे , सर्व 
उमेदवारांच्या भल्यासाठी टप्पा -तीननंतर जागावाटपासाठी टप्पा - एक व दोन नुसार पुन्हा कार्यवाही करण्यात येईल ; 


.. 


( झ ) संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात आलेल्या जागा वाटपाच्या यादीमध्ये, उमेदवारांना देऊ करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या जागांचे 
वाटप दर्शविण्यात येईल . यासंदर्भात उमेदवारांशी व्यक्तिशः कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही किंवा त्यांना जागावाटप पत्रे पाठविली 
जाणार नाहीत 


3 


५७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 
( अ ) ज्या उमेदवारास जागेचे वाटप करण्यात आले असेल तो उमेदवार “ तात्पुरते जागावाटप पत्र ” संकेतस्थळावरून डाऊनलोड 
करून घेईल . जागा स्वीकृतीच्या वेळेस उमेदवारास प्रवेश उपस्थिती केंद्रावर, सक्षम प्राधिका- याच्या नावे दर्शनी धनाकर्ष जमा करावा लागेल. मूळ 
कागदपत्रांची पडताळणी केल्यावर आणि उमेदवार सर्व पात्रता निकषांची पूर्तता करत असल्याची खात्री पटल्यावर उपस्थिती केंद्राकडून जागा 
नक्की केली जाईल व केंद्र प्रभारी, स्वीकृतीची संगणकीय पावती देईल 

( ट ) जागा -स्वीकृती शुल्क , सर्वसाधारण प्रवर्गातील , विमुक्त जाती / निरधिसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्ग/ इतर 
मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी रु. ३,००० , आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी रु. १,००० एवढे असेल. 
हे शुल्क कॅप प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवार संबंधित संस्थेत उपस्थित झाल्यास रु. १,००० एवढे प्रक्रिया शुल्क वजा करून , संस्थेकडे 
हस्तांरित केले जाईल आणि उमेदवाराने संस्थेत उपस्थित होण्यापूर्वी प्रवेश रद्द केला तर , प्रक्रिया शुल्काचे रु. १,००० वजा करून उर्वरित रक्कम 
उमेदवारास परत करण्यात येईल ; 

( ठ ) जागा- स्वीकृतीकरिता व्यक्तिशः उपस्थित न राहणे म्हणजे उमेदवाराने देऊ केलेली जागा नाकारली असल्याचे समजण्यात येईल 

( ड) जर कोणतीही कागदपत्रे किंवा प्रमाणपत्रे विधीअग्राहय किंवा खोटी असल्याचे आढळून आले आणि /किंवा उमेदवाराने पात्रता 
निकषांची पूर्तता केली नाही तर वाटप करण्यात आलेली जागा कोणत्याही वेळी रद्द करण्यात येईल 

( ढ) ज्या उमेदवारांना वाटप करण्यात आलेली जागा नाकारावयाची असेल त्यांना स्वीकृती शुल्क भरण्यासाठी उपस्थिती केंद्रावर 
जाण्याची आवश्यकता नाही .केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीत वाटप केलेली जागा नाकारणारे उमेदवार , तिच्या दुस - या आणि /किंवा 
तिस - या फेरीमध्ये सहभागी होऊ शकणार नाहीत . 

१३. संस्थास्तरीय कोट्यातील जागा आणि केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेनंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर प्रवेश. — विनाअनुदानित 
संस्थेचा संचालक किंवा प्राचार्य, या जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया खालील पद्धतीचा वापर करून पार पाडील : 

( क ) उपलब्ध जागांवरील प्रवेश हे पारदर्शकरितीने व ज्यांनी संस्थेकडे आवेदनपत्र सादर केलेले आहे अशा उमेदवारांच्या परस्पर 
गुणवत्तेनुसार प्रवेश करण्यात येतील ; 

( ख ) ज्यात प्रवेशाचे नियम विनिर्दिष्ट केलेले आहेत , अशी संस्थेची माहिती पुस्तिका किंवा निर्देशपुस्तिका प्रवेशप्रक्रिया सुरू 
करण्यापूर्वी पुरेसा वेळ मिळेल अशा रितीने प्रकाशित करण्यात यावी. माहिती पुस्तिकेमधील सर्व माहिती ही संस्थेच्या संकेतस्थळावर देखील 
प्रदर्शित करण्यात यावी ; 

( ग ) संस्था प्रवेशाचे वेळापत्रक आणि संस्थेकडून प्रत्येक पाठ्यक्रमातील भरावयाच्या एकूण जागांची संख्या, यांची जाहिरात किमान 
दोन प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये देऊन आणि संस्थेच्या संकेतस्थळावर अधिसूचित करून आवेदनपत्र मागवील 

( घ) प्रवेशासाठी वेळोवेळी शासनाने अधिसूचित केलेले व समुचित प्राधिका-याने विनिर्दिष्ट केलेले पात्रतेचेनिकषपूर्ण करणारे इच्छुक 
उमेदवार , संस्थास्तरावरील प्रवेशासाठी नियम ३( २)( ख ) मध्ये तरतूद केल्यानुसार संबंधित संस्थेचे संचालक किंवा प्राचार्य यांच्याकडे 
आवेदनपत्र सादर करतील ; 

( ङ ) संस्था, सक्षम प्राधिकरणाने तयार व प्रसिद्ध केलेल्या यादीच्या आधारे अनिवासी भारतीय, भारतीय वंशाची व्यक्ती, समुद्रपार 
नागरिकत्व असलेले भारतीय, विदेशी विद्यार्थी या कोट्यातील जागा भरील ; 

( च) अनिवासी भारतीय वंशाच्या व्यक्ती, भारताचे समुद्रपार नागरिक , विदेशी व्यक्तीच्या जागा वगळून संस्थेला कोट्यातील जागा 
भरण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाने प्रवेशासाठी तयार व प्रसिद्ध केलेल्या गुणवत्ता यादीतील परस्पर गुणवत्तेच्या उमेदवारांना प्रवेश देता येईल : 

परंतु , जेथे समुचित प्राधिकरणाने सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या आधारे प्रवेश विनिर्दिष्ट केलेली असेल , अशा वेळी संस्था अनिवासी 
भारतीय वंशाच्या व्यक्ती, भारताचे समुद्रपार नागरिक , विदेशी व्यक्ती यांच्या कोट्यातील जागा वगळून संस्थास्तरीय कोट्यातील जागा, या 
नियमांच्या नियम ८( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कार्यपद्धती अनुसरून तयार करण्यात आलेल्या परस्पर गुणवत्ता यादीतील गुणानुक्रमे संस्था 
केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेनंतर रिक्त राहिलेल्या जागांसह भरता येतील 

( छ ) संस्था , संस्थास्तरीय कोटा आणि अधिसंख्य कोटा व कॅपनंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर संस्थास्तरावर प्रवेश देण्यासाठी , 
उमेदवारांची गुणवत्ता यादी ( याद्या) तयार करील व सूचना फलकावर प्रदर्शित करील आणि ती यादी संस्थेच्या संकेतस्थळावरसुद्धा प्रसिद्ध 
करील 

( ज ) संस्थास्तरीय कोट्यातील जागा ( अंशतःकिंवा पूर्णत ), केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेला परत करण्याचा उद्देश असणा- या अल्पसंख्याक 
किंवा अल्पसंख्याकेतर संस्था , केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या प्रत्येक फेरीतील जागेची रचना प्रदर्शित करण्यापूर्वी दोन दिवस अगोदर तसे 
कळवतील आणि त्या जागांचे, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमांनुसार वाटप करण्यात येईल ; 


. 


• 
. 


3; 


भाग चार - ब -८ 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


( झ ) घेतलेल्या आणि रद्द केलेल्या सर्व प्रवेशाबाबतची माहिती संगणकीय ( ऑनलाईन ) प्रणालीमार्फत तात्काळ संस्था अद्ययावत 


करतील ; 


(त्र ) जर केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या फे - या पार पडल्यानंतर केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेची जागा रिक्त राहिल्यास किंवा झाल्यास ती जागा 
केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान ती ज्या प्रवर्गाकरिता राखून ठेवलेली होती, त्याप्रवर्गाच्या उमेदवारामधूनच भरण्यात येईल . तद्नंतरही जागा 
रिक्त राहिल्यास , त्या जागा , अर्जदाराच्या गुणवत्तेच्या आधारे परस्पर भरण्यात येतील. 

१४ . संस्थास्तरावरील प्रवेश फेरी.- केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या सर्व फे - या पार पडल्यानंतर जागा रिक्त राहिल्यास त्या जागा 
संस्थास्तरावर सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्व मान्यतेने संस्थास्तरावरील फेरीद्वारे भरण्यात येतील . 
१५. गुणवत्ता यादी व प्रवेश देण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या यादीस मान्यता 

( १ ) प्रवेश प्रक्रिया संपल्यानंतर , अधिनियमाच्या कलम ९ च्या पोट -कलम (५ ) मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रत्येक विनाअनुदानितखाजगी 
व्यावसायिक शिक्षण संस्था संचालक , उच्च शिक्षण व प्रवेश नियामक प्राधिकरण यांच्याकडे प्रवेश मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव सादर करील . 

( २ ) प्रवेश मान्यतेसाठीच्या प्रस्तावामध्ये, संस्थास्तरावर प्रवेश देण्यात आलेल्या व कोटा आहे अशा सर्वविद्यार्थ्यांची यादी, उमेदवारीचा 
प्रकार , आरक्षण , अर्हता, गुण तसेच प्रवेशासाठीच्या आवश्यक कागदपत्रांचा समावेश असेल . 


१६. संस्थेमधील प्रवेश रद्द केल्यानंतर शुल्काचा परतावा 

( क ) उमेदवार, प्रवेश रद्द करण्यासाठी संगणकीय ( ऑनलाईन ) अर्ज करील आणि संस्थेमधील प्रवेश रद्द करण्यासाठी असलेल्या प्रणाली 
निर्मित अर्जाची स्वाक्षरीत प्रत संस्थेला सादर करील. 

( ख ) उमेदवाराकडून प्रवेश रद्द करण्याबाबत विनंती अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर , संस्था तात्काळ प्रवेश रद्द करील आणि संस्थेच्या लॉगईन 
मार्फत प्रवेश रद्द करण्याबाबत संगणकीय ( ऑनलाईन ) पोच तयार करील आणि उमेदवाराला स्वाक्षरीत प्रत देईल . 

( ग ) प्रवेशाच्या अंतिम दिनांकापूर्वी प्रवेश रद्द केल्यास, एकूण शुल्कामधून रुपये १,००० एवढे प्रक्रिया शुल्क वजा करून किंवा समुचित 
प्राधिकरणाच्या किंवा राज्य शासनाच्या यथास्थिती मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शुल्क परताव्याचे केलेल्या नियमान्वये देण्यात येईल . 

( घ) जर सक्षम प्राधिका- याने घोषित केलेल्या प्रवेशाच्या अंतिम दिनांकानंतर प्रवेश रद्द केला असेल तर, प्रतिभूती ठेव आणि तारण धन 
ठेव वगळता कोणताही परतावा मिळणार नाही . 
१७. पहिल्या वर्षानंतर संस्था बदलणे 

( १) विनाअनुदानित संस्थेतील प्रथम, द्वितीय, तृतीय किंवा चौथ्या वर्षाचा ( जे लागू असेल ते) अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर 
संस्था बदलण्याची विनंती करणा- या उमेदवाराला, जागांच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहून दूस - या कोणत्याही विनाअनुदानित संस्थेत तसे 
करण्याची मुभा देण्यात येईल आणि हे बदल प्रथम वर्षाच्या किंवा संबंधित वर्षाच्या गुणांच्या आधारे करण्यात येतील. पाठ्यक्रमासाठी संबंधित 
विद्यापीठाने निर्धारित केल्याप्रमाणे उमेदवारांच्या पात्रतेची सुनिश्चिती करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेच्या प्राचार्यांची असेल. अशा बदलांची 
सूची, प्रवेश नियामक प्राधिकरणाच्या कार्यालयाला कळविण्यात येईल . 
( २) एका वर्षांनंतर उमेदवारांचा बदल पुढील पद्धतीने करण्यात येईल 

( क ) प्रथम वर्षात एकदा प्रवेश घेतलेला उमेदवार त्याच शैक्षणिक वर्षात इतर कोणतीही संस्था बदलून मागण्यास पात्र 
असणार नाही. 

( ख ) शैक्षणिक वर्षाची परीक्षा सर्व विषयांमध्ये उत्तीर्ण असणारा किंवा उत्तीर्ण होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विषयांपैकी 
एका विषयात अनुत्तीर्ण असलेला उमेदवार, संस्था बदलून घेण्यास पात्र असल्याचे समजण्यात येईल . 

( ग ) विनाअनुदानित संस्थेतील विद्यार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत शासकीय किंवा शासकीय अनुदानित संस्था , कोणत्याही 
टप्प्यावर बदलून घेता येणार नाही. तथापि , शासकीय किंवा शासकीय अनुदानित संस्थेतील उमेदवाराला, विनाअनुदानित शैक्षणिक 
संस्थेमध्ये बदल करून देण्याची मागणी करता येईल . 

( घ ) विनाअनुदानित संस्थांचे प्राचार्य हे, प्रवेश नियामक प्राधिकरणाच्या पूर्व मान्यतेने , ना - हरकत प्रमाणपत्र , पात्रता प्रमाणपत्र 
व रिक्त जागाबाबतची स्थिती सादर केल्यावर बदल करून घेण्याच्या मागणीसाठी इतर संस्थामधील उमेदवारांचा विचार करतील . 
संबंधित विद्यापीठाने निर्धारित केल्याप्रमाणे, उमेदवारांच्या पात्रतेची सुनिश्चिती संस्थेचे प्राचार्य किंवा संचालक करतील. 

( ङ ) संस्थेच्या प्राचार्यांच्या शिफारशीशिवाय प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडून कोणताही अर्ज दाखल करून घेतला 
जाणार नाही . 
( ३) अधिसंख्य जागेतील कोट्यावर घेतलेल्या उमेदवारांना संस्था बदलून घेता येणार नाही. 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


५ ९ 


महाराष्ट्र राज्यातील 


अनुसूची- एक 
( प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी ) 

(नियम ७ पहा ) 
क . मंजूर प्रवेश क्षमतेअंतर्गत जागांचे वाटप 
अ.क्र . संस्थेचा प्रकार 

जागांची संख्या - मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या टक्केवारीप्रमाणे संस्थास्तरीय जागा 
केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया जागा 

( अनिवासी भारतीय, 
अखिल भारतीय अल्पसंख्याक 

भारताचे 

समुद्रपार 
उमेदवार स्तरावरील जागा समाजासाठीचा कोटा नागरिकत्व, भारतीय 

वंशाच्या व्यक्ती, 
विदेशी उमेदवार यांच्या 
५ % कोट्यासह, लागू 

असल्यास ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ विनाअनुदानित व्यावसायिक शैक्षणिक ६५ % 

१५ % काही नाही 

२० % 
संस्था ( अल्पसंख्याकांसाठीच्या संस्था 

वगळून ). 
२ विना अनुदानित अल्पसंख्याक 

केंद्रीभूत प्रवेश किमान ५१ % @ 

२० % 
शैक्षणिक संस्था . 

जागांपैकी १०० % 

प्रक्रियेअंतर्गत 
असणा- या जागापैकी 


महाराष्ट्र राज्यातील 


१५ % 2 


कॅप जागा = मंजूर प्रवेश संख्या 

संस्थास्तरीय जागा 
23 अल्पसंख्याक उमेदवारांसाठीच्या जागा वगळून केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतील जागा. 
$ महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवारांसाठी जागा = केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतील जागा ( अखिल भारतीय उमेदवारांसाठी जागा + अल्पसंख्याक 

उमेदवारांसाठीच्या जागा) . 


% टक्केवारी. 


अल्पसंख्याक उमेदवारांसाठीच्या जागा व संस्थास्तरावरील जागा वगळता महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेल्या व अखिल भारतीय 

उमेदवारी असलेल्या उमेदवारामधून निर्धारित टक्केवारीत भरण्यात येतील . 
@ अल्पसंख्याक संस्था कमीत कमी ५१ % जागा केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमधून ( अल्पसंख्याक समुदायाच्या उमेदवारांमधून ) भरेल . ही संख्या 
१०० % पर्यंत 

वाढू शकेल. तथापि , प्रत्येक संस्था केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी, त्यांच्या संस्थेतील अल्पसंख्याक कोट्यातून 
भरावयाच्या जास्तीत जास्त टक्के ( जागा ) घोषित करतील आणि सक्षम प्राधिका- याला कळवतील . 


ख . 


अधिसंख्य जागांचे वाटप 


( १ ) जम्मू व काश्मीर मधून विस्थापित झालेल्या उमेदवारासाठीचे प्रवेश सक्षम प्राधिकरण करेल. या कोट्याअंतर्गत उपलब्ध जागांची 
संख्या शासनाच्या धोरणानुसार असेल . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रोहिणी भालेकर , 
शासनाच्या उप सचिव . 


भाग चार - ब -८ अ 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१ ९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


१ ९ ४ 


बुधवार , जुलै २०, २०१६ / आषाढ २ ९, शके १९ ३८ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ०६ मे २०१६. 


. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) अधिनियम , २०१५. 

क्रमांक बी.एड.- ४६१६/ प्र.क्र .१/ मशि - २.- महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन ) 
अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा महा. २८ ) च्या कलम २३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे 
शिक्षणशास्त्र आणि शारिरीक शिक्षण यामधील व्यावसायिक पदवी शिक्षण प्रशिक्षण अध्ययनक्रम ( बी.एड., बी.पी.एड.) आणि शिक्षणशास्त्र आणि 
शारिरीक शिक्षण यामधील व्यावसायिक पदव्युत्तर शिक्षक प्रशिक्षण अध्ययनक्रम ( एम. एड ., एम.पी.एड.) यांच्या प्रथम वर्षासाठी द्यावयाचे प्रवेश 
विनियमित करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे 


१. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ 


(१) या नियमांना, महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था [ व्यावसायिक पदवी व पदव्युत्तर शिक्षक प्रशिक्षण 
अध्ययनक्रमांना ( बी.एड., बी.पी.एड., एम.एड., एम.पी.एड. ) द्यावयाच्या प्रवेशाचे विनियमन ], नियम, २०१६ असे म्हणावे . 

( २ ) ते दिनांक ०६ मे २०१६ पासून अंमलात येतील. 


२. व्याख्या 


(१ ) या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 

( क ) “ अधिमियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे 
विनियमन ) अधिनियम , २०१५ ( २०१५ चा महा. २८ ), असा आहे ; 


( ख ) “ प्रवेश उपस्थिती केंद्र ” याचा अर्थ, जेथे उमेदवार प्रवेशाबाबतची कागदपत्र सादर करून आणि शुल्काचा भरणा करून 
प्रवेश निश्चित करण्यासाठी उपस्थित राहील असे केंद्र, असा आहे ; 


( ग ) “ अखिल भारतीय जागा ” याचा अर्थ, कोणत्याही पात्र भारतीय उमेदवारास उपलब्ध होणा- या जागा, असा आहे ; 

( घ ) “ आवेदनपत्राचा नमुमा ” याचा अर्थ, उमेदवाराने प्रवेशाकरिता संगणकीय पद्धतीने ( ऑनलाईन ) भरावयाचा विहित नमुना, 
असा आहे ; 

( ङ ) “ स्वायत्त संस्था ” याचा अर्थ, ज्या संस्थेस विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून स्वायत्तता प्रदान करण्यात आलेली आहे अशी 
संस्था , असा आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


६१ 


.. 


. 


( च ) “ केंदीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या ( कॅप ) जागा ” याचा अर्थ, सक्षम प्राधिका- याकडून केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत (कॅप ) ज्या 
जागांवर प्रवेश देण्यात येतात अशा जागा, असा आहे 

( छ ) “ पाठ्यक्रम ” याचा अर्थ, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक अध्ययनक्रम अर्थात , शिक्षणशास्त्र पदवी ( बी.एड. ), शारिरीक 
शिक्षण पदवी (बी.पी.एड. ), शिक्षणशास्त्र पदव्युत्तर पदवी ( एम.एड.), शारिरीक शिक्षण पदव्युत्तर पदवी ( एम.पी.एड.) असा आहे ; 

( ज ) “ इएलसीटी ” याचा अर्थ, शिक्षणशास्त्राच्या इंग्रजी माध्यमाच्या महाविद्यालयांत प्रवेश घेऊ इच्छिणा- या उमेदवारांसाठी 
सक्षम प्राधिका-याने घेतलेली इंग्रजी भाषा ज्ञान चाचणी परीक्षा, असा आहे ; 

( झ ) “ पात्र उमेदवार ” याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट-कलम ( १) अनुसार शासनाने वेळोवेळी अधिसूचित 
केल्यानुसार विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रमांसाठी पात्र असणारे उमेदवार , असा आहे ; 

( ञ ) “ सुविधा केंद्र ” याचा अर्थ, जेथे आवेदनपत्रासंबंधातील सामग्रीची विक्री, संगणकीय पद्धतीने ( ऑनलाईन ) अर्ज भरणे , 
कागदपत्रांची पडताळणी व तक्रारींचे निवारण करणे यांसारख्या सेवा पुरविल्या जातात , असे केंद्र , असा आहे ; 

( ट ) “ मूळ विद्यापीठ ” याचा अर्थ, यातील नियम ५( १) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार विद्यापीठ क्षेत्र , असा आहे ; 

( ठ) “ एचएससी ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक 
शाळा प्रमाणपत्र ( इयत्ता १२ वी ) परीक्षा अथवा मान्यताप्राप्त मंडळाकडून देण्यात येणारे , त्यास समतुल्य असे प्रमाणपत्र, असा आहे ; 

( ड ) “ संस्थास्तरीय कोटा ” याचा अर्थ, शासनानेकिंवा समुचित प्राधिकरणाने वेळोवेळी जाहीर केल्यानुसार संस्थास्तरावर पात्र 
उमेदवारांच्या प्रवेशासाठी उपलबध असणा- या जागा , असा आहे ; 

( ढ) “ परस्पर गुणवत्ता ” याचा अर्थ, विविधवर्ग/ प्रवर्गातील उमेदवारांचा संबंधात गुणानुक्रम असा आहे ; 

( ण ) “ अल्पसंख्याकांसाठी जागा ” याचा अर्थ, ती संस्था ज्या अल्पसंख्याक समाजाकरिता आहे अशा, राज्यातील अल्पसंख्याक 
समाजातील विद्यार्थ्यांकरिता राखून ठेवलेल्या जागा, असा आहे ; 

( त ) “ बिगर स्वायत्त संस्था ” याचा अर्थ, ज्या संस्था स्वायत्त संस्था नाहीत अशा संस्था , असा आहे ; 

( थ ) भारताचे समुद्रपार नागरीक ” याचा अर्थ, केंद्र सरकारने नागरिकत्व अधिनियम, १९ ५५ च्या कलम ७ क अनुसार 
घोषित केलेला, भारताचे 

समुद्रपार नागरिकत्व 

म्हणून नोंदणी केलेला उमेदवार किंवा व्यक्ती असा असून, त्यामध्ये भारतीय वंशाच्या 
व्यक्तींचा समावेश होतो 

स्पष्टीकरण : - या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, सर्व विद्यमान भारतीय वंशाच्या व्यक्ती म्हणजे, ज्या गृह मंत्रालय, भारत सरकार , 
अधिसूचना क्र .२६११/ ०४ / ९८ / एफ (I), दिनांक १९ ऑगस्ट , २००२ अनुसार नोंदणी केलेली असून त्या कार्डधारक आहेत आणि 
ज्यांना आता गृह मंत्रालय, भारत सरकार , अधिसूचना क्र .२५०२४ / ९ / २०१४ / एफ ( I), दिनांक ० ९ जानेवारी , २०१५ अनुसार भारताचे 
कार्डधारक समुद्रपार 

नागरीक असल्याचे समजण्यात येईल ; 
( द ) मूळ विद्यापीठाबाहेरील ( ओएचयू) " याचा अर्थ, मूळ विद्यापीठ क्षेत्राबाहेरील क्षेत्र , असा आहे ; 

ध ) “ शारीरिक परीक्षा ” याचा अर्थ, सक्षम प्राधिका-याने सामाईक प्रवेश परीक्षेचा भाग म्हणून घेतलेली शारिरीक क्षमता 
चाचणी , असा आहे ; 

( न ) “ अध्ययनक्रम ” याचा अर्थ, शिक्षणशास्त्र आणि शारिरीक शिक्षणातील पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 
असा आहे ; 

( प ) “ अर्हता परीक्षा ” याचा अर्थ, ज्या परीक्षेच्या आधारे एखादा उमेदवार प्रवेशाकरिता पात्र होतो अशी परीक्षा किंवा तिला 
समतुल्य असलेली परीक्षा, असा आहे ; 

( फ ) “ एसएससी ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे घेण्यात येणारी माध्यमिक शाळा 
प्रमाणपत्र ( इयत्ता १० वी ) परीक्षाकिंवा मान्यताप्राप्त मंडळाकडून देण्यात येणारे त्यास समतुल्य असे प्रमाणपत्र , असा आहे. 

( २ ) या नियमांमध्ये वापरलेल्या, परंतु व्याख्या न केलेल्या शब्दांना व शब्दप्रयोगांना अधिनियमामध्ये अनुक्रमे जो अर्थ नेमून दिलेला 
असेल तोच अर्थ असेल . 

३. आवेदनपत्र मागविणे.- ( १) सक्षम प्राधिकरण त्या शैक्षणिक वर्षाकरिता ज्या पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशासाठी राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा 
( सीईटी ) आवश्यक आहे अशा पाठ्यक्रमांना प्रवेश मिळवण्यासाठी सीईटीमध्ये सहभागी होण्याकरिता उमेदवारांकडून संगणकीय पद्धतीने ( ऑनलाईन ) 
अर्ज मागवील . 


“ 


~ 


. 


“ 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 
( २ ) या नियमांच्या नियम ७(१), ७(२ ), ७(३ ), ७( ४ ) आणि ७( ५ ) मध्ये तरतूद केलेल्या पाठ्यक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ पाहणारे उमेदवार 
सक्षम प्राधिकरणाकडेकेंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेश मिळावा यासाठी आवेदनपत्र सादर करतील ; 

( ३ ) उमेदवाराने आवेदनपत्रासोबत लागू असतील त्याप्रमाणे आवश्यक प्रमाणपत्रे संबंधित सक्षम प्राधिका -याने विहित केलेल्या आवश्यक 
प्रपत्रात सादर करावीत . 

४. सीईटी परीक्षेचे माध्यम , स्वरूप , अभ्यासक्रम व वेळापत्रक इत्यादी जाहीर करणे 
(१ ) सक्षम प्राधिकरण राज्य सामायिक प्रवेश प्रक्रियेसंबंधी ( सीईटी ) संबंधी पुढील माहिती घोषित करील 

( क ) सीईटी परीक्षेचे माध्यम ; 
( ख ) सीईटी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप ; 


( ग ) सीईटी परीक्षा घेण्याची पद्धती 
( घ ) सीईटी परीक्षेचे वेळापत्रक ; 


( ङ ) सीईटी प्रवेशपत्र वितरण ; 


( च ) सीईटी परीक्षेचा निकाल जाहीर करणे, इत्यादी. 


( २ ) सक्षम प्राधिकरण संचालक, उच्च शिक्षण यांच्याशी विचारविनिमय करून सीईटीसंबंधी परीक्षेचा अभ्यासक्रम व इतर माहिती घोषित 


करील . 


५. उमेदवारीचे प्रकार 


प्रकार 


( १) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी 

( एक ) मूळ विद्यापीठाची उमेदवारी.- संस्था, ज्या विद्यापीठाच्या अधिकार क्षेत्राखाली स्थित आहे, त्या विद्यापीठाच्या कोणत्याही 
विद्याशाखेचा पदवीधर किंवा पदव्युत्तर पदवीधर उमेदवार या उमेदवारी प्रकाराची निवड करू शकेल. 
पात्रतेचेनिकष 

मूळ 

विद्यापीठ 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
ए ( एक ) पदवी / पदव्युत्तर पदवी परीक्षा महाराष्ट्र 

राज्यातील मान्यताप्राप्त अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे ठिकाण ज्या संबंधित विद्यापीठ 
संस्थेमधून उत्तीर्ण झालेला उमेदवार आणि 

क्षेत्राच्या अधिकारक्षेत्रांतर्गत येत असेल ते विद्यापीठ . 
( दोन) जो महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी आहे/ महाराष्ट्र राज्यात 

जन्मलेला आहे , असा उमेदवार , आणि 
बी जो उमेदवार प्रकार - ए, मधील ( दोन ) च्या निकषांची पूर्तता करीत अधिवास प्रमाणपत्र देणा- या प्राधिकरणाचे ठिकाण ज्या संबंधित 

नसेल, परंतु उमेदवार किंवा त्याचे वडील किंवा आई महाराष्ट्र राज्याचे विद्यापीठक्षेत्राच्या अधिकारक्षेत्रांतर्गत येत असेल ते विद्यापीठ. 

अधिवासी असून त्यांच्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र आहे, असा उमेदवार . 
सी जो उमेदवार प्रकार - ए, मधील (दोन ) च्या निकषांची पूर्तता करीत उमेदवाराच्या वडिलांच्या किंवा आईच्या पदस्थापनेचेठिकाण 

नसेल , परंतु ज्या उमेदवाराचे वडील किंवा आई भारत सरकारचेकिंवा ज्या संबंधित विद्यापीठक्षेत्राच्या अधिकारक्षेत्रात येत असेल 
भारत सरकारच्या उपक्रमातील कर्मचारी आहेत व ज्यांची पदस्थापना ते विद्यापीठ . 
महाराष्ट्र राज्यात झालेली आहे व कॅपसाठी आवेदनपत्र सादर करण्याच्या 
शेवटच्या तारखेच्या आधी ते महाराष्ट्र राज्यात कामावर रुजू झालेले 

आहेत , असा उमेदवार . 
डी जो उमेदवार प्रकार - ए, मधील (दोन ) च्या निकषांची पूर्तता करीत उमेदवारांच्या वडिलांच्या किंवा आईच्या पदस्थापनेचेठिकाण . 

नसेल, परंतु त्याचे वडील किंवा आई महाराष्ट्र शासनाचेकिंवा महाराष्ट्र त्यांची महाराष्ट्राबाहेर प्रतिनियुक्ती करण्यात आली असेल तर, 
शासनाच्या उपक्रमाचे कर्मचारी आहेत , असा उमेदवार . 

अंतिम पदस्थापनेचेठिकाण ज्या संबंधित विद्यापीठक्षेत्राच्या 

अधिकार क्षेत्रात येत असेल ते विद्यापीठ . 
जे उमेदवार वादग्रस्त महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा क्षेत्रामध्ये स्थित मूळ विद्यापीठाबाहेरील जागांसाठी उमेदवाराचाविचार 
मान्यताप्राप्त संस्थेची स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण असतील आणि ज्यांची 

करण्यात येईल . 
मातृभाषा मराठी आहे, असा उमेदवार. 


इ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


GE 


( दोन ) 

मूळ विद्यापीठाबाहेरील उमेदवारी.- ज्याच्या अधिकारक्षेत्रांतर्गत ती संस्था स्थित असेल अशा ,नियम ५ ( १ )( एक ) अनुसार 
मूळ विद्यापीठाबाहेरील महाराष्ट्रातील विद्यापीठाच्या कोणत्याही विद्याशाखेतील पदवीधर किंवा पदव्युत्तर पदवीधर उमेदवार , या उमेदवारीचा 
पर्याय निवडू शकतील . 


( २ ) अखिल भारतीय उमेदवारी.- भारतीय नागरिकत्व असणारे उमेदवार , या प्रवर्गाखाली पात्र आहेत . 


( ३ ) अल्पसंख्याक उमेदवारी.- राज्यांतर्गत असलेल्या आणि शासनाने अधिसूचित केलेल्या एखाद्या विशिष्ट भाषिक किंवा धार्मिक 
अल्पसंख्याक समाजातील , महाराष्ट्राचे अधिवासी असलेले उमेदवार या प्रवर्गाखाली पात्र आहेत. 


( ४ ) अनिवासी भारतीय उमेदवारी.- अधिनियमाच्या कलम २, खंड ( ढ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे शींची पूर्तता करणारे , उमेदवार या 
प्रवर्गाखाली पात्र आहेत . 


- 


. 


~ 


( ५ ) विदेशी विद्यार्थी किंवा भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेले किंवा भारतीय वंशाची व्यक्ती असलेले उमेदवार. 
अधिनियमाच्या कलम २ च्या खंड ( झ ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे विदेशी विद्यार्थी उमेदवार , नियम २ च्या खंड ( थ) मध्ये व्याख्या करण्यात आलेले 
भारताचे समुद्रपार 

नागरिकत्व असलेले उमेदवार व अधिनियमाच्या कलम २ च्या खंड ( ण ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे भारतीय वंशाची व्यक्ती 
असलेले उमेदवार, या प्रवर्गाखाली पात्र आहेत . 

( ६) जम्मू व काश्मीर स्थलांतरितांसाठी उमेदवारी.- ( क) आतंकवादी कारवायांमुळे १९९ ० पासून जम्मू व काश्मीरमधून भारताच्या 
कोणत्याही भागात किंवा जम्मू व काश्मीरच्या असुरक्षित सीमाक्षेत्रातून, जम्मू व काश्मीरमधील त्यामानाने सुरक्षित ठिकाणी विस्थापित होऊन आलेले 
आहेत अशा नागरिकांची मुले ; किंवा 

( ख ) भारतीय प्रशासन सेवा ( भाप्रसे ) किंवा भारतीय पोलीस सेवा( भापोसे) किंवा भारतीय विदेश सेवा ( भाविसे ) यामधील अधिका- यांची 
मुले आणि आतंकवादी कारवायांचा बिमोड करण्यासाठी जम्मू व काश्मीरमध्ये बदली झालेल्या , तसेच प्रवेशाकरिता आवेदनपत्र सादर 
करण्याच्या अंतिम दिनांकास किंवा त्यापूर्वी कामावर रुजू झालेल्या लष्करी व निमलष्करी दलातील कर्मचा-यांची मुले ; किंवा 

( ग) आतंकवादाचा सामना करण्यासाठी जम्मू व काश्मीरमध्ये कार्यरत असलेल्या पोलीस दलातील कर्मचा-यांची व अधिका-यांची 
मुले, या प्रवर्गाखाली पात्र असतील . 

६. विविध पाठ्यक्रमांकरिता मंजूर प्रवेशक्षमता.- जे प्राधिकरण संबंधित पाठ्यक्रमांना मान्यता देण्याकरिता सक्षम आहे त्या प्राधिकरणाने 
दिलेल्या मान्यतेनुसार आणि संबंधित संलग्न विद्यापीठाने दिलेल्या संलग्नतेनुसार प्रथम वर्ष पदवी पाठ्यक्रमाची मंजूर प्रवेशक्षमता असेल . 

७. जागा वाटप.- मूळ विद्यापीठातील तसेच मूळ विद्यापीठाबाहेरील राज्यस्तरावरील, विविध प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता जागांच्या 
वाटपाची टक्केवारी ही , अनुसूची- एकमध्ये ( भाग-ए व भाग- बी ) आणि अनुसूची-दोन मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शासन धोरणानुसार असेल : 

( १) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारीसाठी जागा.- या नियमांच्या नियम ५( १) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी 
असलेले उमेदवार हे या जागांसाठी पात्र असतील ; 


( २) अखिल भारतीय उमेदवारीसाठी जागा.- या नियमांच्या नियम ५ ( २ ) मध्ये दिल्याप्रमाणे उमेदवारी असलेले उमेदवार हे या 
जागांसाठी पात्र असतील ; 


( ३) अल्पसंख्याक कोट्यातील जागा.- या नियामांच्या नियम ५ (३ ) मध्ये नमूद केलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार अनुसूची- एक 
मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे या जागांसाठी पात्र असतील. या जागा अधिनियमाच्या कलम ६ मधील पोट-कलम २ च्या तरतुदींनुसार भरण्यात 
येतील 


( ४ ) अनिवासी भारतीय किंवा विदेशी विद्यार्थी किंवा भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेले किंवा भारतीय वंशाची व्यक्ती 
असलेल्या उमेदवारांची उमेदवारी.- या नियमांच्या नियम ५ ( ४ ) आणि ५( ५ ) मध्ये नमूद करण्यात आलेली उमेदवारी असणारे उमेदवार 
या कोट्यातील जागांवर प्रवेशासाठी पात्र असतील 


( एक ) जास्तीत जास्त ५ टक्के जागा अनिवासी भारतीय उमेदवार किंवा विदेशी विद्यार्थीकिंवा भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व 
किंवा 

मूळ भारतीय वंशाच्या व्यक्ती असलेले उमेदवार यांच्यामधून सक्षम प्राधिका -याकडून भरता येतील 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


( दोन ) अनिवासी भारतीय उमेदवार किंवा विदेशी विद्यार्थी किंवा भारताचे 

समुद्रपार नागरिकत्व किंवा 

मूळ 

भारतीय वंशाच्या 
व्यक्ती यांच्यासाठी राखीव असलेल्या जागा रिक्त राहिल्यास अशा रिक्त जागा सक्षम प्राधिका -यास परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे , 

महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असणा- या पात्र उमेदवारांमधून भरता येतील . 
( ५ ) जम्मू काश्मीरमधून विस्थापित अशी उमेदवारी असणारे उमेदवार 

( एक ) या नियमांच्या नियम ५( ६) मध्ये नमूद करण्यात आलेली उमेदवारी असणारे या जागांसाठी पात्र असतील 
( दोन ) या कोट्यातील जागांची संख्या शासनाच्या धोरणानुसार असेल ; 

( तीन ) या जागा सक्षम प्राधिकारी पाठ्यक्रमाच्या मंजूर प्रवेश क्षमतेअंतर्गत भरेल 
८. गुणवत्ता यादी तयार करणे.-(१ ) गुणानुक्रम देणे, 

( एक ) बी.एड. व एम.एड. पाठ्यक्रम. ( क ) ज्या उमेदवारांनी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत प्रवेश मिळण्यासाठी आवेदनपत्र सादर 
करण्याकरिता विनिर्दिष्ट केलेल्या अंतिम दिनांकास किंवा त्या दिनांकापूर्वी आवेदनपत्र सादर केले आहे, अशा सर्व पात्र उमेदवारांना गुणानुक्रम 
देण्यात येईल. गुणवत्ता यादी सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या गुणाच्या प्राप्तांकाच्या आधारे तयार करण्यात येईल . 

( ख ) जे उमेदवार इंग्रजी माध्यम शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यास इच्छुक आहेत आणि ज्यांनी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत 
प्रवेश मिळण्यासाठी आवेदनपत्र सादर करण्याकरिता विनिर्दिष्ट केलेल्या अंतिम दिनांकास किंवा त्या दिनांकापूर्वी आवेदनपत्र सादर केले आहे , 
अशा सर्व पात्र उमेदवारांना सीईटी आणि ईएलसीटी मधील एकत्रितपणे मिळवलेल्या सीईटी प्राप्तांकाच्या आधारे गुणानुक्रम देण्यात येईल. 

(दोन ) बी.पी.एड. व एम.पी.एड. पाठ्यक्रम.- ज्या उमेदवारांनी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत प्रवेश मिळवण्यासाठी आवेदनपत्र सादर 
करण्याकरिता विनिर्दिष्ट केलेल्या अंतिम दिनांकास किंवा त्या दिनांकापूर्वी आवेदनपत्र सादर केले आहे अशा सर्व पात्र उमेदवारांना गुणानुक्रम 
देण्यात येईल. लेखी आणि शारिरीक क्षमता परीक्षेमध्ये एकत्रितपणे मिळवलेल्या सीईटी प्राप्तांकाच्या आधारे गुणवत्ता यादी तयार करण्यात 
येईल. 


• 


( २) पडताळणीमुळे गुणांमध्ये होणारा बदल. गुणांची पडताळणी केल्यामुळे अर्हता परीक्षेमधील गुणांमध्ये फेरबदल झाले असतील 
आणि संबंधित सक्षम प्राधिका-याने किंवा मंडळाने ते गुण यथोचितरित्या प्रमाणित केलेले असतील तर , ते गुण , केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत प्रवेश 
मिळण्यासाठीच्या सक्षम प्राधिका-यालाकिंवा त्याच्या पदनिर्देशित प्रतिनिधींना तात्काळ कळविण्यात येतील. तथापि , अशा बदलामुळे होणारा परिणाम, 
केवळ त्यानंतर होणा- या प्रवेशाच्या फेरीसाठी ( फे - यांसाठी ) विचारात घेण्यात येईल . 

( ३) पात्रता ठरविण्यासाठी अर्हता परीक्षेतील गुणांची गणना करण्याची पद्धत. - उमेदवारांची पात्रता ठरविताना पुढील कार्यपद्धती 
अनुसरण्यात येईल, 

( क ) दशांशानंतर दोन स्थानांपर्यंत पूर्णांक करून घेऊन गुणांच्या टक्केवारीची गणना करण्यात येईल 

( ख ) एसएससी, एचएससी, पदविका, पदवी किंवा त्यांच्याशी समतूल्य परीक्षेत “ अक्षरी श्रेणी ” दिलेल्या असतील तर , उमेदवाराने, 
आवेदनपत्र सादर करण्याच्या वेळी, संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून किंवा मंडळाकडून अक्षरी श्रेणींचे समतूल्य गुणांमध्ये रुपांतर करून 
घेतल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केले पाहिजे. समतूल्य गुणांच्या आधारे उमेदवाराची पात्रता ठरविण्यात येईल 

( ग ) जर उमेदवार सर्व विषय घेऊन अर्हता परीक्षेला पुन्हा बसला असेल तर केवळ शेवटी दिलेल्या परीक्षेमध्ये मिळालेल्या गुणांचाच 
विचार करण्यात येईल . 
( ४ ) विविध पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशासाठी गुणानुक्रम देणे 

( क ) प्रथम वर्ष ( बी.एड. ) पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाकरिता. - ( एक ) या नियमांच्या नियम ५ ( १), ५ ( २ ), ५ ( ३ ) व ५ ( ६ ) अनुसार उमेदवारी 
असणा-या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी ही, सक्षम प्राधिकरणाने घेतलेल्या सीईटीत उमेदवाराला मिळालेल्या गुणांच्या किंवा प्राप्तांकाच्या आधारे तयार 
करण्यात येईल : 

परंतु, सारखेच गुण, प्राप्तांक किंवा टक्केवारी असल्यास , उमेदवारांमधील सापेक्ष गुणवत्ता पुढील प्राधान्यक्रमाने व खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पद्धतीने ठरविण्यात येईल : 

( क ) अर्हता परीक्षेत गुणांची अधिकतम टक्केवारी ; 
( ख ) एचएससी किंवा 

समतुल्य परीक्षेतील एकत्रित गुणांच्या अधिकतम टक्केवारी ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


६५ 


( ग) एसएससी परीक्षेत किंवा समतूल्य परीक्षेत गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस ; 
( दोन ) या नियमांच्या नियम ५( ४ ) व ५ ( ५ ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अनिवासी भारतीय किंवा भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेल्या किंवा 
भारतीय वंशाची व्यक्ती असलेले उमेदवार आणि विदेशी विद्यार्थी उमेदवाराची गुणवत्ता यादी ही, पात्रता परीक्षेमध्ये उमेदवारास मिळालेल्या गुणांच्या 
टक्केवारीच्या आधारे तयार करण्यात येईल : 

परंतु, टक्केवारी सारखीच असल्यास , उमेदवारांमधील सापेक्ष गुणवत्ता पुढील प्राधान्यक्रमाने व खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने ठरविण्यात 
येईल 
( क ) एचएससी परीक्षेत किंवा 

समतुल्य 

परीक्षेत एकूण गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य ; 
( ख ) एसएससी परीक्षेत किंवा समतुल्य परीक्षेत एकूण गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य ; 

( ख ) प्रथम वर्ष ( बी.पी.एड. ) पाठ्यक्रमाच्या प्रवेशाकरिता.- ( एक ) या नियमांच्या नियम ५ (१), ५ (२), ५( ३) व ५( ६ ) अनुसार 
उमेदवारी असणा- या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी ही, सक्षम प्राधिकरणाने घेतलेल्या सीईटीत उमेदवाराला मिळालेल्या गुणांच्या किंवा प्राप्तांकाच 
आधारे तयार करण्यात येईल : 

परंतु, सारखेच गुण, प्राप्तांक किंवा टक्केवारी असल्यास, उमेदवारांमधील सापेक्ष गुणवत्ता पुढील पसंतीक्रमाने व खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पद्धतीने ठरविण्यात येईल : 

( क ) सीईटीच्या शारिरीक क्षमता परीक्षेतील गुणांची अधिकतम टक्केवारी ; 
( ख ) अर्हता परीक्षेत गुणांची अधिकतम टक्केवारी ; 
( ग ) एचएससी किंवा 

समतुल्य परीक्षेतील एकत्रित गुणांच्या अधिकतम टक्केवारी ; 
( घ) एसएससी परीक्षेत किंवा समतूल्य परीक्षेत एकत्रित गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस ; 
(दोन) या नियमांच्या नियम ५( ४ ) व ५( ५ ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अनिवासी भारतीयकिंवा भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेल्याकिंवा 
भारतीय वंशाची व्यक्ती असलेले उमेदवार आणि विदेशी विद्यार्थी उमेदवाराची गुणवत्ता यादी ही, पात्रता परीक्षेमध्ये उमेदवारास मिळालेल्या गुणांच्या 
टक्केवारीच्या आधारे तयार करण्यात येईल : 

परंतु , टक्केवारी सारखीच असल्यास, उमेदवारांमधील सापेक्ष गुणवत्ता पुढील प्राधान्यक्रमाने व खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने ठरविण्यात 
येईल 


( क ) एचएससी परीक्षेत किंवा 

समतूल्य 

परीक्षेत एकूण गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य ; 


( ख) एसएससी परीक्षेत किंवा समतूल्य परीक्षेत एकूण गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य . 

( ग ) प्रथम वर्ष, एम.एड. पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाकरिता.. ( एक ) या नियमांच्या नियम ५( १ ), ५ ( २), ५ ( ३ ) व ५ ( ६ ) अनुसार 
उमेदवारी असणा- या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी ही, सक्षम प्राधिकरणाने घेतलेल्या सीईटीत उमेदवारालामिळालेल्या गुणांच्या किंवा प्राप्तांकाच 
आधारे तयार करण्यात येईल : 


परंतु , सारखेच 

गुण, प्राप्तांक किंवा टक्केवारी असल्यास , उमेदवारांमधील सापेक्ष गुणवत्ता पुढील पसंतीक्रमाने व खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पद्धतीने ठरविण्यात येईल 


.. 


( क ) बी.एड. परीक्षेत गुणांची अधिकतम टक्केवारी ; 
( ख ) एचएससी किंवा 

समतूल्य परीक्षेतील एकत्रित गुणांच्या अधिकतम टक्केवारी ; 
( ग) एसएससी परीक्षेत किंवा समतूल्य परीक्षेत एकत्रित गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस ; 
( दोन ) या नियमांच्या नियम ५( ४ ) व ५( ५ ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अनिवासी भारतीय किंवा भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेल्या किंवा 
भारतीय वंशाची व्यक्ती असलेले उमेदवार आणि विदेशी विद्यार्थी उमेदवाराची गुणवत्ता यादी ही, पात्रता परीक्षेमध्ये उमेदवारास मिळालेल्या गुणांच्या 
टक्केवारीच्या आधारे तयार करण्यात येईल . 


भाग चार - ब - ९ 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१ ९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


परंतु, टक्केवारी सारखीच असल्यास , उमेदवारांमधील सापेक्ष गुणवत्ता पुढील प्राधान्यक्रमाने व खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने ठरविण्यात 


येईल :: 


( क ) एचएससी परीक्षेत किंवा 

समतुल्य 

परीक्षेत एकूण गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य ; 
( ख ) एसएससी परीक्षेत किंवा समतुल्य परीक्षेत एकूण गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य. 
( घ ) प्रथम वर्ष, एम.पी.एड. पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाकरिता.- ( एक ) या नियमांच्या नियम ५( १), ५( २), ५( ३) व ५(६ ) अनुसार उमेदवारी 
असणा- या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी ही , सक्षम प्राधिकरणाने घेतलेल्या सीईटीत उमेदवाराला मिळालेल्या गुणांच्या किंवा प्राप्तांकाच्या आधारे तयार 
करण्यात येईल . 


.. 


परंतु , सारखेच गुण, प्राप्तांक किंवा टक्केवारी असल्यास , उमेदवारांमधील सापेक्ष गुणवत्ता पुढील पसंतीक्रमाने व खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पद्धतीने ठरविण्यात येईल : 

( क ) बी.पी.एड. परीक्षेत गुणांची अधिकतम टक्केवारी 
( ख ) सीईटीच्या शारीरिक क्षमता परीक्षेतील अधिकतम 

गुण ; 
( ग) एचएससी किंवा समतुल्य परीक्षेतील एकत्रित गुणांच्या अधिकतम टक्केवारी ; 

( घ) एसएससी परीक्षेत किंवा समतुल्य परीक्षेत एकत्रित गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस 
( दोन ) या नियमांच्या नियम ५( ४ ) व ५ ( ५) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अनिवासी भारतीय किंवा भारताचे समुद्रपार नागरिकत्व असलेल्या किंवा 
भारतीय वंशाची व्यक्ती असलेले उमेदवार आणि विदेशी विद्यार्थी उमेदवाराची गुणवत्ता यादी ही, पात्रता परीक्षेमध्ये उमेदवारास मिळालेल्या गुणांच्या 
टक्केवारीच्या आधारे तयार करण्यात येईल . 

परंतु , टक्केवारी सारखीच असल्यास , उमेदवारांमधील सापेक्ष गुणवत्ता पुढील प्राधान्यक्रमाने व खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या पद्धतीने ठरविण्यात 


•. 


येईल : 


( क ) सीईटीच्या शारीरिक क्षमता परीक्षेतील अधिकतम गुण ; 
( ख ) अर्हता परीक्षेतील गुणांची अधिकतम टक्केवारी ; 
( ग) एचएससी परीक्षेत किंवा समतुल्य परीक्षेत एकूण गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य ; 

( घ ) एसएससी परीक्षेत किंवा समतुल्य परीक्षेत एकूण गुणांच्या अधिकतम टक्केवारीस प्राधान्य . 
९. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया (कॅप).- (१) विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था, अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट 
कलम( ३) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत (कॅप ) विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतील. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेचे (कॅप ) टप्पे खाली नमूद 
केल्याप्रमाणे असतील, 

( क ) सक्षम प्राधिका-याने माहिती पुस्तिका प्रदर्शित करणे किंवा प्रसिद्ध करणे ; 
( ख ) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमध्ये सहभाग होण्यासाठी उमेदवाराने आवेदनपत्राचा नमुना संगणकीय ( ऑनलाईन) पद्धतीने भरणे ; 
( ग) उमेदवाराने सुविधा केंद्रावर व्यक्तिशः संगणकीय ( ऑनलाईन ) आवेदनपत्राच्या नमुन्यास पुष्टी देणे व कागदपत्रांची पडताळणी 


करून घेणे 


. 


( घ) तात्पुरत्या गुणवत्ता याद्या प्रदर्शित करणे किंवा प्रकाशित करणे, तक्रारी असल्यास, त्या दाखल करून घेणे आणि अंतिम गुणवत्ता 
याद्या प्रदर्शित करणेकिंवा प्रसिद्ध करणे ; 

ङ ) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप ) पहिल्या, दुस- या आणि तिस- या फे -यांसाठी उपलब्ध असलेल्या, प्रवर्गनिहाय जागा ( जागांची 
रचना ) प्रदर्शित करणे ; 


( च) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप ) पहिल्या फेरीपूर्वी, पाठ्यक्रम व संस्थेचा पसंतीक्रम असणारा संगणकीय ( ऑनलाईन ) विकल्प 
नमुना भरणे व त्यास पुष्टी देणे. उमेदवारांना सक्षम प्राधिकरणाने विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे त्यांच्या पसंतीने संस्था व पाठ्यक्रम याबाबतचे शक्य 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


६७ 


असतील असे पसंतीक्रम उतरत्या क्रमाने भरता येतील. बी.एड.किंवा एम.एड. पाठ्यक्रमांसाठी अर्ज करणारे उमेदवार अनुसूची-एक व दोन 
अनुसार त्यांचे विकल्प भरतील. बी.पी.एड.किंवा एम.पी.एड. पाठ्यक्रमांसाठी अर्ज करणारे उमेदवार अनुसूची-एक अनुसार त्यांचे विकल्प 
भरतील. उमेदवाराने विकल्प अर्जास पुष्टी दिल्यानंतर, तो अर्ज केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या, दुस- या आणि तिस- या फेरीमध्ये जागा 
वाटपासाठी विचारात घेण्यात येईल 


( छ ) वाटप केलेली संस्था आणि पाठ्यक्रम दर्शविणारे केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या, दुस - या व तिस- या फेरीतील तात्पुरते जागा 
वाटप प्रदर्शित करणे ; 


( ज ) उमेदवाराने उपस्थिती केंद्रावर उपस्थित होऊन केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या, दुस - या व तिस- या फेरीतील जागा वाटपानुसार 
देऊ केलेली जागा स्वीकारणे. 


( २) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान (कॅप ) जागा वाटप केलेले असल्यास ,जागा स्वीकारण्यापूर्वी, उमेदवाराला खाली तरतूद केल्याप्रमाणे जागा 
वाटपाच्या नंतरच्या फेरीसाठी (फे - यांसाठी ), कोणत्याही पसंतीक्रमाच्या शैक्षणिक संस्थेकरिता फ्रीझ किंवा फ्लोट या विकल्पांची निवड करता येईल . 


( क ) फ्रीझ उमेदवार त्यांना देऊ केलेली जागा स्वीकारतील आणि त्यांना जागा वाटपाच्या पुढील कोणत्याही फे - यांमध्ये सहभागी 
होण्याची इच्छा असणार नाही, अशा उमेदवारांचा नंतरच्या प्रवेश फे - यांमध्ये विचार केला जाणार नाही ; 


( ख ) फ्लोट : उमेदवार त्यांना देऊ करण्यात आलेली जागा स्वीकारतील आणि वरच्या पसंतीक्रमाच्या इतर कोणत्याही संस्थेमध्ये 
प्रवेश देऊ करण्यात आला तर, तो स्वीकारतील असा निर्देश करतील. अन्यथा त्यांनी सध्या स्वीकारलेला पाठ्यक्रम स्वीकारतील, अशा 
उमेदवारांचा त्यानंतरच्या प्रवेश फे - यांमध्ये विचार केला जाईल ; 


- 


• 


( ग ) ज्या उमेदवारांनी फ्लोट हा पर्याय निवडलेला असेल आणि त्यांना वरच्या पसंतीक्रमाची त्यांच्या निवडीची जागा मिळाली असेल , 
अशा वेळी त्या उमेदवारांनी अगोदरच्या फेरीमध्ये स्वीकारलेली जागा ते आपोआप गमावतील 


• 


( घ ) ज्या उमेदवारांना त्यांच्या पहिल्या पसंतीचा प्रवेश देऊ करण्यात आला आहे अशा उमेदवारांना फ्लोट हा पर्याय उपलब्ध असणार 
नाही . 


( ३) केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेची (कॅपची) चौथी फेरी आयोजित करणे- ( क ) या फेरीकरिता उपलब्ध जागा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध 
करण्यात येतील. उमेदवारांना संगणकीय पद्धतीने ( ऑनलाईन ) विकल्प नमुना भरण्यास किंवा पूर्वी भरलेल्या नमुन्यामध्ये बदल करण्यास मुभा देण्यात 
येईल . या फेरीदरम्यान वाटप करावयाच्या जागा पुढील शर्तीच्या अधीनतेने देण्यात येतील, 

( एक ) ही फेरी सुरू होण्यापूर्वी, उमेदवारांना फ्लोटिंग या विकल्पावरुन फ्रिझिंग किंवा नेमके त्या उलट क्रमाने आपला विकल्प बदलता 


येईल ; 


( दोन ) ज्या उमेदवारांना अगोदरच्या कोणत्याही फे - यांमध्ये कोणतीही जागा मिळालेली नाही अथवा ज्यांनी अगोदरच्या फे -यांमध्ये त्यांचा 
प्रवेश घेऊन तो रद्द केला आहे अथवा ज्यांनी फ्रीझचा विकल्प निवडलेला होता परंतु जे या अंतिम फेरीमध्ये फ्लोटिंग विकल्प निवडण्यास 
इच्छुक आहेत असे उमेदवार या फेरीमध्ये भाग घेण्यास पात्र असतील 


• 


( तीन) ज्यांनी फ्लोटिंग या विकल्पाची निवड केली असेल आणि जे या फेरीकरितादेखील अर्ज करीत असतील असे उमेदवार , त्यांना 
पूर्वीच्या फेरीमध्ये वाटप झालेल्या संस्थेचे नाव त्यांच्या पसंतीक्रमाच्या यादीत नमूद करतील. एकदा का वरच्या पसंतीक्रमानुसार नवीन जागेचे 
वाटप करण्यात आले की मग, अगोदर करण्यात आलेले वाटप आपोआप रद्द होईल ; 


( चार ) फ्लोटिंग हा विकल्प या फेरीमध्ये वाटप केलेल्या जागांसाठी असणार नाहीत . 


( ख) उमेदवाराने उपस्थिती केंद्रावर उपस्थित होऊन केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप ) चौथ्या फेरीच्या वाटपानुसार देऊ केलेली जागा स्वीकारणे. 

( ४ ) संस्थेमध्ये उपस्थित राहून प्रवेश कायम करणे.- केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या ( कॅप ) अंतिम फेरीनंतर, उमेदवार त्यास अंतिमतः वाटप 
केलेल्या संस्थेमध्ये उपस्थित राहील व त्या संस्थेतील आपला प्रवेश कायम करील . 


१०. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅप ) वाटपाचे टप्पे आणि पद्धती.- केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत (कॅप अंतर्गत ) येणा - या जागांचे वाटप 
पुढील पद्धतीनुसार करण्यात येईल, 


भाग चार - ब -१० 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 


(१) महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेले उमेदवार.- संगणकीकृत वाटपाचे टप्पे पुढीलप्रमाणे आहेत , 
टप्पा एक : सर्व उमेदवारांसाठी. 

( क ) विविध प्रवर्गातील सर्व उमेदवारांचा ( खुला, राखीव, किंवा महिला) त्यांच्या परस्पर गुणवत्तेनुसार जागावाटपाकरिता विचार 
करण्यात येईल 


( ख ) संस्था ज्या अल्पसंख्याक समाजाकरिता आहे त्या समाजातील , राज्याच्या उमेदवारांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार जागा उपलब्ध 
नसल्यास, गुणवत्तेच्या आधारे अल्पसंख्यांकांसाठीच्या जागांचे वाटप करण्यात येईल किंवा खुल्या प्रवर्गातील जागांचे त्यांच्या परस्पर 
गुणवत्तेच्या आधारे वाटप करण्यात येईल ; 

( ग ) मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांचा, त्यांच्या परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील जागांसाठी विचार करण्यात येईल 
किंवा खुल्या प्रवर्गातील जागा त्यांच्या गुणवत्तेनुसार उपलब्ध होत नसतील तर , त्यांच्या संबंधित राखीव प्रवर्गात जागा वाटपासाठी विचार 
केला जाईल ; 

( घ) विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांचा, त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील जागा वाटपासाठी विचार केला जाईल 
आणि अशा जागा उपलब्ध होत नसतील तर असे उमेदवार विशेष मागास प्रवर्गामध्ये त्यांचा समावेश होण्यापूर्वी ते ज्या मागासवर्ग 
प्रवर्गामध्ये होते अशा त्या मूळ मागासवर्ग प्रवर्गातील जागा वाटपासाठी त्यांचा विचार करण्यात येईल 

( ङ ) विकलांग व्यक्ती प्रवर्गातील उमेदवारांच्या त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या जागा वाटपासाठी विचार करण्यात येईल , अशा 
प्रकारच्या जागा त्यांच्या गुणवत्तेनुसार उपलब्ध होत नसतील तर, त्यांच्या परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील जागा 
वाटपासाठी विचार केला जाईल ; 

( च ) संरक्षण प्रवर्गातील उमेदवारांच्या, त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या जागांकरिता त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे किंवा अशा जागा 
त्यांच्या गुणवत्तेनुसार उपलब्ध होत नसतील तर, त्यांच्या परस्पर गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातील जागा वाटपासाठी विचार केला जाईल . 

स्पष्टीकरण. शासन निर्णय माजीसै-२००६ /( २४१ ) / ०६ )/ मशि -६, दिनांक १० सप्टेंबर २००७ अनुसार शासनाने विनिर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे बी.एड. पाठ्यक्रमांसाठी संरक्षण दल प्रवर्गातील उमेदवारांसाठीचे आरक्षण ५ टक्के पर्यंत आहे. 

टप्पा दोन : महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागांचे पुरुष उमेदवारांना वाटप.- मागासवर्ग प्रवर्गातील किंवा खुल्या प्रवर्गातील 
महिला उमेदवारांना जागांचे वाटप झाल्यानंतर , जर जागा रिक्त राहिल्या तर अशा रिक्त राहिलेल्या जागांचे वाटप संबंधित मागासवर्गातील 
किंवा खुल्या प्रवर्गातील पुरुष उमेदवारांना करण्यात येईल . 

टप्पा तीन : - विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता.- जर मागासवर्ग प्रवर्गातील जागा रिक्त राहिल्या तर अशा रिक्त 
राहिलेल्या जागांच्या कमाल २ टक्के इतक्या मर्यादेपर्यंत, विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांना अशा जागांचे वाटप करण्यात येईल . 

टप्पा चार : - मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांच्या संबंधित गटासाठी.- जर पुढील मागासवर्ग प्रवर्गातील संबंधित गटातील जागा 
रिक्त राहिल्या तर , त्या रिक्त राहिलेल्या जागांचे वाटप संबंधित गटामधील उमेदवारांना करण्यात येईल ; 


गट -१ : ( एक ) अनुसूचित जाती व बौद्ध धर्मांतरित अनुसूचित जाती ( एससी) 

( दोन ) विनिर्दिष्ट क्षेत्राबाहेर राहणा- या जमातीसह अनुसूचित जमाती ( एसटी ). 
गट -२ : ( एक ) विमुक्त जाती /निरधिसूचित जमाती (व्हीजे / डीटी ) / एनटी( ए ) ; 

( दोन ) भटक्या जमाती १ ( एनटी- बी ) . 
गट-३ : ( एक ) भटक्या जमाती २ ( एनटी- सी ) ; 

( दोन ) भटक्या जमाती ३ ( एनटी- डी ) ; 

( तीन ) इतर मागासवर्ग ( ओबीसी ). 
स्पष्टीकरण : - गट -१ साठी, जर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जागा , त्यातील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यामुळे रिक्त राहिल्या असतील तर 
त्या जागांचे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उमेदवारांना वाटप करण्याकरिता विचार केला जाईल किंवा तसेच उलटपक्षी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 
जागांबाबत केले जाईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


६ ९ 


टप्पा पाच : - सर्व मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी.- जर मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या जागा 
रिक्त राहिल्या असतील , तर अशा जागांचा विचार कोणत्याही मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांना वाटप करण्यात विचारात घेण्यात येतील . 


टप्पा सहा : - विकलांग व्यक्ती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी.- जर विकलांग व्यक्ती प्रवर्गातील उमेदवारासाठी राखीव असलेल्या 
जागा रिक्त राहिल्या असतील तर, अशा जागांचा कोणत्याही विकलांग व्यक्ती प्रवर्गातील उमेदवारांना वाटपासाठी विचार करण्यात येईल . 


टप्पा 


. 


टप्पा सात :- सर्व उमेदवारांसाठी ( मूळ विद्यापीठ व मूळ विद्यापीठेतर असा निर्देश वगळून).- जर टप्पा सहा पूर्ण झाल्यानंतर , 
जागा रिक्त राहिल्या तर , त्या वेळी अशा रिक्त जागा ह्या वाटपासाठी मूळ विद्यापीठ व मूळ विद्यापीठेतर असा निर्देश वगळून , टप्पा - एक, 
दोन , टप्पा - चार , टप्पा-पाच, व टप्पा- सहा पार पाडण्यात येतील . 

टप्पा आठः- सर्व उमेदवारांसाठी ( कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण वगळून ).- (१ ) सर्व उमेदवारांना परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे 
वाटप करण्याकरिता या जागांचा विचार करण्यात येईल 

( २) महिला उमेदवारांसाठी राखीव जागांचे वाटपाची पद्धत शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रक क्र.आरएसव्ही १०१२ / 
सीएन -१६ /१२/ १६ए, दि .१३ ऑगस्ट २०१४ मध्ये दिल्यानुसार असेल. 
( २) अखिल भारतीय उमेदवारी असणा- या उमेदवारासाठीच्या जागा. 

( क ) या जागांचे, परस्पर गुणवत्तेच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फत वाटप करण्यात येतील . 

( ख) या सर्व जागा “ सर्वसाधारण प्रवर्गातील ” जागा म्हणून समजण्यात येतील आणि या जागांसाठी, मागासप्रवर्ग, महिला, विकलांग 
व्यक्ती व संरक्षण इत्यादी प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता कोणतेही आरक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही. 
११. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (कॅपच्या ) पहिल्या , दुस - या , तिस - या व चौथ्या फेरीद्वारे जागा वाटप करणे. 

( क ) कॅपच्या चारही (पहिली, दुसरी, तिसरी व चौथी) फे - यांमध्ये संगणकीय प्रणाली वापरुन जागांचे वाटप करण्यात येईल ; 
( ख ) कॅपच्या पहिल्या , दुस - या व तिस - या फेरीमध्ये , या नियमांच्या नियम १० टप्पा एक ते तीन पार पाडण्यात येतील ; 

( ग ) जागा वाटप न होणे व उमेदवार प्रवेशासाठी उपस्थित न राहणे यामुळे जर जागा रिक्त राहिल्या तर, अशा जागांचे वाटप त्यापुढील 
फेरीमध्ये करण्यात येईल ; 


( घ ) कॅपच्या चौथ्या फेरीकरिता , या नियमांच्या नियम १० टप्पा- एक ते टप्पा- आठ नुसार जागा वाटपासाठी कार्यवाही करण्यात येईल . 
१२. सर्वसाधारण सूचना. 

( क ) कॅपच्या पहिल्या, दुस- या , तिस- या व चौथ्या फे -यांमधील मूळ विद्यापीठ जागांचे, मूळ विद्यापीठेतर जागांचे वाटप, महाराष्ट्र राज्य 
उमेदवारी असलेल्या उमेदवारांच्या परस्पर गुणवत्तेनुसार केले जाईल. उमेदवारांना, परस्पर गुणवत्ता , त्यांनी भरलेले विकल्प आणि कॅपच्या 
पहिल्या , दुस- या , तिस- या व चौथ्या फे -यामध्ये, त्यावेळी उपलब्ध असलेल्या जागा, यानुसार जागांचे वाटप केले जाईल ; 

( ख ) जागा वाटपाच्या विशिष्ट टप्प्यासाठी पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांचा, जरी त्यांना अगोदरच्या टण्यामध्ये जागा वाटप करण्यात 
आलेले असेल किंवा नसेल तरी , त्या टप्प्यामध्ये जागा वाटपासाठी विचार केला जाईल ; 


( ग) कोणत्याही टप्प्याच्या जागा वाटपादरम्यान, त्यावेळी असणा- या जागांच्या उपलब्धतेप्रमाणे उमेदवाराने भरलेल्या विकल्पानुसार , 
त्याचा जागावाटपातील क्रम वर सरकत राहिल ; 


( घ) विना अनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थामध्ये या नियमांमधील नियम ७(२ ), ७( ३ ) आणि ७( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या 
जागा वाटपासाठी कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण असणार नाही ; 


( ङ ) सर्व राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या (विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांचा त्यांच्या मूळ प्रवर्गामध्ये ) त्यांच्यासाठी राखीव जागांवर 
सर्व टप्प्यांमध्ये जागा वाटपासाठी विचार केला जाईल 


( च) क्रम वर सरकल्यामुळे, रिक्त होणा- या जागांचा, त्या टप्प्याच्या जागा वाटपाच्या तरतुदीनुसार त्याच टप्प्यावरील पुढील प्रक्रियेमध्ये 
जागा वाटप करण्याकरिता विचार करण्यात येईल ; 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


• 


• 


- 


( छ ) भरण्यात आलेल्या पसंती क्रमामधील पहिल्या उपलब्ध विकल्पानुसार करण्यात आलेले वाटप हे अंतिम वाटप म्हणून अबाधित 
ठेवण्यात येईल ; 

( ज) कॅपच्या पहिल्या, दुस - या व तिस - या फेरी दरम्यान, टप्पा-तीन मध्येविशेष मागासवर्गातील उमेदवारांना जागावाटप केले गेल्यामुळे, 
सर्व उमेदवारांच्या भल्यासाठी टप्पा-तीननंतर जागावाटपासाठी टप्पा -एक व दोन नुसार पुन्हा कार्यवाही करण्यात येईल ; 
( झ ) संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात आलेल्या जागा वाटपाच्या यादीमध्ये , उमेदवारांना देऊ करण्यात आलेल्या 

तात्पुरत्या 

जागांचे 
वाटप दर्शविण्यात येईल . यासंदर्भात उमेदवारांशी व्यक्तिशः कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही किंवा त्यांना जागावाटप पत्रे पाठविली 
जाणार नाहीत ; 

) ज्या उमेदवारास जागेचे वाटप करण्यात आले असेल तो उमेदवार “ तात्पुरते जागावाटप पत्र ” संकेतस्थळावरून डाऊनलोड 
करून घेईल . जागा स्वीकृतीच्या वेळेस उमेदवारास प्रवेश उपस्थिती केंद्रावर , सक्षम प्राधिका- याच्या नावे दर्शनी धनाकर्ष जमा करावा लागेल . 
मूळ कागदपत्रांची पडताळणी केल्यावर आणि उमेदवार सर्व पात्रता निकषांची पूर्तता करत असल्याची खात्री पटल्यावर उपस्थिती केंद्राकडून 
जागा नक्की केली जाईल व प्रभारी केंद्रप्रमुख स्वीकृतीची संगणकीय पावती देईल 

( ट ) जागा- स्वीकृती शुल्क , सर्वसाधारण प्रवर्गातील, विमुक्त जाती/ निरधिसूचित जमाती, भटक्या जमाती,विशेष मागासवर्ग/ इतर 
मागासवर्ग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी रु. ३,००० , आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी रु. १,००० एवढे 
असेल. हे शुल्क कॅप प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवार संबंधित संस्थेत उपस्थित झाल्यास रु. १,००० एवढे प्रक्रिया शुल्क वजा करून , 
संस्थेकडे हस्तांतरित केले जाईल आणि उमेदवाराने संस्थेत उपस्थित होण्यापूर्वी प्रवेश रद्द केला तर, प्रक्रिया शुल्काचे रु. १,००० वजा करून 
उर्वरित रक्कम उमेदवारास परत करण्यात येईल 

( ठ) जागा -स्वीकृतीकरिता व्यक्तिशः उपस्थित न राहणे म्हणजे उमेदवाराने देऊ केलेली जागा नाकारली असल्याचे समजण्यात येईल 

( ड ) जर कोणतीही कागदपत्रे किंवा प्रमाणपत्रे विधी अग्राह्यकिंवा खोटी असल्याचे आढळून आले आणि /किंवा उमेदवाराने पात्रता 
निकषांची पूर्तता केली नाही तर वाटप करण्यात आलेली जागा कोणत्याही वेळी रद्द करण्यात येईल ; 

( ढ ) ज्या उमेदवारांना वाटप करण्यात आलेली जागा नाकारावयाची असेल त्यांना स्विकृती शुल्क भरण्यासाठी उपस्थिती केंद्रावर 
जाण्याची आवश्यकता नाही. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीत वाटप केलेली जागा नाकारणारे उमेदवार , तिच्या दुस - या आणि /किंवा 
तिस - या फेरीमध्ये सहभागी होऊ शकणार नाहीत . 

१३. संस्थास्तरावरील टप्पे. - केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेनंतर सर्व फे - या पार पडल्यानंतर जागा रिक्त राहिल्यास या जागा संस्थास्तरावर सक्षम 
प्राधिका-याच्या पूर्व मान्यतेने संस्थास्तरावरील टप्याद्वारे भरण्यात येतील . संस्थेचा प्राचार्य या जागांसाठीची प्रवेश प्रक्रिया खालील पद्धतीचा वापर 
करून पार पाडील. 

( क ) उपलब्ध जागांवरील प्रवेश हे पारदर्शक रितीने व ज्यांनी संस्थेकडे आवेदनपत्र सादर केलेले आहे अशा उमेदवारांच्या परस्पर 
गुणवत्तेनुसार प्रवेश करण्यात येतील 

( ख) ज्यात प्रवेशाचे नियम विनिर्दिष्ट केलेले आहेत, अशी संस्थेची माहिती पुस्तिका किंवा निर्देशपुस्तिका प्रवेशप्रक्रिया सुरू करण्यापुर्वी 
पुरेसा वेळ मिळेल अशारितीने प्रकाशित करण्यात यावी. माहिती पुस्तिकेमधील सर्व माहिती ही संस्थेच्या संकेतस्थळावर देखील प्रदर्शित 
करण्यात यावी ; 

( ग) संस्था प्रवेशाचे वेळापत्रक आणि संस्थेकडून प्रत्येक पाठ्यक्रमातील भरावयाच्या एकूण जागांची संख्या, यांची जाहिरात किमान दोन 
प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये देऊन आणि संस्थेच्या संकेतस्थळावर अधिसूचित करून आवेदनपत्र मागवील 

( घ ) रिक्त राहिलेल्या जागा भरण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केलेल्या गुणवत्ता यादीनुसार परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे संस्था 
अर्जदारांना प्रवेश देऊ शकेल. 

परंतु , जेथे समुचित प्राधिकरणाने सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या आधारे प्रवेश विनिर्दिष्ट केलेला असेल , अशावेळी या नियमांच्या नियम 
८ ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कार्यपद्धती अनुसरुन परस्पर गुणवत्तेच्या आधारे अशा जागा भरील. 

( ङ ) संस्था, कॅपनंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर संस्थास्तरावर प्रवेश देण्यासाठी, उमेदवारांची परस्पर गुणवत्ता यादी ( याद्या) तयार 
करील व सूचना फलकावर प्रदर्शित करील आणि ती यादी संस्थेच्या संकेतस्थळावरसुद्धा प्रसिद्ध करील ; 

( च ) घेतलेल्या आणि रद्द केलेल्या सर्व प्रवेशाबाबतची माहिती संगणकीय ( ऑनलाईन ) प्रणालीमार्फत तात्काळ संस्था अद्ययावत 
करतील 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


७१ 


- 


( छ) जर केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या फे - या पार पडल्यानंतर केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेची एखादी जागा रिक्त राहिल्यास किंवा रिक्त झाल्यास 
ती जागा केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान ती ज्या प्रवर्गाकरिता राखून ठेवलेली होती, त्याप्रवर्गाच्या उमेदवारामधूनच भरण्यात येईल . तद्नंतरही 
जागा रिक्त राहिल्यास, त्या जागा, अर्जदाराच्या गुणवत्तेच्या आधारे परस्पर भरण्यात येतील . 
१४. गुणवत्ता यादी व प्रवेश देण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या यादीस मान्यता. 

( १) प्रवेश प्रक्रिया संपल्यानंतर , अधिनियमाच्या कलम ९ च्या पोटकलम (५ ) मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रत्येक खाजगी विनाअनुदानित 
व्यावसायिक शिक्षण संस्था संचालक , उच्च शिक्षण व प्रवेश नियामक प्राधिकरण यांच्याकडे प्रवेश मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव सादर करील. 

( २) प्रवेश मान्यतेसाठीच्या प्रस्तावामध्ये, कोटा आहे अशा सर्वविद्यार्थ्यांची यादी, उमेदवारीचा प्रकार , आरक्षण , अर्हता, गुण इत्यादी 
तसेच संस्थास्तरावर प्रवेश देण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या प्रवेशासाठीच्या आवश्यक कागदपत्रांचा समावेश असेल. 
१५. संस्थेमधील प्रवेश रद्द केल्यानंतर शुल्काचा परतावा. 

( क ) उमेदवार, प्रवेश रद्द करण्यासाठी संगणकीय ( ऑनलाईन ) अर्ज करील आणि संस्थेमधील प्रवेश रद्द करण्यासाठी, प्रणाली निर्मित 
(सिस्टीम जनरेटेड ) अर्जाची स्वाक्षरीत प्रत संस्थेला सादर करील . 

( ख) उमेदवाराकडून प्रवेश रद्द करण्याबाबत विनंती अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, संस्था तात्काळ प्रवेश रद्द करील आणि संस्थेच्या लॉगईन 
मार्फत प्रवेश रद्द करण्याबाबत संगणकीय ( ऑनलाईन ) पोच तयार करील आणि उमेदवाराला स्वाक्षरीत प्रत देईल . 

(ग ) प्रवेशाच्या अंतिम दिनांकापूर्वी प्रवेश रद्द केल्यास, एकूण शुल्कामधून रुपये १,००० एवढे प्रक्रिया शुल्क वजा करून किंवा समुचित 
प्राधिकरणाच्या किंवा राज्य शासनाच्या यथास्थिती मार्गदर्शक तत्वानुसार शुल्क परताव्यासाठी केलेल्या नियमान्वये देण्यात येईल . 

( घ) जर सक्षम प्राधिका- याने घोषित केलेल्या प्रवेशाच्या अंतिम दिनांकानंतर प्रवेश रद्द केला असेल तर, प्रतिभूती ठेव आणि तारण धन 
ठेव वगळता कोणताही परतावा मिळणार नाही . 


१६. पहिल्या वर्षानंतर पाठ्यक्रम किंवा संस्था बदलणे. 

( १) विनाअनुदानित संस्थेतील प्रथम, वर्षाचा अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर संस्था बदलण्याची विनंती करणा- या उमेदवाराला, 
जागांच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहून दूस- या कोणत्याही विनाअनुदानित संस्थेत तसे करण्याची मुभा देण्यात येईल आणि हे बदल प्रथम वर्षाच्याकिंवा 
प्रथम व द्वितीय सत्राच्या एकत्रित गुणांच्या आधारे करण्यात येतील. पाठ्यक्रमासाठी संबंधित विद्यापीठाने निर्धारित केल्याप्रमाणे उमेदवारांच्या पात्रतेची 
सुनिश्चिती करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेच्या प्राचार्यांची असेल . अशा बदलांची सूची, प्रवेश नियामक प्राधिकरणाच्या कार्यालयाला 
कळविण्यात येईल . 
( २) एका वर्षांनंतर उमेदवारांचा बदल पुढील पद्धतीने करण्यात येईल. 

( क) प्रथम वर्षात एकदा प्रवेश घेतलेला उमेदवार त्याच शैक्षणिक वर्षात इतर कोणतीही संस्था बदलून मागण्यास पात्र असणार नाही. 

( ख ) प्रथम वर्षाची परीक्षा किंवा प्रथम व द्वितीय सत्रामध्ये सर्व विषयांमध्ये उत्तीर्ण असणारा किंवा उत्तीर्ण होण्यासाठी आवश्यक 
असलेल्या विषयांपैकी एका विषयात अनुत्तीर्ण असलेला उमेदवार , त्याच विद्यापीठांच्या परिक्षेत्रामध्ये संस्था बदलून 

घेण्यास पात्र 
असल्याचे समजण्यात येईल . 

( ग ) विनाअनुदानित संस्थेतील विद्यार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत शासकीय किंवा शासकीय अनुदानित संस्था, कोणत्याही 
टप्प्यावर बदलून घेता येणार नाही. तथापि , शासकीय किंवा शासकीय अनुदानित संस्थेतील उमेदवाराला, विनाअनुदानित शैक्षणिक 
संस्थेमध्ये बदल करून देण्याची मागणी करता येईल. 

( घ ) विद्यार्थ्यांना, स्वायत्त शैक्षणिक संस्थेमध्ये कोणत्याही टप्प्यावर बदलून जाता येणार नाही. 

(ङ ) विनाअनुदानित संस्थेमध्ये बदलून जाणे,- विनाअनुदानित संस्थांचे प्राचार्य हे, प्रवेश नियामक प्राधिकरणाच्या पूर्व मान्यतेने , 
संस्थेचे ना -हरकत प्रमाणपत्र , विद्यापीठाचे पात्रता प्रमाणपत्र व रिक्त जागाबाबतची स्थिती सादर केल्यावर बदल करून घेण्याच्या 
मागणीसाठी इतर संस्थामधील उमेदवारांचा विचार करतील. उमेदवार जो पाठ्यक्रम बदलून घेत आहे, त्या पाठ्यक्रमासाठी संबंधित 
विद्यापीठानेनिर्धारित केल्याप्रमाणे, उमेदवारांच्या पात्रतेची सुनिश्चिती संस्थेचे प्राचार्यकिंवा संचालक करतील. 

( च) संस्थेच्या प्राचार्यांच्या शिफारशीशिवाय प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडून कोणताही अर्ज दाखल करून घेतला जाणार नाही. 

( छ ) जर बदल करून घेण्याच्या प्रक्रियेपूर्वी विद्यापीठाचा निकाल घोषित झाला नसेल तर, त्या विद्यापीठाचे उमेदवार बदल करून 
घेण्याबाबतच्या मागणीपासून वंचित राहतील . 


भाग चार - ब -११ 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक 


( प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी ) 


(नियम ७ व ९ पहा) 


भाग - अ 


क. मंजूर प्रवेश क्षमतेअंतर्गत जागांचे वाटप 


अ.क्र . 


संस्थेचा प्रकार 


जागांची संख्या - मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या टक्केवारीप्रमाणे 


केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया जागा 


महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवार 


अखिल भारतीय 


भारतीय , 


स्तरावरील जागा 


अल्पसंख्याक 
समाजासाठीचा 

कोटा 


अनिवासी 

भारतीय 
वंशाच्या व्यक्ती, 
विदेशी उमेदवार 
यांचा ५ % कोटा 


स्वायत्त 


५ % A 


काही नाही 


५ % 


बी.एड./ एम.एड . साठीच्या 
विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक 
शैक्षणिक संस्था 
अल्पसंख्याकासाठीच्या 


९ ० % महाराष्ट्र राज्य जागा $ 
( ७० % मूळ विद्यापीठ 

विद्यापीठेतर ) 


२० % मूळ 
बिगर स्वायत्त 


संस्था वगळून ) 


९ ० % महाराष्ट्र राज्य जागा $ 

( ७० % मूळ विद्यापीठ 
२० % मूळ विद्यापीठेतर ) 


स्वायत्त * 


५ % 


किमान 


५ % 


२ बी.एड./ एम.एड. साठीच्या 

विनाअनुदानित अल्पसंख्याक 
शैक्षणिक संस्था 


५१ % @ 


३ ९ % मूळ 

विद्यापीठ 
बिगर स्वायत्त * 


३ ९ % मूळ विद्यापीठ 


३ 


स्वायत्त 


१५ % 


काही नाही 


५ % 


बी.पी.एड./ एम.पी.एड. साठीच्या 
विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक 
शैक्षणिक संस्था 
( अल्पसंख्याकांसाठीच्या वगळून ) 


८० % महाराष्ट्र राज्य जागा $ 

( ६० % मूळ विद्यापीठ 
२० % मूळ विद्यापीठेतर) 


बिगर स्वायत्त 


८० % महाराष्ट्र राज्य जागा $ 

विद्यापीठ 
२० % मूळ विद्यापीठेतर ) 


( ६० % मूळ 


४ 


स्वायत्त * 


१५ % 


किमान 


५ % 


बी.पी.एड./ एम.पी.एड. साठीच्या 
विनाअनुदानित अल्पसंख्याक 
शैक्षणिक संस्था . 


२९ % मूळ विद्यापीठ 


५१ % 


बिगर स्वायत्त * 


२९ % मूळ विद्यापीठ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरूवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


७३ 


कॅप जागा = मंजूर प्रवेश संख्या 

$ महाराष्ट्र राज्यातील उमेदवारांसाठी जागा = केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतील जागा - ( अखिल भारतीय उमेदवारांसाठी जागा + अल्पसंख्याक 
उमेदवारांसाठीच्या जागा) 


% टक्केवारी 


* अल्पसंख्याक उमेदवारांसाठीच्या जागा वगळता महाराष्ट्र राज्य उमेदवारी असलेल्या व अखिल भारतीय उमेदवारी असलेल्या उमेदवारामधून 
निर्धारित टक्केवारीत भरण्यात येतील. 
@ अल्पसंख्याक संस्था, येथे नमूद किमान टक्क्यांप्रमाणे केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमधून जागा भरु शकेल. ही संख्या १०० % पर्यंत वाढू 

शकेल. 
तथापि, प्रत्येक संस्था केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी, त्यांच्या संस्थेतील अल्पसंख्याक कोट्यातून भरावयाच्या जास्तीत जास्त टक्के ( जागा) 
घोषित करतील आणि सक्षम प्राधिका- याला कळवतील . 
जम्मू व काश्मीर 

मधून विस्थापित झालेल्या उमेदवारासाठीचे एक जागा राखीव असेल. शासनाच्या धोरणानुसार सक्षम प्राधिकरणाद्वारे ही 
जागा भरण्यात येईल . जर ही जागा रिक्त राहिल्यास, अखिल भारतीय उमेदवारी असलेल्या उमेदवाराद्वारे ही जागा भरण्यात येईल . 


भाग - ब 


शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील पद्धतीच्या ( मेथडॉलॉजी ) आधारे जागांचे (विद्याशाखानिहाय /विषयनिहाय ) वाटप : 


( क ) मानव्य विद्याशाखा : 


१५ % 


१ ) इंग्रजी शिकविण्याची पद्धती 
( २ ) मराठी शिकविण्याची पद्धती 
( ३ ) हिंदी शिकविण्याची पद्धती 


१५ % 


१० % 


एकूण 

४० % 
( तीन पेक्षा जास्त भाषा शिकवल्या जाणा- या महाविद्यालयांमध्ये, महाविद्यालयात सर्व उपलब्ध भाषा पद्धतींमध्ये जागांचे समान वाटप करण्यात 
येईल .) 


ख ) विज्ञान शाखा : 


( १ ) विज्ञान शिकविण्याची पद्धती 


१५ % 


( २ ) गणित शिकविण्याची पद्धती 


१० % 


( ३ ) संगणक / माहिती तंत्रज्ञान / अभियांत्रिकी 


५०% 


एकूण 


३० % 


( ग ) ( १ ) वाणिज्य / व्यवस्थापन /विधि 


०३ % 


( २) कृषिशास्त्र,विज्ञान / वैद्यकशास्त्र 


०२ % 


एकूण 


०५ % 


( घ ) समाजशास्त्र : 

( १ ) इतिहास शिकविण्याची पद्धती 


१० % 


१० % 


( २) भूगोल शिकविण्याची पद्धती 
( ३ ) समाजशास्त्र आणि इतर सर्व विषय 


किंवा वरील ( ख ), ( ग ) आणि ( घ ) ( १ ) व ( २ ) 


मध्ये समाविष्ट नसलेल्या विद्याशाखा पद्धती 


०५ % 


एकूण 


२५ % 


एकूण ( क + ख + ग + घ ) १०० % 


भाग चार - ब -११ अ 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


स्पष्टीकरण.- या नियमांच्या अनुसूची एक व दोनच्या प्रयोजनार्थ, विद्याशाखा याचा अर्थ पदवी किंवा पदव्युतर स्तरावर अभ्यासलेले 
म्हणजेच अभियांत्रिकी, संगणक शास्त्र , माहिती तंत्रज्ञान , वैद्यकशास्त्र, कृषिशास्त्र, समाजशास्त्र , राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र , अरेबिक इत्यादी विषय असा 
आहे. 

टीप.- वरील क , ख, ग,घ मध्ये दर्शविण्यात आलेले विषयवार वाटप , अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेला विविध कोटा भरताना अबाधित 
राखण्यात यावे. 


. 


अनुसूची- दोन 


( नियम ९ पहा) 


बी.एड. पाठ्यक्रमासाठी अध्यापन पद्धतीकरिता विषय निवडणे. 


- 


उमेदवाराने पुढीलपैकी एका विषयाची अध्यापन पद्धती म्हणून निवड करावी : 
( १ ) पदवीसाठी अभ्यासलेले विषय / शालेयस्तरावर शिकविले जाणारे पदव्युतर विषय, 

( क ) जर उमेदवाराने शालेय विषयात पदवी मिळविली असेल तर, आवेदनपत्रात निवडलेला विषय नमूद करताना, तो पदवी स्तरावर 
अनिवार्य विषय असता कामा नये. तो विषय वैकल्पिक / विशेष / दुय्यम असावा किंवा पदव्युतर स्तरावर शिकविलेला असावा. पद्धती म्हणून 
निवडावयाचा विषय हा , माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तरावरील विषयांपैकी एक असला पाहिजे . संबंधित विषय पद्धती शिकविण्याची 
विद्याशाखा उपलब्ध असलेल्या महाविद्यालयात उमेदवार प्रवेश घेण्यास पात्र असेल . 


( ख ) जर दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक अध्यापन पद्धती निवडण्यासाठी उमेदवार इच्छुक असेल आणि पात्र असेल, तर त्याने /तिने तसा 
उल्लेख आवेदनपत्रात करावा. तथापि, उमेदवारास अनिवार्य विषय , पद्धती विषय 

म्हणून घेता येणार नाही. पद्धती विषय 

म्हणून 

निवडलेला 
विषय वैकल्पिक /विशेष किंवा दुय्यम स्तरावर अभ्यासलेले असणे आवश्यक आहे . अनिवार्य विषय , अध्यापन पद्धतीचा विषय म्हणून 

घेता 
येणार नाही. 


( ग ) जर उमेदवाराने अतिरिक्त विषय घेऊन एखादी अतिरिक्त पदवी मिळविली असेल तर , उमेदवारास तो विषय पद्धती मिमांसेचा 
विषय घेता येईल . 


( २ ) शालेय विषयांव्यतिरिक्त इतर विषयातील पदवीधर , 


( क ) शालेय विषयांव्यतिरिक्त इतर विषयात पदवीधर असलेल्या उमेदवाराने त्यांची/तिची विद्याशाखा आवेदनपत्रात अध्यापन पद्धती 
मिमांसेऐवजी नोंदवावी.सर्व महाविद्यालयांमध्ये अध्यापन पद्धती उपलब्ध असतील असे नाही . तथापि , सर्व माहविद्यालयांमध्ये संबंधित 
विषयांसाठी /विद्याशाखांसाठी जागा राखीव ठेवलेल्या असतात . कोणत्याही अशा महाविद्यालयात गुणवत्तेनुसार आणि पसंतीक्रमानुसार प्रवेशित 
उमेदवारास त्यांचा/तिचा विषय अध्यापन पद्धती म्हणून देण्याबाबत दावा करण्याचा अधिकार असणार नाही. जर उमेदवारास त्याचा पदवीचा 
विषय अध्यापन पद्धती म्हणून निवडण्याची इच्छा असेल तर त्याने/तिने संबंधित पद्धती, ज्या महाविद्यालयांच्या पर्याय निवडण्याच्या अर्जात 
समाविष्ट असेल अशा महाविद्यालयांना प्राधान्य द्यावे . 


( ख )केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे उपरोक्त मार्गाने उमेदवाराने प्रवेश घेतला असल्यास त्याच्या अध्यापन पद्धतीचानिर्णय उमेदवाराने प्रवेश 
घेतलेल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांद्वारे त्याने पदवी / पदव्युत्तर स्तरावर सादर केलेल्या संबंधित विषयाच्या आधारे घेण्यात येईल . उदाहरणार्थ 
माहिती तंत्रज्ञान, कृषिशास्त्र आणि संगणकशास्त्र या विषयांच्याबाबत उमेदवाराला विज्ञान, गणित यांची अध्यापन पद्धती म्हणून निवड करावी 


लागेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रोहिणी भालेकर , 


शासनाच्या उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


७५ 


१ ९ ५ 


बुधवार , जुलै २०, २०१६ / आषाढ २९ , शके १९ ३८ 


जमीन महसूल 


महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २० जुलै २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र महसूल संहिता, १ ९ ६६. 

क्रमांक म.म.न्या. २०१५ / प्र.क्र . २६९ / टी - १.- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा.४१) मधील कलम ३११ (१) व 
कलम ३२५ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल ( महसूल न्यायाधिकरण ) नियम, २००७ मधील नियम ३ व ४ अन्वये प्राप्त अधिकारांनुसार महाराष्ट्र 
शासन या अधिसूचनेद्वारे खालील अनुसूचीमधील स्तंभ क्रमांक ( २) मध्ये नमूद केलेल्या व्यक्तींना, त्यांच्या नावासमोर उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ 
क्रमांक (३ ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाच्या बृहन्मुंबई येथील मुख्यालयावर किंवा खंडपीठावर , ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या कालावधीकरिता किंवा त्यांच्या वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे 
आधी घडेल त्या कालावधीपर्यंत , सदस्य म्हणून नियुक्त करीत आहे . 

अनुसूची 
अक्रमांक नाव 

बैठकीची जागा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
श्री . मकरंद दिगांबर केसकर 

बृहन्मुंबई मुख्यालय 
२ श्री . सुबराव बाळाराम पाटील 

बृहन्मुंबई मुख्यालय 
श्री . विद्याधर बापूराव कुलकर्णी 

पुणे खंडपीठ 
४ श्री . यतीन दत्तात्रय शिंदे 

औरंगाबाद खंडपीठ 
श्री . प्रकाश कृष्णराव ठुबे 

औरंगाबाद खंडपीठ 
श्री . सय्यद शफीउद्दीन अहमद 
श्री . प्रकाश महारु महाजन 


१ 


३ 


५ 


६ 


नागपूर खंडपीठ 
नागपूर खंडपीठ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . माधव वीर , 
शासनाचे उप सचिव . 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३०, २०१ ९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 20th July 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 

No. MMN . 2015 / C.R . 269/ T - 1. - In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of 
section 311 read with section 325 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI of 
1966 ) and rules 3 and 4 of the Maharashtra Land Revenue (Revenue Tribunal) Rules, 2007, the 
Government of Maharashtra hereby appoints the persons mentioned in column ( 2 ) of the Schedule 
appended hereto as the members of the Maharashtra Revenue Tribunal, for sitting at its 
Headquarters in Brihan Mumbai or , as the case may be , its Benches, as mentioned respectively 
against them in column ( 3 ) of the said Schedule , for a period of three years from the date of 
publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette or till attaining the age 
of sixty -five years, whichever is earlier. 


Schedule 


Sr. No. 

( 1 ) 


Names 

( 2 ) 


Place of sitting 

( 3 ) 


1 


Shri Makarand Digambar Keskar 


Headquarters at Brihan 
Mumbai. 


2 


Shri Subarav Balaram Patil 


Headquarters at Brihan 
Mumbai. 


3 


Shri Vidyadhar Bapurao Kulkarni 


Pune Bench . 


4 


Shri Yatin Dattatraya Shinde 


5 


Shri Prakash Krishnrao Thube 


... 


... Aurangabad Bench . 

Aurangabad Bench . 
Nagpur Bench . 
Nagpur Bench . 


6 


Shri Syed Shafiuddin Ahmad 


7 


Shri Prakash Maharu Mahajan 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . MADHAV VEER , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


७७ 


१ ९ ६ 


सोमवार , जुलै २५ , २०१६/ श्रावण ३, शके १९ ३८ 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 


मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ जुलै २०१६ 


अधिसूचना 


स्पाईसर ॲडवेनटिस्ट विद्यापीठ अधिनियम , २०१४ . 


क्रमांक स्वअवि .२०१३ /(१४५/१३ ) /विशि-४.- स्पाईसर ॲडवेनटिस्ट युनिर्व्हसिटी अधिनियम, २०१४ ( २०१४ चा महा. १४ ) याच्या 
कलम ५१, पोट -कलम (३ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे दिनांक २५ जुलै २०१६ या 
दिनांकापासून स्पाईसर ॲडवेनटिस्ट विद्यापीठ, पुणे कार्यान्वित झाल्याचे समजण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सीताराम कुंटे , 


शासनाचे प्रधान सचिव . 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरूवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


HIGHER AND TECHNICAL DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 25th July 2016 


NOTIFICATION 


SPICER ADVENTIST UNIVERSITY ACT, 2014 . 


No. SFU.2013 /( 145/13 )/UNI-4.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of 
section 51 of the Spicer Adventist University Act, 2014 (Mah . XIV of 2014 ), the Government of 
Maharashtra hereby appoints the 25th July 2016 to be the date on which the Spicer Adventist 
University , Pune shall become operational. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SITARAM KUNTE , 


Principal Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI400 004 EDITOR : DIRECTOR DR .NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


